मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष १७वे |] आक्टोबर १९६३४  [ अंक? 


 कळकळकक*रकरकरकशशाश्यकरशकरकस्सपस्हडकारड कमर! हंडा नानक हलशततलााकधधयाळा्कककाळाळ 
र४४४४४४४४/५५४४४४४€€€४€€४४४४४000000॥00000/0४४ए/श”200श “शटटशटशशशरशशशशशीश/८५-”/५/८/५४५-.”/५* “५५५५८- 


रामदासी वादाचा परिचय प्रा, न. र. फाटक 
कर्मवीर विठठल रामजी शिंदे -- 
यांचे जीवनकार्य: काही विचार प्रा, मा. प. मंगुडकर 
गांधीप्रणीत बिधायक कार्याच्या - 
घडपडीतीळ यशापयश श्री, पुंडलीकजी कातगडे 
बालकवींच्या ' औदुंबरा'तील प्रतिमा प्रा. रा. ग. जाघव 
साहित्यिकांचा सत्ताबिरोध ( पूर्वार्ध ) प्रा. हिं. ए. चव्हाण 
: ग्राचीन संस्कृत बाळूमयातीळ- 
स्रीजीबनाचे दशन? प्रा, म, दा. साठे, एम्‌. ए. 
श्रीज्ञानदेधोक्त-दीपिकारचनेतून कसौटी श्री. द. वें. केतकर 
चेदांचा काळ ( पूर्वार्ध ) डॉ. नी. र. बऱ्हाडपाण्डे 


शेक्षणिक पुनघेटना : एक परिसंबाद्‌ 
वाचकांचा पत्रव्यवहार - १, कालिदास : कला व विचार, २. राजकवि तांबे : 
नवे आकलन ३. काव्यस्फूर्ति व काव्यप्रतिभा ४. हिंदी साहित्यातील संत नामदेव 
पुस्तक परिचय - दोन कविता संग्रह । गंधवेगा, पुनवेचा थेंब. 
सार-संकळन- चाचणीमंदी करार ; सोव्हिएट सरकारचे निवेदन, 
वीन-रशियाचे सीमेबर, पाकिस्तान चीन, 


>->----५-”----५------१-/---”24/-:-- -“:/:27/227/7--270///:“:2““--““2-“27:-22--2--2*722672/7/2////0/--22/:///-”////.“ 
बरकककयक2 85७4 & 84,924 ६544 ६43524ॅ2 24:42 2 4848७९९९९७ ९७९ जकच 0९२७६७६ 5445258182 84 4365.2 4.:भ5. 


244९220 0९१७३९२२रकच ११४धय २0 ४२७७१३३३३४%४३३४४४६४ ४४३६६84 438885 88३ ९१४३: 


बार्षिक घगंणी ९ र. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


*€£&अमृतमहोत्सवी, 


ह. बह) 
। 722” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे क; मि 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राक्षपाठशाळामडळ वाह, यांच मासक 


७ र 
वष सतराच 


अंक पदिला 


९ महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादइक-मंडळ 


आचार्य स. ज. भागवत---प्रा. वि. म. वेडेकर-- प्रा. गोवधेन पार्रीख का. संपादक 


रामदासी वादाचा परिचय प्रा. न. र, फाटक १-६ 
कर्मवीर विठ्ठळ रामजी शिंदे -- 
यांचे जीवनकाये : काही बिचार प्रा, मा. प, मंगुडकर ७-१३ 
गांधीप्रणीत विधायक कार्याच्या - | 
घडपडीतील यशापयश - श्री. पुंडलीकजी कातगडे १४-१७ 
बालकवींच्या ' औदुंबरा'तील प्रतिमा प्रा, रा. ग. जाघव १८-२४ 
साहिल्यिकांचा सत्ताविरोध ( पूर्वार्ध ) प्रा. हिं. ए. चव्हाण २५-३७ 
“प्राचीन संस्कृत वाडू्मयातील -- 
ख्रीजीवनाचे दर्शन प्रा, म, दा, साठे, एम्‌ .ए, ३१-२८ 
श्रीज्ञानदेबोक्त-दीपिकारंचनेतून कसौटी श्री, द. वें, केतकर २९-४६ 
बेदांचा काल ( पूर्वाधे ) डॉ. नी, र. कऱ्हाडपाण्डे ४७-४९ 
शैक्षणिक पुनर्घटना : एक परिसंवाद ५०-५३ 
वाचकांचा पत्रव्यवहार - ५४-५६ 
पुस्तक परिचय - । पुड, 
सार-संकलन-- चाचणीबंदी करार : सोव्हिएट सरकारचे निवेदन, चीन-रशियाचे सीमेवर, ६०-६५ 
पाकिस्तान चीन | 
वार्षिक रु, सहामाही रु. ५ ,अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म, शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुर्सी, घाई येथे छापून प्रा, वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यबहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत्त? मासिक 
“ गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत? मासिक, 
८० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. वि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराववाडी, मुंबई २ 


फोन नं. २३५५४ 
[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठरावेलेले शुद्धलेखन अनुसरण्याचे ठराकले 
असून त्याप्रमाणे सुद्धलखंनपद्याते अनुसरली आहे. का. सं. 7 | 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१९२९ च्या प्रारंभी विविधज्ञानविस्तार मासिकात 
रामदासी राजकारण या विषयाची चर्चा दोन तीन अंकात 
प्रसिद्ध होताच त्या स्वामींचे अनन्य भक्त धुळ्याचे 
के. शंकर श्रीकृष्ण ऊर्फ नानासाहेब हे इतके बिथरले की 
त्यांनी प्रतिपक्षाचा पाडाव करण्यासाठी दिव्याशापांचा 
वर्षाव वक्‍तृत्वातून व लेखातून अनन्वितपणे आरंभला, 
त्यांनी प्रतिपक्षावर आपल्या वक्तृत्वाची गरनाळी तोफ 
त्या वर्षाच्या पुण्यातील वसंतव्याख्यान मालेत डागली, 
त्या प्रसंगी श्रोतृवर्ग बऱ्याच गर्दीने जमला होता. 
समर्थ रामदास हे शिवछत्रपतींचे केवळ पारमार्थक 
गुरु नसून छत्रपतींच्या राजकीय पराक्रमातही सम- 
थाच्या सछामसलतीचा फार मोठा भाग होता, हा 
ग्रह गेल्या पन्नास साठ वर्षांत महाराष्ट्रातील पांढरपेशा - 
विज्ञेषरतः त्राह्मण समाजात अतिराय पसरलेला आहे. 
तो खरा की खोटा या प्रश्नाला दिवसमथांची मेट 
उशीरा झाली असे एका पत्राच्या आधारे दाखवून 
धुळ्याचे वकील व देवांचे मित्र के. गोविंदराव चांदो- 
रकर यानी सुमारे ५७५ वर्षामागे बाचा फोडली. सम- 
थौच्या मठमंदिरांचे कारभारी दिवाकर गोसावी यांच्या 
जवळचा काही समर्थकालीन पत्रव्यवहार चांदोर- 
करांच्या हाती योगायोगाने आला. त्यातळे एक पत्र 
शके १५९४ चे ( १८७२ इ. स, ) असून त्यामथ्ये 
शिवाजी महाराज व रामदास स्वामी यांची पहिलीच 
भेट या आडायाचा मजकूर आहे. चांदोरकांनी ते 
पत्र प्रसिद्ध केले. शिवसमर्थांची भेट उद्यीरा झाली 
असे म्हणून ती केव्हा झाली असावी याचाही महिना, 
तिथि, नक्षत्रादिकांच्या ताळेबंदाने त्या पत्रावरील टिप- 
णात ऊहापोह केला होता. शिवाजीमहाराज व स्वामी 
यांची भेट इ. स. १६४९ साली वैश्याख शुद्ध ९ मीला 
घडली. हा एका बखरीने पिकविळेला समज सदर 
पत्राने खोटा ठरतो यामुळे चांदोरकरांचे प्रतिपादन 
देवांना मुळीच खपण्याजोगे नव्हते. त्यांनी चांदोरकरांवर 
टीकारास्त्र चालविले पण देवांचा तो हछा इतरांवर त्यांनी 
केलेल्या हछ्यांच्या मानाने बराच सोम्य होता. - दोघे 


न, भा, १९ 


प्रा न. र, फाटक 


रामदासी वादाचा परिचय 


एका शहराचे रहिवासी, दोघांचा वकिली हा एकच 
व्यवसाय, इतिहास संद्योधनाच्या कामात दोघांचाही 
अनेक वर्षे जवळून सबध आलेला, यामुळे देवानी 
आपले टीकारास्त्र. बेताने उपयोगात आणले, शके 
१५९४ पेकी एक आकडा ९ चा ( कारण तोच इ. 


स, १६४९ तील शिवसमथभेटीच्या समजुतीला घातक 


म्हणून ) पुसट दिसतो, स्पष्ट नाही, अर्थात्‌ त्यावर 
भेटीच्या वर्षाचा निर्णय करणे योग्य नव्हे, असा युक्ता- 
वाद देवांनी चांदोरराविरुद्ध केला पण तेवढ्याने 
देवांना समाधान वाटणे शक्‍य नव्हते. चांदोरकरांचा 
कल वारकरी संताकडे जास्त झुकणारा असल्याने त्या 
संतावर समर्थाची कडी दिसण्याकरितां ते शिवसमथौची 
भेट उशीरा झाल्याचे सुचविणाऱ्या पत्राला उचलून 
धरीत आहेत, अशा तऱ्हेचा आरोप उच्चारून चांदोर- 
करांच्या प्रामाणिक संशोधनाचा उपमर्द करायला देव 
चुकले नाहीत. ते पत्न ज्याच्या हातचे असे चांदोरकर 
मानतात त्या लेखकाच्या इतर कागदातीळ अक्षराशी 
बादम्रस्त पत्रातील हस्ताक्षर जुळत नाही यासाठी त्या 
पत्राच्या अस्सलपणाविषयी देवांनी आपल्या टीकेत 
संदराय व्यक्त केला होता, देवांनी हा संशय प्रस्तुत 
वादात लक्ष घाल्णारांना संशयाच्या भोवऱ्यात 
ढकलण्यासाठी पुढे केला होता. चांदोरकरांनी उत्पन्न 
केलेल्या प्रश्नावर जास्त वाद माजला नाही. 

यानंतर दहावर्षांनी फर्ग्युसन कॉलेजचे इंग्रजी भाषा 
व तत्त्वज्ञान शिकविणारे प्रो. गोविंद चिमणाजी भाटे 
यांनी आपल्या परळी-सज्ञनगडाच्या प्रवासवृत्तात 
चांदोरकरांचे शिवसमर्थ भेटीसंबघाचे पत्र विचारात 
घेऊन लोकांपुढे ठेवले, रामदासी बादाचे प्रतिवृत्त थोडे 
बाजूस ठेवून या पुरुषाची ओझरती ओळख करून 
घ्यावीशी वाटते. भाटे हे दुचाकीवरून ( सायकलने ) 
महाराष्ट्राची अनेक स्थळे फक्त नजरेखाली घालणारे एक 


प्रवासी होते. त्यानी आपल्या प्रवासाची पुष्कळ पुस्तके 


प्रसिद्ध केली होती. त्यांचे तत्त्वञान, समाजशास्त्र 
यातील प्रकरणावरही प्रबंध आहेत, ते स्वभावाचे 


नवभारत 


अतिशय मोकळे, सालस व प्रेमळ होते. सांगली 
शहरानजीकच्या विलिंग्डन केलिजचे ते पहिले प्रिंसि- 
पाल, या कॅलिजच्या स्थापनेशी त्यांचा निकट संत्रेध 
होता, ' प्रेम की लौकिक ? या त्यांच्या आत्मचरित्रपर 
कादंबरीने एकदा महाराष्ट्रात बरीच खळबळ उडवून 
सोडली होती. यांच्या बुद्धीबद्दल आणि स्मरणशक्तीबद्दल 
अनेक गोरवपर आख्यायिका ऐकायला सापडतात, 
त्यांनी चांदोरकरांना शिवसमर्थसंबंधात साथ दिल्याचे 
पाहता'च देवांची समथभक्ति पेटली. चांदोरकरांविषयी 
लिहिताना बाळगळेळा संयम देवांनी आता सोडला, 
देवांच्या भडकलेल्या समथैभक्तीने भार्यांना दिलेले 
चटके त्यांच्या रामदास आणि रामदासी या मासिका- 
मध्ये छापलेल्या मूळ लेखात जिज्ञासूंनी पाहावे. जो कोणी 
राजवाडे देव प्रमृतींच्या समथविषयक अभिप्रायाला 
आपल्या अभ्यासानुसार विरोध करील तो महापापी, 
तो घोर नरकाचा वाटसरू अशा कल्पनेने सभ्यतेच्या 
मर्यादा संभाळून व कधी त्या मर्यादा ओलांडून मतभेद 
मांडणारावर अपशब्दांची आग पाखडावची हा जणू 
काय देवांचा बाणाच होता. पुण्याच्या व्याख्यानात 
देवानी प्रतिपक्षाला “ तो ब्राह्मण असून जर असे 
( स्वतःस न पटणारे) लिहितो तर नरकात पडेल? 
याप्रमाणे श्रोत्यांसमोर आपल्या खड्या आवाजाने 
शाप उच्चारला, ( कदाचित्‌ श्रोत्यांनी मनात किंवा 
उघडपणे या शापाला दुजोरा दिला असेल, कदाचित्‌ 
देवांच्या प्रतिपक्षाला अनुलक्षून इंग्रजीतील शेम *्चा 
धिक्कार हा अनुवाद श्रोत्यानी बोळून टाकला असेल, 
कदाचित्‌ काहीनी टाळ्या पिटल्या असतील) 'फाटक 
या आडनांवावरून वि. ज्ञा. विस्तारातील लेखक 
जातीने ब्राह्मण वाटतो, हे वाक्य उच्चारून देव 
अध्यक्षाकडे वळले व त्यास विचारले की हा लेखक 
ब्राह्यण आहे का ? अध्यक्षाने ' होय? असे उत्तर 
दिल्यावर ' मग तो नरकात पडेल ? हा शाप दिला, 
देवांचे बक्‍तृत्व विरळ कोटीतळे गणता येण्याजोगे 
होते. मूर्ति घडघाकट, वरण गोरा, रुबाब उत्पन्न करील 
असा चेहरा, आवाज दांडगा, आणि वक्‍्तृत्वात प्रसंगो- 
चित नाट्य, अश्या सहज ब कमावलेल्या गुणांच्या 
जोरावर ते फड जिंकीत. त्यांनी फड मारल्याची उदा- 
हरणे अनेक सांगता येतील, त्यांच्या वक्‍तृत्वाचे एक दोन 
मासले येथे नमूद केल्यास ते नाट्य कसे खेळवीत याची 


र 


ओळख पटेल, १९२९ मध्ये उभयपक्षी बाद जोरावलेल्या 
स्थितीत असताना देव जांबेच्या समर्थमंदिरासाठी 
द्रभ्याजेन करायला मुंबईत आले. दक्षिणी त्राण सभेत 
त्यांची व्याख्याने झाली. व्याख्यानोत्तर श्रोत्यामध्ये 
तबक फिरवून पैसे गोळा करावयाओे, शिवाय स्वयंसेवक 
चाळीचाळीत हिंडून फंड मिळवीत होतेच. मुंबईतील 
उदार धनिकांची एक यादी केलेळी होती, त्यांच्याकडे 
स्वतः देव जात असत, अशा प्रकारे तीन हजारावर 
मुंबईत फंड उमा राहिला, ब्राह्मण सभेतील व्याख्या- 
नाच्या वेळी दोन अडीचशे रुपये देवांच्या पद्री पडले. 
हा त्यांच्या बक्‍्तृत्वाचा प्रभाव होता. प्रभाव पाडण्याची 
रीत गळी उतरण्याकरिता व्याख्यानातील दोन तीन 
चुटके नमूद करावयाचे आहेत. 

एकद व्याख्यानाच्या ओघात ग्रंथराज दासबोधाच्या 
योग्यतेचा विषय निघाला. प्रत्येक घरात दासबोध 
असला पाहिजे ही आकांक्षा व्यक्त , करताना ' ज्याच्या 
घरात हा ग्रंथराज नसेल- असे बोळून देव चपापल्याच्या 
अभिनयाने थांबले व चेहरा गोरामोरा करून 
श्रोत्यांकडे पाहू लागले. श्रोत्यांना त्यांच्या स्तन्धतेचा 
अर्थ कळेना परंतु त्यांची उत्कंठा वाढळी, नंतर देव 
म्हणाळे : ' नकोच त्या शब्दांची वाच्यता. पण बोळूच 
का ? ” पुनः काही सेकंद शांतता पसरली, “ ते शब्द 
पूर्वी जेव्हा तोंडातून अकस्मात्‌ बाहेर पडले तेव्हा मी 
जीभ चावळी. शिव शिव म्हटले. फिरून त्यांचा 
उच्चार न करण्याबद्दल मनात निश्चय केला असे ते 
शब्द आहेत. त्या निश्चयावर मात करून त्यातले काही ' 
शब्द न कळत निघाले, निश्चय अधवट मोडला. चूक 
ध्यानात आल्यावर ती आवरणेच उत्तम. नको त्यांचा 
उच्चार, फार वाइंट राब्द होते ते, ”? आणखी एकदा 
काही क्षण देवांनी मौन धरले व नंतर मौन सोडून 
बोलू लागले: “ तुमच्या कानावर त्यातले काही 
शब्द पडून तुम्ही सारेच ते सगळे ऐकण्यासाठी 
उत्सुक आहात. आता जर त्यांचा उच्चार केला 
नाही तर तुमची वंचना होईल पण तसे करणे बेरे नव्हे 
...... पण नको त्यांच्या उच्चाराचा मोह. एकदा 
जीभ विटाळली तेवढे पुरे ... नको नको त्यांचा 
मालम 2? ( मध्ये सोडलेल्या जागा देवांच्या 
व्याख्यानातील थांबण्याच्या आहेत, ) क्षणाभरात 
देवांनी आवाज चढवून आवेशाने सांगून टाकळे की, 


रामदासी वादाचा परिचय 


त्या शब्दांचा उच्चार म्हणजे पूर्वीच्या उच्चाराचा 
रिपोर्ट समजा. ते राब्द प्रथमच येथे नव्याने बोलले 
जात नाहीत. मी बोठून गेलो की ज्याच्या घरात हा 
ग्रेथयाज नसेल ते घर...... स्मशान होय. त्या 
शब्दांच्या उच्चाराचा अडथळा याप्रमाणे निकालात 
काढून देवांच्या! बक्‍्तृत्वाचा ओघ पुढे निर्विभपणे वाढू 
लागला. सुमारे पांच मिनिटे त्या शाब्दांनिमित्त त्यांनी 
श्रोत्यांच्या भावनांची ओढाताण चालविली होती. 
मुंबईत त्याकाळी अतिशय गाजलेल्या सास्ताहिकात 
देवांनी दासबोध जेथे नाही त्या घराला स्मशान ठखून 
मुंबईकरांची फार मोठी सोय केली. मुंबईस मयताला 
जाळण्यापुरण्याची जी यातायात करावी लागते ती 
यापुढे टळेल, मयताच्या नातेवाईकांनी शेजारच्या घरी 
दासबोध आहे की नाही याचा तपास.करावा. दासंबोध 
नसेल तर त्या घरी मयताचे औषध्बदोहेक उरकावे, 
देवांनी मुंबइकरांवर हे मोठे उपकार केळे आहेत, अश्या 
अर्थाचे भाष्य छापले होते. 


देवांच्या नाट्यपूर्ण वक्‍्तृत्वाचा मासला जांब्ेस 
१९३२ साली चेत्र ९ मीला समर्थ मंदिरात समर्थांच्या 
प्रतिमेची प्राणप्रतिष्ठा समारंभ. सिद्धीस गेला त्यावेळचा 
आहे. चेत्र ९ मीच्या सायंकाळी समर्थमंदिराच्या 
फरसत्रदी आवारात ' समथौचा दरबार? या नांवाने 
भरलेल्या सभेत देवांनी कृतकृत्य झाल्याच्या समा- 
धानाचे प्रास्ताविक भाषण केले. देव उभे राहिले. 
मंदिराच्या शिखराकडे त्यानी आपले डोळे रोखले, 
व बोलण्याला सुरवात केलीः:- “ सात आठ 
वर्षे लोटली असतील. परळी सज्जनगडावर बरेच 
समथभक्त एकवटले होते. . समर्थ संप्रदायाच्या 
भवितव्याबद्दल चर्चा निघाली. ” या अर्थाची बाकये 
सावकारा गंभीरपणे देव बोलत होते. इतक्यात झटका 
आल्याप्रमाणे देवांनी अंग मागे वळवून “ आबां 
महाराज त्या चर्चेच्या वेळी तुम्हीच गादीवर होता 
का ? (आबा महाराज समथाची गादी चालविणाऱ्या 
चचाफळकर बापूसाहेतांचे ज्येष्ठ चिरंजीव, बापूसाहेबांच्या 
पश्चात्‌ गादीवर आलेले, हे जांबेस उपस्थित होते. तेथे 
दरबारात मुख्य मानकरी तेच होते. ) “ त्या चर्चेच्या 
वेळी तुम्हीच गादीवर होता का ! या वाक्‍्यानेतर 
आपली आठवण बिनचूक नसल्याच्या आविर्भावाने 
देव उद्गारळे हो तुम्हीच असाल ... नव्हे आपले 


तीर्थरूप ब्रापूमहाराजच असतील ' फिरून देव बुच- 
कळ्यात पडले, “' आत्रा महाराज तुम्हीच गादीवर 
होता. .. पण . . . बापूमहाराज गेल्याला इतकी वषे 
झालेली नाहीत. म्हणून वाटते की बापूमहाराज असावे ? 
देवांची आठवण 'चाफळकर बापलेकावरून आलटून 
पालटून उड्या मारीत असता आब्रामहाराजांची 
विचित्र अवस्था झालेली होती. त्यांचे नाव उच्चारताच 
आबामहाराजांच्या गादीलोडावरील बेठकीचे स्वास्थ्य 
गडगडले. देवांच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी त्यानी 
गादीलोडाने सुखावलेल्या शरीराला ताठवून तरतरी 
आणली. देवाकडे पाहात त्यानी देवांच्या प्रश्नाचे उत्तर 
तोंडातून बाहेर टाकले असावे. ओठांची हालचाल हाच 
काय तो त्यानी उत्तर देण्यासाठी प्रवत्न केल्याचा पुरावा. 
पण ' आब्रामहाराज, तुम्हीच असाल का बापू महाराज 
होते-नव्हे तुम्हीच-बापूमहाराञ अलीकडे रामाज्ञा 
पावले (देवाजञेचा रामाज्ञा हा रामदासी पर्याय ) इत्यादि 
अस्तिनास्तीच्या हेलकाव्याने आबामहाराजांच्या चंद्र- 
बळाची दाद कशी लागावी ? दोन मिनिटात आपल्या 
आठवणीचे झोके थांबवून देवांचे वक्तृत्व पुढच्या 
मार्गाकडे वळले ( आब्रामहाराजांच्या पदरात पडणारे 
फुकटचे श्रेय झटकले गेले ) तार स्वराने देव बोळू 
लागलेः- '। आब्रामहाराज, क्षमा करा, मी निष्कारण 
तुमचे नाव घेऊन तुम्हाला ताप दिला. क्षमा करा. 
तुम्ही नव्हता, त्या चर्चेच्या वेळी बापूमहाराजच 
प्रमुख होते. तो प्रसंग माझ्या डोळ्यापुढे आज इतकी 
वर्षे झाली तरी जसाच्या तसा उभा आहे. चर्चेत मी 
सहज बोळून गेलो- जांबेस समथेमंदिराचे शिखर 
पाहिल्यांखरीज मी मरणार नाही. शिखर समर्थ- 
मंदिराचे पाहिल्याखेरीज मरणार नाही मी. मर- 


णार नाही. मी समर्थमंदिराचे शिखर पाहिल्या- 
वाचून, ” वेदाच्या जटादि पाठाप्रमाणे या एकाच 


वाक्याचे शब्द मागेपुढे फिरवून दोन तीन मिनिटे 
देवांनी आवतेने केली. “ आज ते शिखर पाहून 
कृतकृत्य झालो. ज्याच्या ध्यासात इतकी वर्षे घालविली ते 
शिखर आज मौी पाहिले, धन्य झालो. ” शिखर पाहिले 
ही स्थिति देवांनी श्रोत्यांपुढे घोळून घोळून मांडली. 
देवांचे डोळे अश्रूनी ओथंबळे होते. कंठ गदगदला 
होता. हृदयाची द्या सांगणे कठिण आहे. देवांनी 
दोन्ही हात उचळून रिखराच्या दिशेगडे जुळविले, ओठ 
गहिवराने थरथरत असता नमस्कारपूवेक कापर्‍्या 


नवभारत 


आवाजात देव म्हणाळेः:- “ ही सारी समर्थांची कृपा. 
महाराष्ट्रात आपल्याविषयी वसणारा आदर जागवून 
समथांनीच ही अघटित घटना शेवटास नेली. हे 
मंदिर म्हणजे आत समर्थांची मूर्ति असलेले मंदिर 
नसुन समर्थाना महाराष्ट्र विसरला नसल्याचा साक्षा- 
त्कार आहे. समर्थांच्या अवतारसमास्तीला अडीचशे 
वर्षे होऊन गेली; परंतु एवढ्या दीधे कालावधीत सम- 
थाना महाराष्ट्र विसरला नसल्याची ही साक्ष आहे. 
जांब येथील समर्थस्थापनेच्या आणखी कित्येक आठवणी 
पुढे येणार आहेत. त्या आठवणींचा प्रत्यक्ष बादाक्षी 
संब्रंध नाही. हे विषयांतर देवांच्या ठसकेंदार प्रभावी 
वक्तृत्वाच्या मासल्यांचे आहे, देवांच्या लेखनात 
वक्‍्तृत्वाला नाटकी आंदोलने न दिसली तरी वीर करु- 
णादि रसांचा आविष्कार यथासांग आढळतो. पुण्याच्या 
व्याख्यानानंतर त्यांनी ' आपल्या “ रामदास आणि 
रामदासी ' मासिकात प्रतिपक्षाच्या ह॒जेरीचा “ समर्थांचे 
राजकारण ? हा मथळा देऊन जो एक लांबलचक लेख 
छापला तो जिज्ञासूंनी चोखळल्यास त्याना पुण्याच्या 
ब्याख्यानाची कल्पना करता येईल, प्रतिपक्षाच्या युक्ति- 
वादाला बिनतोड पुराव्याने खोडून टाकणे दाक्य नसेल 
तेव्हा पूर्वपक्षाळा ' शेषे कोपेन पूरयेत्‌ ? या प्रकाराची 
कास धरावी लागते, देवांच्या त्या लेखात बहुतांशी 
हाच प्रकार निर्विकार बुद्धीने विचार करणाराला दिसून 
येईल, | 

- देवांच्या अकांडतांडवादी सामना करण्याला चांदोर- 
कर आणि भाटे हे दोघेही सिद्ध झाले नाहीत. भार्यां- 
पुरते सांगावयाचे तर असे साधार म्हणगे शक्‍य आहे 
की त्यानी समर्थांचे व समर्थविषयक सगळे वाड्यय 
अभ्यासले नव्हते. १९२९ मध्ये पुढे आलेल्या प्रतिपक्षाने 
ती सगळी' साहित्यसामग्री पाहून विवेचून वादाच्या 
आखाड्यात प्रवेश केळा व वेळोवेळी देव किंवा राजवाडे 
देवांच्या मताचा जो जो तरफदार पुढे येईल त्या सर्वांशी 
हा नवा प्रतिपक्षी एकटाच थुंजत राहिला, राजवाडे - 
देवांचे अनुयायी बरेच होते व आहेत. ज. स. करंदीकर, 
चिंतामणराव वैद्य अश्या थोराप्रमाणे कित्येक चिल्हर- 
देखील वादाच्या आखाड्यातील माती उघळण्याकरिता 
सरसावले होते. यापैकी करंदीकर रामदासी वाड्ययाचे 
अभ्यासी तर वैद्य आयत्यावेळी एखादे पुस्तक चाळून 
वेळ मारून नेणारे असे समजण्याला जागा आहे. वैद्य 


हे अतिशय बुद्धिमान व जुने सस्कृत साहित्य घुसळणारे 
होते, यात शंका नाही. महाभारत ग्रेथाचा. त्यांनी 
विशेब अभ्यास केलेला होता हे प्रसिद्धच आहे. 
इतिहास विषयात त्यांची .गति होती, यांचे आकलन 
आयंभूषण छापखान्याने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या ऐति- 
हासिक लेख संग्रहाच्या द्वारे होऊ शकते; परंतु मराठी- 
भाषा व साहित्य या संबंधाचे ज्ञान अगदीच . सुमार 
होते असे म्हटल्यास चुकणार नाही. मराठी भाषेच्या 
उत्पत्तीवर त्यांचा व प. वा. डॉ. पां. दा. गुगे यांची 
एकदा वि. ज्ञा. विस्तारातून खडाजंगी उडाली. 
गुण्यांची या खडाजंगीत सरशी दिसून आढी. आणि 
वैद्यांचे भाषाशास्रविषयक दुबळे ज्ञान उघडे पडले. 
वैद्यांची रामदासी बादात अश्यीच स्थिति झाली. 
वादाच्या .वर्षात ते चाळीसगावी गेळे असता तेथे 
दासनवमी साजरी करण्याची जबाबदारी अंगावर घेऊन 
त्यानी जे व्याख्यान दिले ते इंदूरच्या एका परमार्थ 
विषयास वाहिलेल्या मासिकात छापून आले; त्यात 
एक मुद्दा जहााळ मवाळ राजकीय विचारांचा होता. 
रामदासांच्या दासबोधातील “ राजकारण? शाब्दाचा 
अर्थ पॉलिटिक्स नव्हे असे म्हणणारा प्रतिपक्षी रानंडे- 
गोखल्यांच्या मवाळ मतांचा अनुयायी यामुळे त्याला 
समर्थाचे जहाळ राजकारण समजू नये हेच योग्य, अश्या 
स्वरूपाचा तो मुद्दा होता. १९२९-३० सालातील 
राजकारण सविनय कायदेभंगाचे किंवा सत्याग्रहाचे 
होते. समर्थांनी या जहाल राजकारणाचे प्रयोग केल्याचे 
एखादे उदाहरण दाखवा असा उलट प्रश्न विचारला 
जाताच वैद्यानी उडवाउडवीचा मार्ग धरला. 
वैकुंठवासी लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर हे संत वाळा- 
याचे अभ्यासी, परंतु वारकरी संताच्या शिकवणीची 
समथंभक्त जी पायमछी करतात ती मान्य नसणारे 
असे ग्रहस्थ होते. त्यांनी या वादात बरेच उद्यीरा लक्ष 
घातले व आपल्या ' मुमुक्ष ! मासिकात एक स्फुट छापले. 
त्यात रामदासांच्या राजक्रारणाची अ्थदृष्टया चाळलेली 
चीरफाड ही वारकरी संतांच्या निंदेची प्रतिक्रिया 
आहे, परंतु या प्रतिक्रियेचा अतिरेक देखील अनिष्टच, 
असा त्या स्फुटाचा आशय होता. * रामाय स्वस्ति 
रावणाय स्वस्ति ? या पांगारकरी धोरणाला साहजीकच. 
विरोध करण्याचे कारण नव्हते. चिल्हर म्हणून 
ज्याचा उल्लेख केला, त्यातल्या एका प्रसिद्धीच्या 


वरक. प्न डञया”., गल 

डकऊएउ 
-ऐओया डड 
"कखगधर नियमा, 


"बजरकम रजन सखरळवश 
“-चंकबभ्रः पत 
० ळ्ष्ठ् 


रामदासी वादाचा परिचय 


उमेदवाराने राजवाड्यानी आपल्या साधनखंडाच्या 
एका प्रस्तावनेत जी इतिहासाच्या अंगोपागांची 
आत्मिक, कौलीस वगेरे नांवे देऊन मौमांसा 
केळेढी आहे, तिच्यातल्या आत्मिक अंगाची 
कास धरून पुण्याच्या एका मासिकात काही 
लेख छापले, रोगाच्या साथी निमित्त मिळालेल्या 
रज्ञच्या कालावधीत इकडून तिकडून समथेविष- 
यक पुस्तके जमवून रामदासांच्या राजकारणावर प्रकाश 
टाकण्याचा सदर उमेदवाराने उद्योग केलेला होता. 
या लेखातून अभ्यासाने मिळविलेल्या ज्ञानापेक्षा समथ- 
विषयक लोकप्रिय मताच्या आग्रहाचा पगडा अधिक 
दिसणारा आहे. साहजीकच त्या लेखांची उपेक्षा करण 
भाग होते. या उपक्षेचा अथे त्याने आंपण प्रतिपक्षाला 
निरुत्तर करून सोडले याप्रमाणे लावून तशी फुशारकी 
मिरविण्याचा क्रम स्वीकारला, कदाचित्‌ तो क्रम 
"अद्यापि चालू असल, 


घुळ्याचे राजवाडे-भक्त के, भास्कर वामन भट 
हे देवांचे मित्र, त्यांच्या बरोबर समर्थविषयक संशोधन 
करणारे, समर्थांचा अमिमान बाळगणारे, पण समथ 
व त्यांचा संप्रदाय यासंबधी स्वतंत्र विचार करणारे 
असे होते, त्यांनी वादाच्या काळात “ समर्थानी पाचवा 
प्रलय कल्पून हिंदूंच्या तत्वज्ञानात नवी भर टाकली? 


अशा रोखाचा एक निबंध “ रामदास आणि रामदासी ? 


: मासिकातून प्रसिद्ध केला, जीवनमुक्तावस्थेला पाचवा 

प्रलय हे नाव समर्थांच्या पूवी एकनाथादिकांनी दिले 
होते. मूळ तत्त्वज्ञानात चार प्रलयाचे वर्णन सापडते. 
ग्रकृति कार्यक्षम असताना ती नसल्यासारखा व्यवहार 
जेव्हा एखाद्याच्या हातून घडू लागेल तेव्हा त्या 
स्थितींला पाचवा प्रलय समजावे, अशी पाचव्या प्रल- 
याची व्याख्या समर्थपूबे संतवाड्ययात दृष्टी : पडते. 
पूर्वी कोणी काय सांगितले आहे याचा बोध नसल्यामुळे 
भटांना पाचवा प्रलय ही समर्थानी जुन्या तत्त्वज्ञानात 
टाकलेली नवी भर टाकली असे वाटले समर्थापूर्वीचे 
दाखले लोकासमोर मांडून भटांचा हा गैर समज खोडून 
टाकण्याचे काम फारसे अवघड नव्हते. 


१९२९-३० या दोन वर्षांत कित्येक वृत्तपत्रांनी 
देवांच्या प्रतिपक्षावर ताशेरे झाडण्यांच समाधान मिंळ- 
विले, अप्रलेखाला किंबा रकानेभरतीला विषय सुचत 


षद 


नसेल तेव्हा रामदासी राजकारणावर लेखणी फिरवावी 
अज्शा मासल्याचे ते लेख असत. १९२९ मध्ये काका- 
सांहेच खाडिलकरांना राजद्रोहानिमित्त कैदेची शिक्षा 
झाली तेव्हा कै. अच्युतरावांनी नवाकाळच्या संपाद- 
कीय आसनावर खाडिलकरांच्या मागून कोणी बसावे 
हा विषय घेऊन देवांच्या प्रतिपक्षांची आपली कल्पकता 
खेळवून करवेल तेवढी निंदा दरदिवशी चालविली 
होती, काकासाहेबांच्या चिरंजीवांचे-अप्पासाहेबांचे- 
नांव संपादक या नात्यांन झळकेलेळ पाहून कोल्हटक- 
रांनी ' जित मया ' अशा अर्थाचा डंका वाजविला. 
बस्तुतः कोल्हटकरांचे लेख नवाकाळची संपादकीय 
व्यवस्था करताना कुणाच्याही विचारात नव्हते. 


कोल्हटकरांच्या लेखात निंदेची कसरत होती. 
चिथावणी नव्हती, धुळ्याच्या सासताहिकाने या प्रकरणा- 
वर एका आठवड्यात जो अग्रलेख छापला, तो स्वच्छ 
चिथावणीचा होता. महमद पैगंबराची एखाद्याच्या 
हातून नालस्ती घडल्यास मुसलमान समाज त्याला 
जिवंत राहू देत नाही. हिंदूंना आपल्यातील वंद्य 
पुरुषांच्या निंदेची लाज किंवा खंत वाटत नाही, त्वेष 
चढत नाही. जो समर्थांच्या महतीवर सध्या आघात 
करतो, त्याने पैगंबराच्या वाटेस जाऊन पाहावे म्हणजे 
कळेल त्याला इस्लामी धमेभक्तीचा इंगा कसा असतो 
ते, धुळ्याच्या पत्रातील अम्रलेखांच्या मजकुराची 
खाजगी निनावी पत्रे- मुद्दाम काढलेल्या वेड्यावाकड्या 
अक्षराची- वारंवार येत असत, केळकरांच्या टिळक- 
चरित्रावरील टीकेचे प्रायश्चित्त भोगावे लागले नाही 
म्हणून यावेळी सहीसलामंत राहाल असे समजू नको. 
(ही पत्रे प्रायः अरे तुरेच्या भाषेने खरडलेली असत 
यासाठी नका ऐवजी नको हा शब्द ठेवला आहे. ) 
कातडी लोंजवू, भाजून तुझे तोंड काळे करू, असल्या 
धमक्यांना. भीक घालण्याचे कारण नव्हते. परंतु 
धुळ्याच्या सास्ताहिकातील चिथावणीच्या विचारांची 
मुंबईतील विविधवृत्ताने खरडपट्टी काढली, धुळ्यासं 
चिथावणीचे काम 'समथेसांप्रदायिकात चाळू होते याचा 
अनुभव पुढे थोड्याच काळात आला. त्याची माहिती 
ओघाने येईल, 


मुंबईत रणगर्जना व सावधान या नावाची तेव्हा 
दोन नियतकालिके होती. ती सधून मधून आपण 


नवभारत 


समर्थमक्तीसंबंधात इतर समर्थभक्ताच्या मागे नाही, केळी व एका बायकोने घरातल्या कटकटींना कंटाळून 


असे पटविण्यासाठी लेख छापीत असत. त्यात समथै- जीव दिला. समर्थांच्या ब्रह्मचर्याचा हे वारस जण 
च क च 0 र > 
विषयक ज्ञानापेक्षा संतापाचे प्रदर्शन. अधिक असे. 


ऱ् विणा, रड उगवीत होते वगेरे हकीकत होती. तिच्याकडे 
पंतिपक्षाच्या वश ठेखात तयाची गादी य पहि त्याकाळी विद्यमान असलल्या वारसाचे लक्ष वेधून 
हवा रो. ्ा पी आ ची घेऊन ही हकीकत ड्रिहिगाराळा अतुपुकपानी दाल 
प्रकारे ब्रह्मचय पाळले, त्यांच्या गादीचे अनेक मालक कोर्टात खेचावे असा वरीलपैकी एका नियतकालिकाने 
एकाहून जास्त लले करणारे निघाले. एकाने सात लमे सल्या दिला होता. 


0४%->३-८%३-८%२-%३०%२८%२-८%२१०७२८%२३८%३०७१५८७%२ 
ह | प छत 
ह 211.1.1',1५ ७(1( [२ १/९01॥१॥5& 1.11), 
न [ -४८0778/2 79393 ] 
११. ४१. €/1"ारागार 01 फाग&ग' ०९ए. 1.1॥'* 
०४ १४घापण डार & ४२५१५ ७८५२ 
प७&1) 0एपपठाड 
296, 1389781982 81260, 


3क्ला्टां 3800 उ3िपा1ता0., 400 1001. 


(00 : 168617९ 138117 01 गपतांछ, ए०६६ 180०711089 


य्चट(0 डू 
5ब्चशावा"५/801 - 1). $चाचित्च 


११% ५ (७110 $ (913 
॥॥/॥७ ॥॥7१॥1॥.॥1, ११ & )॥॥॥॥॥ वि, 
296, 139250९ 3017९61, 8६7 
090 : ३९७७४९ 3511 ०! ग्वा 
५1८7९७7०१८ 
2672883889. 


हो! 381 उेपांयकया्ट, 
७, एठ£ 8०0087. 1, 


॥07201.10 
४ पाहापक४एणप ५ ॥9०7१7.५ 


१८४६१८४0१८ ०००७७८३०८२ <५५२-५८२७८५८१ 
$ म 


स्क्रेर%७५४०४५५७%५०७०४-००२ रि ४७९५७२५७>-५७>४-५७२१८५७२ 


प्रा. मा. प. मंगुडकर 


कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे जीवनकार्य : काही विचार 


मानवी समतेच्या झगड्याचा इतिहास 

महाराष्ट्राचा गेल्या एक हजार वर्षाचा इतिहास हा 
, मुख्यतः आमच्या मानवी समतेच्या झगड्याचा इति- 
हास आहे. अकराव्या बाराव्या रातकात येथे महा- 
नुभावपंथ, भागवत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, यांनी 
अनुक्रमे उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटक 
येथे धामिक समतेची चळवळ सुरू केली. चक्रधर, 
ज्ञानेश्वर महाराज व बसवराज यांच्याकडे अनुक्रमे 
तीन्ही आंदोलनाचे नेतृत्व होते. या चळवळी सुरू 
होण्यापूर्वी धार्मिक क्षेत्रात येथ मोठी विषमता होती. 
शूद्र, अतिद्मूद्र व स्त्रिया यांना मोक्षाची दारे बंद होती. 
या विषमंतविरुद्ध वरील तीन धर्मसुधारकांनी बंडाचे 
निशाण उभे केले व आध्यात्मिक क्षेत्रात मानवी समता 
प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. वरील चळवळीत 
मानवाच्या धार्मिक समतेचा अर्थ अभिप्रेत होता. 
परंतु सामाजिक समतेची कल्पना त्यामध्ये नव्हती, 
मध्ययुगात जातिभदातीत सामाजिक समतेची कल्पना 
येणेही अवघड होते जातिभदाचा तात्त्िकपाया कमै- 
विपाकाचा सिद्धान्त व पुनर्जन्माची कल्पना हे होत. 
या कल्पनेवर त्याकाळी सर्वाचाच विश्वास असल्याने 
जातिभदाची चौकट भक्कम झाली होती; परंतु त्याकाळात 
धार्मिक विषमतेविरुद्ध आवाज उठविणे हे सुद्धा मोठे 
कार्य होते. 

वरील तीन्ही चळवळींनी धार्मिक समतेच्या म्वळ. 
बळीचे कार्य जेथे संपविळे तेथे म, फुले, लोकहितवादी, 
व इतर समाजसुधारक यांनी आपल्या कामास सुरुवात 
केली, या समाजसुधारकांनी जातिभदाविरुद्ध चळवळ 
सुरू करून सामाजिक समतेचा पुरस्कार केला, याच 
अर्थाने वरील संतांनी आपल्या कार्याचा धागा 
जेथे सोडला तेथे तो म. फुल्यांसारख्या समाजसुधा- 
रकांनी पकडला, असे म्हणता येईल, समाजसुधारकांनी 
सामाजिक समतेवर विरोष भर देऊन राजकीय समते- 
साठी चळवळ केली, राजकीय समतेचे आपले स्वप 


१९५० सालच्या भारतीय राज्यघटनेत साकार झाले, 
त्यानंतर गेली १२ वषे आपण समाजवादी समाजरच- 
नेच्या दिशेने जाऊन आर्थिक समता प्रस्थापित करण्याचा 
प्रयत्त करीत आहोत. अशा प्रकारे आपल्या गेल्या 
हजार वर्षांच्या इतिहासामागीळ मूळ प्रेरणा मानवी. 
समतेची आहे. धार्मिक समता, सामाजिक समता, 
राष्ट्रीय समता व आर्थिक समता हे मूलतः मानवी 
समतेचेचच विविध आविष्कार आहेत. महाराष्ट्राचा एक 
हजार वर्षांचा इतिहास त्यामुळेच मानवी समतेच्या 
झगड्याचा इतिहास आहे, असे आपणास दिसून 
येईल, 


कर्मवीर शिंदे यांची 
अस्पूरयतानिवारणाबाबत कामगिरी 


कमवीर दिंदे यांचे कमेबीरत्व आपणास जर कोठे 
ठळकपणे पाहावयास मिळत असेल तर ते त्यांच्या 
अस्एृदयतानिवारणाच्या कार्यातच होय. १९०६ साली 
त्यांनी अस्पृदयतानिवारणासाठी, “ डिप्रेस्ड छास 
मिशन ? ही संस्था काढली, महाराष्ट्रातील अस्प- 
इयतानिवारणाच्या चळवळींचे जनक म्हणून महात्मा 
फुले यांच्या कार्याला विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे. 
परंतु कमवीर दिंदे यांचे वैशिष्ट्य असे की त्यांनी 
अस्पृद्यांच्या वस्तीत राहावयास जाऊनच या कार्याला 
सुरवात केळी. आपल्या सर्वे कुटुंबियांसह अस्पृ- 
इयांच्या वस्तीत राहावयास जाऊनच अस्पृरयतानिवा- 
रणाच्या कार्याला सुरुवात करणारे कमवीर शिंदे हे 
भारताच्या इतिहासातील एकमेव सुघारक असांवेत, 
पुढे महात्मा गांधी, दिछीला असताना, भंग्यांच्या 
बस्तीत राहावयास जाऊन त्यांनी अस्पएरयता निवा- 
रण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यावेळी परिस्थितीत 
पुष्कळच बदल झालेला होता. या दृष्टीने अस्पृयता 
निवारणाच्या क्षेत्रातील त्यांचे हे वोशिष्ट्य चटूकन 
नजरेत भरणारेच आहे, 


नवभारत 


अस्पृरयतानिवारणाबाबत त्यांनी केलेली दुसरी 
महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे १९१७ साली कॉंग्रेसच्या 
अधिवेशनात अस्पृरयतानिवारगाचा ठराव संमत 
करवून येऊन; या प्रश्नाला अखिलभारतीय पातळीवर 
दिळेळी मोठी मान्यता होय. १९०७ सालापासून ते 
१९१७, सालापर्यंत कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात असा 
ठराव संमत व्हावा म्हणून ते प्रयत्न करीत होते. परंतु 
दहा वर्षांच्या परिश्रमानंतर त्यांना १९१७ साली या 
प्रवत्नात यश आले. डॉ. अनिवेझंटसारख्या पुरोगामी 
विचारांच्या नेत्यांचे त्यांनाही सहकार्य लाभले, त्यांच्या 
या प्रयत्नाचे एक वेगळेपण असे की १८९६-९७ साला- 
पासून राष्ट्रीय चळवळीचा सामाजिक सुधारणेच्या 
प्रभाशी संबंधच जवळजवळ तुटला होता. हा तुटलेला 
घागा या प्रयत्नाने पुन्हा सांधला गेला, १८९७ पूर्वी 
काँग्रेसची राष्ट्रीय परिषद व येथील सामाजिक सुधारणा 
परिषद हातात हात घाडून चालत होत्या. एकाच 
मंडपात या दोन्ही परिषदा भरत होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय 
चळवळ सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीशी पुष्कळच 
जवळची होती, १८९६-९७ नंतर या परिषदा स्वतंत्रपणे 
भरू लागल्यापासून त्या परस्परांपासून दूर जाऊ 
लागल्या, त्यामुळे या मध्यंतरीच्या २० वर्षांच्या काळात 
राष्ट्रीय परिषदेचा सामाजिक प्रश्नांशी संब्रंध जवळ- 
जवळ तुटला होता, हा तुटलेला दुवा सांधण्याचे फार 
महत्त्वाचे कार्य कर्मवीर शिंदे यांच्या या यशस्वी 
प्रयत्नामुळे झाले असे वाटते, 


कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा बाटा 


कर्मवीर भाऊराव पाटील थांनी महाराष्ट्रात 
अस्प्ृश्‍्यतानिवारणाबाबत महत्त्वाचे कार्य केले, त्यांचे 
प्रेरणास्थान म्हणून कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवन- 
कार्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. कर्मवीर भाऊराव 
पाटील यांच्या जीवनावर महात्मा फुले, छत्रपति 
शाहूमहाराज, व कर्मवीर शिंदे यांचा प्रभाव फार 
मोठा होता. अस्पृश्यतानिवारणाच्या त्यांच्या 
कार्यामध्ये कमवीर शिंदे यांचा वाटा महत्त्वाचा होता. 
कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी अस्पृश्यतानिवारणाचे 
कार्य केळे ते मुख्यतः त्यांच्या सब जातीजमातीसाठी 
एकत्रित काढलेल्या वसतिग्रहातून होय, या वस्तिगृह्ातून 
स्पृ्य व अस्पृश्य या सव जमातीतील विद्यार्थी एकत्र 


रहात होते. क्वचित प्रसंगी एकाच ताटातून जेवत होते, 
एकाच भांड्यातून पाणी पीत होते. अद्या या वसति- 
ग्ृहातून अस्छृरयतानिवारणाचे जेवढे काये झाले तेवढे 
कार्य शेकडो व्याख्यानांनी झाळे असते की नाही 
याबद्दल शंका आहे. भाऊराव पाटील यांनी दुसरी 
फार महत्त्वाची बजावलेली कामगिरी म्हणजे शिक्षण- 
प्रसारामधून सामाजिक पुनरचनेचा त्यांनी केलेला प्रयत्न 
होय. (8०४81 1866015(11061011 प०्पष्टा) 
७१५७५1००, ) त्यांनी शिक्षणप्रसाराच्या कार्याला हात 
घालण्यापूर्वी येथे शिक्षणाचे थोडे फार कार्य चाळू होते 
ते मुख्यतः मोठमोठ्या शहरांतून आणि ते देखील उच्च 
महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या क्षेत्रात. काही शहरांमधून 
शिक्षणप्रसाराचे जे हे कार्य चाळू होते त्या कार्याला 
मोठ्या आंदोलनाचे स्वरूप जे मिळाले ते कर्मवीर 
भाऊराव पाटील यांच्या कार्यामुळे, अर्थात कमवीर 
भाऊराव पाटील यांनी हे कार्य करण्यापूर्वी महात्मा 
फुले, छत्रपति शाहूमहाराज व सत्यक्षोधक चळवळ 
यांनी अनुकूल वातावरण तयार केळेळे होते. या पाथर” 
भूमीवर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या कार्याला मोठी 
गति मिळाली, परंतु श्रिक्षणप्रसारामधून अस्प्रद्यता- 
निवारण करण्याचा व सामाजिक पुनरचना करण्याचा 
त्यांचा प्रयत्न खासच उल्लेखनीय आहे. कर्मवीर माऊ" 
राव पाटील यांचे प्रेरणास्थान म्हणून स्वाभाविकच 
कर्मवीर वि. रा. शिंदे यांच्या कार्याला वेगळेच महल 
प्रास होते. एका अर्थाने महात्मा फुल्यांची अस्प्रश्‍यता” 
निवारणाची व ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाच्या 
मसाराची महत्त्वाची प्रेरणा व कर्मवीर भाऊराव पाटीळ 
यांचे या क्षेत्रातील कार्य यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा 
म्हणूनही कर्मवीर शिन्दे यांच्या कार्याला महत्त्वाचे 
स्थान आहे. र 


सर्वांगीण सुधारणाबादाचे प्रवक्ते 


कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे हे महाराष्ट्रातीळ सर्वो- 
गीण सुघारणावादाचे प्रवक्ते आहेत. अव्वल इंग्रजीपासून 
महाराष्राच्या पारंभीच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यास 
आपणास दोन ढोबळ प्रवाह वहात असलेलें 

सून येतात. सामाजिक जीवनात जे जहाल आहेत ते 
राजकीय क्षेत्रात मवाळ वा उदासीन आहित. उल्ट 
राजकीय क्षेत्रात जे जहाल आहेत ते सामाजिक 


कर्मवीर विठ्ठळ रामजी शिदे यांचे जीवनकार्य : काही बिचार 


क्षत्रात मवाळ, उदासीन वा क्वचित्‌ प्रसंगी विरोधीही 
आहेत. कमवीर वि. रा. दिंदे हे याला एकच गोखा- 
स्पर अपवाद आहेत. ते येथीळ सर्वांगीण सुधारणा- 
वादाचे पुरस्कते आहेत. सामाजिक क्षेत्रात ते जुन्या 
परंपरेविरुद्ध व जातिव्यवस्थेविरुद्ध जशी जहाल भूमिका 
घेतात; तशीच ते राजकीय क्षेत्रातही जहाळ भूमिका 
घऊन राष्ट्रीय चळवळीचा पुरस्कार करतात. १९०७ 
साली लो. टिळकांना शिक्षा झाली त्यावेळी प्रार्थना- 
समाजात प्राथना करताना त्यानी लो. टिळकांना उदंड 
आयुष्य लाभो, त्याना मनःशांति मिळो, त्यांच्या अंगी- 
कृत कार्यात त्यांना सुया लाभो, अशी प्राथना केली 
होती. प्राथनासमाजात त्यावेळी डॉ. भांडारकर, चंदाव- 
रकर, यासारखी मवाळ मंडळी असल्यामुळे तर त्यांच्या 
या प्राथनेमुळे त्यावेळी समाजात मोठी खळबळ उडाली 
होती. परंतु त्यामधून कमेवीर शिंदे यांच्या वैचारिक 
भूमिकेचे साद पडसाद ऐकू आल्याशिवाय राहत 
नाहीत. पुढे १९१७ साली पुणे येथ मराठा राष्ट्रीय संघ 
स्थापन झाला होता. त्या संघाच्या वतीने ८ नोव्हेंबर 
१९१७ रोजी शनिवारवाडत्रासमोर प्रचंड सभा भरली 
होती. या सभेचे अध्यक्षस्थान कमवीर शिंदे यांच्या- 
कडेच होते. त्यावेळी ' महाराष्ट्रातील मराठा व तत्सम 
समाज स्वराज्याच्या राष्ट्रीय चळवळीपासून अलिस्त राहू 
शकत नाही. ज्यांनी २०० वर्षापूर्वीच स्वराज्य स्थापन 
करून त्याचा उपभोगही घेतला ते मराठे स्वराज्याच्या 
मागणीपासून दूर राहणे शक्‍य नाही” अशा 
शब्दात त्यांनी आपली राष्ट्रीय' भूमिका स्पष्ट 
केली होती. कर्मवीर शिंदे यानी पुढे १९३० साली 
राष्ट्रीय चळवळीत उडी घेतली त्यावेळी त्याना 
सहा महिन्यांची कारावासाची शिक्षा झाली होती. 
त्यांची राष्ट्रीय भूमिका प्रथमपासूनच दिसून येते. 
१९३० च्या कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यानी घेतलेला 
भाग म्हणजे त्यांच्या या भूमिकेचे केवळ. पर्यवसान होय. 
त्यांच्यामध्ये सवोगीण सुधारणावादाची बीजे त्यांच्या 
विद्याथींदरोतच पेरली गेली होती असे दिसते. यासंबंधी 
खुलासा करताना ते म्हणतात - 


“५: १८९५ सालच्या अखेरीस पुण्यास अखिल भार- 
राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन थाटाने भरले. श्री, 
बॅनर्जी हे बंगाली वाचस्पति अध्यक्ष होते, 


२ 


त्यावेळी मी स्वयंसेवक होतो. तेव्हापासून देशाभि- 
मानाचे वारे समाजसुधारणेच्या वाऱ्याप्रमाणे माझ्या 
डोक्यात शिरळे आणि मी राष्ट्रीय पक्षाचा झालो. ”? 
“-( माझ्या आठवणी व अनुभव -- 
कर्मवीर वि. रा. शिंदे पा. नं. १०६) 


ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादातील भूमिका 

१९१९-२० नंतर महाराष्ट्राचे सामाजिक जीवन 
येथील तीन महतच्त्वाच्या चळवळीनी ढवळून काढले. 
या तीन चळवळी म्हणजेच त्राह्मण-व्राह्मणमतर चळवळ, 
अस्पृश्यांची चळवळ, व गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरू 
झालेली राष्ट्रीय चळवळ होय. या तीनही चळवळीशी 
कर्मवीर शिंदे यांचा जबळून संबंध आला होता. ते या 
तीनही चळवळीपासून काहीसे दूरच राहिले, याबाबत 
त्याची भूमिका समजावून घेणे जरूर आहे. 


१९१७-१८ साली महाराष्ट्रातील सत्यशोधक 
चळवळीच्या इतिहासातील नवे पवे सुरू झाले. १८७२३ 
साली हा सत्यशोधक समाज महात्मा फुले यांनी सुरू 
केला. १८७३ पासून १९१७- १८ पर्यंत हा समाज 
मुख्यत: सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातच काम करीत 
होता. १९१७-१८ नंतर या चळवळीला राजकीय स्वरूप 
अधिक प्रमाणात प्राप्त होऊ लागले. पहिल्या महायुद्धा- 
नेतर हिंदुस्थानला जबाबदारीची सत्ता मिळणार असे 
घोषित झाले. लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हातात काही 
प्रमाणात का होईना, राजसत्ता सोपवली जाणार हे. 
दिसू लागले. त्यानंतरच सत्यशोधक चळवळीच्या इति- 
हासातील वेगळे पवे सुरू झाले. १९१७-१८ नंतरच 
हळूहळू ही चळवळ ब्राह्मणब्राह्मणेतर चळवळ या नावाने 
ओळखली जाऊ लागली हा शाब्ददेखील याच सुमारास 
मॉटेग्यू-चम्सफडं अहवालात प्रथम वापरला गेला, या 
ब्राह्मण-ब्राह्मणतर चळवळीच्या नेत्यांनी, समाजातील 
मराठा व तत्सम समाजासाठी कोन्सिलमध्ये काही 
राखीव जागा मिळाव्यात अश्ी मागणी केली होती. 
पुढे मुंबई-कोन्सिळमध्ये या समाजासाठी सात राखीव 
जागा मिळाल्याही, परंतु अशा प्रकारे मराठा व तत्सम 
समाजासाठी राखीव जागा मागण्याच्या तत्त्वाला कमे- 
वीर शिन्दे यांनी विरोध केला. येथूनच ब्राह्मणब्राह्मणेतर 
चळवळ व कमंवीर शिन्दे यांच्या मतभेदाला सुरुवात 
झाली. 


-ऐओळॉ ७2% 2१£::2:: 
र्‍करखगघरचिछजसज” 
की रयत 


-रढडटषण४ 


नवभारत 


डा० आंवेडकरांशी मतभेद 


ब्राह्मण-व्राह्मणेतर चळवळीप्रमाणे डॉ. आंब्रेडकरांच्या 
नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या अस्पररयांच्या चळवळी- 
पासूनही कमवीर शिन्दे दूर राहिले. 

१९१४ साली नेमलेल्या साऊथत्ररो कमिटीसमोरील 
साक्षीपासून कमवीर शिन्दे व डॉ. आंबेडकर यांच्या 
मतभेदाला सुरुवात झाली, या कमिटीसमोर झालेल्या 
साक्षीत कमवीर शिन्दे यांनी कोन्सिलमध्ये अस्पृश्यांना 
कशाप्रकारे प्रतिनिधित्व मिळावे यासंबंधी आपले 
विचार मांडले आहेत. कोन्सिलमधील अस्पृज्र्‍्यांचे प्रति- 
निधि सरकारन नेमू नयेत किंबा अस्पृश्यांच्या खतंत्र 
राखीव मतदार संघातूनही ते निवडले जाऊ नयेत, 
कौन्सिलमधीळ सभासदांनी ते निवडावे, अशी कमवीर 
रिन्दे यांची सूचना होती. या कमिटीला सादर केलेल्या 
आपल्या लेखी साक्षीत ते म्हणाले होते : 

6 ९ 1९7९8९1(9(1४९8 01 0७8 पए०प- 
७६0165 8001१ 0९४९४११९0१ 0 5९ 85९४€- 
78] ९००18 09 ९०-०० ७४ ७0९ ९८€८- 
1९0 116९010688 01 00९ ८०16118 ९०1८९1९ 
७00 100 097 000१10180100 1100" ७४ ९1९6001010 
७५४. ७0७ ९०पापाप९ 86९0117908 ९]९60'0- 
1'9(65, ? 


कौन्सिलमधील सभासदांमाफेत अस्पव्यांचे प्रति- 
निघि निवडण्याच्या कल्पनेस डॉ. आंब्रेडकर यांचा 
कसून विरोध होता. कारण कोन्सिळमधीळ बहुसंख्य 
स्पृश्‍्य सभासदांकडून अस्पृश्यांचे योग्य प्रतिनिधि 
निवडले जाणार नाहीत व त्यामुळे अस्पृश्यांच्या 
हिताचे रक्षणही होणार नाही अशी त्यांची श्रद्धा होती. 
यासाठी अस्पृद्यांना स्वतंत्र राखीव मतदार संघच 
हवे आहेत, अश्शी डॉ. आंबडेकर यांची मागणी होती. 
पुढे १९२० मध्ये नागपूर येथे झालेल्या अखिल 
भारतीय अस्पृश्यता निवारक परिषदमध्ये कर्मवीर 
रिंदे ब डॉ. आंबेडकर यांचे मतभेद या मुद्दयावर 
अधिक स्पष्ट झाले, पुढे ते वाढतच गेले, मतभेदाला सुरु- 
वात साऊथत्ररो कमिटीसमोरील साक्षीपासून झाली. या 
दृष्टीने या कमिटीसमोरील साक्षीला विशेष महत्त्व आहे. 

वरील दोन्ही चळवळीप्रमाणच राष्ट्रीय चळवळी 
पासूनही कमेबीर दिंदे प्रामुख्याने अलिस राहिले. त्यांच्या 


अतिशय आवडत्या अश्या सामाजिक कार्यावर त्याचा 
अनिष्ट परिणाम होऊ नये ही त्यामागे भूमिका होतीच. 
परंतु त्याचबरोबर कमवीर शिंदे यांचा पिंड, राजकीय 
नेत्यापेक्षा समाजसुधारकाचा व तत्त्वचिंतकाचा होता 
असेच वाटते. त्यांनी १९३० साली महात्मा गांधींच्या 
असहकार चळवळीत भाग घेतला. त्यामध्ये त्यांना 
सहा महिन्यांची शिक्षाही झाली, परंतु त्यानंतर लाग- 
लीच ते या चळवळीपासून दूर राहिळे. याचे प्रमुख 
कारण वर म्हटल्याप्रमाणे त्यांचा पिंड हा राजकीय 
चळवळीचा नसून सामाजिक सुधारकाचा व तत्व- 
चिंतकाचा होता असेच वाटते. 


आगरकर व आपटे यांची छाप 


कमवीर शिन्दे यांचा वैचारिक पिंड कसा तयार झाला 
हे अभ्यासणे मोठे उद्बोधक आहे. कर्मवीर शिन्द ज़ेन्हा 
आपल्या व्यक्तिमत्वाला आकार देत होते, त्यावेळी 
त्यांच्या मनावर आगरकर व ह, ना. आपटे यांच्या 
विचारांचा खोल ठसा उमटलेला होता. १८९०-९२ च्या 
सुमारास महाराष्ट्रांतील अनेक ध्येयवादी तरुणांच्या 
मनावर आगरकरांच्या विचारांची मोठी छाप पडली 
होती या काळातच कर्मवीर शिन्दे यांच्याही मतावर 
आगरकरांच्या सुधारगावादी भूमिकेचा प्रभाव पडत 
अगदी स्वाभाविक होते. आगरकरांच्या मतांचा 
आपल्या मनावर कसा परिणाम झाला हे सांगताना त 
आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात, “ आगरकर मोठे 
सुधारकाग्रणी आहेत अशी कीर्ति माझ्या कानावर जम- 
खंडीस असताना आली होती, इ. स. १८९२ साली री 
जमखंडीस शाळेत शिक्षक असताना त्यांचे ' सुधारक 
पत्रातील सणसणीत लेख माझ्या वाचनात येऊन माझी 
मते झपाट्याने सुधारणेच्या बाजूची बनत चालली होती.” 
(पान ८८ ) आगरकरांच्या प्रमाणेच ह. ना. आपटे 
यांच्या कादंबरीचाही त्यांच्या मनावर प्रभाव पडला 
होता. स्त्रीशिक्षणाबाबत व्यापक भूमिका मुख्यतः 
आपद्यांच्या काद्‌ंजरीतूनच त्यांना मिळाली असे ते 
आपल्या आत्मचरित्रात सांगतात. हा संस्कार स्पष्ट 
करताना ते म्हणतात “' घरातील ?” स्त्रीनातलगांना 
स्त्रीशिक्षण व प्रवासाचा लाभ देण्याचा सुधारकी हेतूही 
आमच्या तरुण मनात सळसळत होता. त्याला कारण 
ह्‌. ना, आपटे यांच्या कादंबऱ्या ( पान १०३ ). 


2 2.जड 


"करखगघरचिघजसतज) 


कर्मवीर बिठ्ठळ रामजीं शिंदे यांचे जीबनकाये : काही विचार 


स्पेन्सरचा अज्ञेयवाद्‌ 

आगरकर व आपटे यांच्या प्रमाणेच मिल व स्पेन्सर 
या पाश्चात्य विचाखंतांच्या विचारांचे संस्कार त्यांच्यावर 
या काळात झालेले आहेत. त्यांच्या या विचाराने ते 
जणु भारावून. गेलेले होते. यासंबंधीचा उलेख करताना 
ते आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात, “ प्रिव्हियस वर्गात 
असतानाच मला जान स्टुअर्ट मिलसारख्या तत्व- 
ज्ञान्याचा आणि मेकेलिसारख्या ऐतिहासिक निबंध- 
काराचा परिचय घडला. 110९7४ (स्वातंत्र्य), ए णं- 
1091181181) ( उपयोगवाद किंबा बहुजनहितवाद ), 
807९०1० 0: छए०००९० (स्त्रियांची गुलामगिरी) 
वगेरे मिलचे प्रासादिक ग्रेथ मूळ इंग्रजीत वाचून कानात 
वारे शिरलेल्या वासरासारखी माझी स्थिति प्रिव्हियस- 
मध्ये झाली होती. इंटरमीजिएट मध्ये आल्यावर हनरट 
स्पेन्सरच्या 110700०७०७ (० ॥॥७ 8०९०1७1०९५ 
( समाजशास्त्राच्या अध्ययनाचा परिचय ) या इंग्रजी- 
तील मूळ ग्रंथाचे वाचन झाले, त्यावेळी स्पेन्सस्ची कीर्ति 
युरोपअमेरिकेतच नव्हे तर हिंदुस्थान व जपान ह्या 
पोर्वात्य देशातही दुमदुमली होती. त्या काळचे कॉलि- 
जातले बहुतेक शिक्षक स्पेन्सरच्या अज्ञेयवादाने जवळ- 
जवळ झपाटल्यासारखे झाले होते. 'जेथे आमचे गुरूच 
त्या नवीन विचाराने अस हैराण झालेले मग माझ्या- 
सारख्या उतावळ्या विद्यार्थ्यांची अत्यवस्था झाली असे 
म्हणायला काय हरकत आहे १? मिल, स्पेन्सर व आगर- 
कर यांचा प्रमाव कमवीर, शिंदे यांच्या मनावर 
इतका पडला होता की ते या काळात नास्तिक वादा- 
कडे झुकू लागले होते. या विचारवंतांच्या विचाराचा 
आपल्या मनावर झालेला परिणाम स्पष्ट करताना 
कमवीर शिंदे आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात- 
“: थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे जमखंडीतल्या 
आमच्या वाड्यातल्या अंधेऱ्या देवघरात बसून श्री- 
शिवलीलामृताचे पारायण करीत शिवलिंगावर श्रावणी 
सोमवारी सहखदळे वाहिल्याशिवाय तोंडात पाणी न 
घेणारा मी पुण्यात आल्यावर आगरकरांचे लेख आणि 
मिळ व स्पेन्सरचे ग्रंथ प्रत्यक्ष वाचून पुण्यातल्या 
विद्यार्थ्यात पक्का नास्तिक बनलो, पुढे मॅक्‍्स्‌मुछरच्या 
प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांच्या सर्वे जीवनालाच 


वेगळी कलाटणी मिळाली, पुन्हा त्यांचे मन धर्म- 


अनुक्रमणिका 


भ्रद्धेकडे वळाले. याही बावत आपणास असे दिसून 
येईल की कमवीर शिंदे बांच्या बालवयात त्यांच्यावर 
खोल धार्मिक संस्कार झालेळे होते. त्याच्या घरातील 
वातावरण अतिशय धार्मेक होते. त्यांची आजे-आजी, 
आई-वडील नेहमी धर्मश्रड्धेत निमझ असत. या 
काळात स्वाभाविकच धार्मिक संस्कार त्यांच्या मना" 
वर झाले होते. मॅक्‍्समुछरच्या प्रभावामुळे बालवयातील 
हे धार्मेक संस्कार पुन्हा वर आले व त्यांच्या सव 
आयुष्याला वेगळी कलाटणी मिळाली. 


भ्ाह्मसमाजाकडे कल 

१८९८-१८९९ च्या सुमारास ते पुन्हा प्राथना 
समाजाच्या सहवासात आले व पुढे ते धर्माच्या 
तौलनिक अभ्यासौसाठी १९०१ साली इंग्लडला गेले, 
त्या वेळी त्यांच्यावरील हे धार्मक संस्कार आणखी 
पुन्हा दृढ झाले. त्यांच्या सवे जीवनाला धर्म श्रद्धेचे 
भक्कम अधिष्ठान मिळाले, इंग्लडहून परत आल्यानंतर 
तर त्यानी आपले सर्वे आयुष्य प्राथना समाज व ब्राह्म- 
समाज यांच्या तच्वाच्या प्रसारासाठी घालविले. कमवीर 
दिन्दे १८९८-१८९९ च्या सुमारास ब्राह्म समाजाच्या 
तत्वाकडे आकृ झाले याचा उलगडा आपणास भार- 
ताच्या व्यापक धार्मिक व वैचारिक जीवनाच्या पार्श्व 
भूमीवर होऊ शकेल, १९व्या शतकाच्या प्रारंभी भार- 
तीय समाज इंग्रजीच्याद्वारा पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या सह- 
वासात आला, या समाजातील काही ध्येयवादी तरु 
णांच्या मनावर मानवी समता, स्वातंत्र्य व नव्या मूल्यांचा 
प्रभाव पडला, या मूल्यांच्या दृष्टिकोनातून ते स्वाभां- 
विकच आमच्या परंपरागत जीवनाकडे पाहू लागलें. 
त्यावेळी या समाजात अनेक अन्याय, परंपरारूढ 
कल्पना ठाण मांडून बसल्या आहेत, असे त्याना वाटू 
लागले. त्यातून आमच्या शेकडो वर्षे चालत आलेल्या 
परंपरागत जीवनाची नव्याने मांडणी करण्याची तीव्रता 
त्याना जाणवू लागली. या तीव्र जाणीवेतून हिंदु- 
स्थानच्या निरनिराळ्या भागात आमच्या रूढ समाज- 
जीवनाची पुनरचना करण्यांचा, प्रयत्न सुरू झालां, 
इ. स, १८२८ साली या दृष्टीने बंगालमध्ये राजा राम- 
मोहन रॉय यानी त्राह्मममाजाची स्थापना केली व येथील 
जातिव्यवस्था, अस्पुरयता, सतीची पद्धति, स्त्रियांची 
परवशता, याविरुद्ध बंड पुकारले. पुढे १८६७ साली 


११९ 


उदड, 
। कुक. 


"करखगघरचिठजसञ” 


मराठीचा विकास ु महाराष्ट्रा 
राज्य मराठी विकास सं्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


मुंबई येथे प्राथनासमाजाची स्थापना झाली व मानवी 
समता, मानवी स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा पुरस्कार केला 
गेला. १८७३ साली महाराष्ट्रात म० फुले यांनी 
* सत्यशोधक समाज ? स्थापन करून अस्पृश्यता, 
जातिव्यवस्था, याविरुद्ध आवाज उठविला व मानवी 
समता हेच “ सत्य' आहे, याच सत्याच्या शोधासाठी 
आपण प्रयत्न केला पाहिजे असे सागितले, पुढे दोन 
वर्षानी म्हणजे १८७५ साली पंजाबमध्ये स्वामी दयानंद 
सरस्वती यानी आयसमाजाची स्थापना करून जाति- 
व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठविला. १ ९ व्या शतकात 
वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या प्रांतात हिंडुसमाजाची 
पुनरचना करण्याचा प्रयत्न चाळू होता. मानवी समता, 
स्वातंत्र्य, या जीवनमूल्यांचा परिचय झालेल्या या 
देशातील ध्येयवादी तरुणांना हे सारेच प्रयत्न आकृष्ट 
करीत होते, 


ब्राहसमाज, प्राथना समाज, सत्यशो 
च आर्य समाज या चारही चळवळीमध्ये नैतिक प्रेरणा 
होती. ती या ध्येयवादी तरुणांना प्रभावित करीत 
होती. त्यामुळे ते या चळवळीकडे ओढले जात होते, 
या काळात कमवीर शिंदे याना ब्राह्मसमाजाचे आकषण 
वाटत होते. याचेही मूळ या काळातीळ या व्यापक 
पार्थ्वभूमीमध्येव या चळवळीमागील प्रेरणेमध्ये होते. 


धक समाज 


कमवीर शिंदे हे १९०१ सालापासून ब्राह्मोसमाजाचे 
सभासद झाले होते, परंतु बंगालमधील ग्राह्मीसमाज 
बहुसंख्य समाजापासून शक्‍य तितका 
होता. त्याच्या परंपरांचाही तो फारसा विचार करीत 
नव्हता, त्यामुळेच बंगाल मधील ब्राह्मो समाज कलकत्त्या 
सारख्या मोठ्या शहरातून उच्च मध्यमवगींयांपुरताच 
मर्यादित राहिला होता. या समाजाची तत्ते ल्हान 
लहान गांवातील बहुसंख्य समाजाकडे नेण्याचा 
कर्मवीर शिंदे यानी प्रयत्न केला, बंगालमधील 
ग्राह्मे समाजापेक्षा त्यांचे हे वेगळेपण जसे नज- 
रेत भरते तसेच ते म हाराष्ट्रांतील प्रार्थना समाजाशी 
तुलना करतानाही चटकन दृष्टीत भरते. 


प्राथना समाजही पुण्या- मुंबईतील उच्च मध्यमवर्गीयां 


* 


पे 


१२ 


कोणी केल्य नाही. या 
व्यक्तिमत्त्वाचे हे वेगळेप 
परंपरांशी जोड 
बंगालमधील त्राह्मोसमाजापेक्षा कर्मवीर शिंदे यांचे 
डुसेर वेगळेपण असे की ब्राह्मोसमाजाची ततवे ते महा- 
राष्ट्रातील परंपरेला जवळ करून सांगण्याचा प्रयत्न 
करीत होते, बंगालमधील ्राह्मो समाज त्या दृष्टीने समा- 
जाच्या परंपरांपासून फार दूर गेला होता. आपल्या 
पथाची शिकवण ते मुख्यतः उपनिषदांचा आधार 
पऊन सांगत होते. परंतु उपनिष्रदे ही बहुजन समा- 
आच्या परंपरागत जीवनापासून पुष्कळच दूर होती. 
कर्मवीर शिंदे उळट ही तत्वे सांगताना येथील भागवत 
संप्रदायाच्या शिकवणुकीचा आधार घेत होते. येथील 
वारकरी पंथ महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातील घराघरातून 
त्यांच्या परंपरागत जीवनाचा तो आवि" 
आहे. कर्मवीर शिंदे संतांच्या 
वरवादाचा प्रसार करीत असल्या- 
जजाच्या एकदम जवळ गेले. 
माच्या शिकवणुकीचा ते अधिक 
त, त्यामुळे कर्मवीर शिंदे यांच्या जीवन" 


दृष्टीने कर्मवीर शिंदे यांच्या 
ण उछेखनीय वाटते. 


गला आहे व 


त्वे बहुजन समाजाकडे नेण्याच्या प्रयत्नात 


वनपद्धतीचाच भाग आहे. 
अंशत; न्या. रानडे यांच्या शिकवणुकी- 
सभव आहे. 


मानवताबादाची बैठक 


तशीच त्यांच्या विचाराची बैठक धार्मिक मानवता- 


वादाची होती, सथ माणसे समान आहेत. हीच त्यांची 
मूल्भूत धारणा होती. प्यामुळेच राष्ट्र हे सुद्धा जगाच्या 
घटक आहे याविचारावर ते 


संतांच्या विशाल शिकवणुकी- 
आकृष्ट 


) ही त्यांच्या मानव- 
महात्मा फुले, प्राचाये आगर- 


कर्मवीर विठ्ठळ रामजी शिदे यांचे जीवनकार्य : काही बिचार 


कर, हेही मूलतः मानवतावादाचेच प्रवक्ते आहेत. 
परंतु महात्मा फुळे व कमवीर शिंदे यांच्या मानवता- 
वादात फक आहे. महात्मा फुले यांचा मानवतावाद 
हा आधिक भावनात्मक वाटतो. उलट कमवीर 
शिंदे यांचा मानवतावाद हा आधिक विंवेच- 
नात्मक व क्शांत वाटतो. हा फरक मुख्यतः आवि- 
ष्कारामध्ये आहे. गाभा धार्मिक मानवतावादा- 
चाच आहे. आगरकरांच्या मानवताबादाचे स्वरूप 
मात्र या दोन्ही सुधारकांच्या मानवतावादापेक्षा 
भिन्न आहे. आगरकर हे अज्ञेयवादी आहेत. त्यामुळे 
स्वाभाविकच त्यांच्या मानवतावादाला पारलौकिक 
मूल्याची वा एकेश्वरखाादाची बैठक नाही. त्यांचा मान- 
'वताबाद हा मुख्यतः व्यक्तिवादावर उभारला आहे. 
कमवीर दिंदे यांच्या जीवनकार्यामागील मूळ 
प्रेरणा नैतिक व धार्मिक मानवतावादाची आहे. दीन- 
डुबळ्यांबद्दल, रंजल्यागांजल्यांबद्दल त्याच्या अंत:कर- 
णात अपार करुणा आहे. याच प्रेरणेमुळे अस्पृश्यांच्या 
महान्‌ कार्याला त्यानी हात घातला. मुरळ्यांना धार्मिक 
कारणामुळे ज अधःपतित जीवन जगावे लागते याबद्दलही 
त्याच्या अंतःकरणात अतीव सख्दाचीच भावना 
दिसते. त्यामुळे मुरळीची चाल बंद होऊन या मुरळ्यांना 
सुखाचे वैवाहिक जीवन लाभावे म्हणून त्यानी प्रयत्न 


ण ४४० 


केला होता. त्याचप्रमाणे मांग लोकांना स्थिर आर्थिक 
जीवन लाभावे व त्याना त्यांच्या अधःपतित 
जीवनातून वर उचलावे म्हणून एक हजार एकर 
पडिक जमीन लागवडीस आणून त्यांची नवी 
वसाहत स्थापन करण्याचा कर्मवीर दिंदे यानी 
१९१४ साली प्रयत्न केला होता. परंतु दुर्दैवाने 
त्याचवेळी युरोपात पहिले महायुद्ध भडकले व 
त्यांची ही योजना मागे पडली. पददलित अस्पृकय, 
अधःपतित जीवन जगणाऱ्या मुरळ्या, व सांगलोक 
यांच्या विकासासाठी, त्याना मानवाचे जीवन लाभावे 
म्हणून, कर्मवीर शिंदे यानी जे प्रयत्न केळे त्या 
मागील मुख्य बैठक नैतिक भावनेची होती. कमवीर 
यांचा मानवताबाद पारलौकिक वा आध्यत्मिक कल्पने- 
वर उभारला आहे. त्यांचा हा धार्मिक मानवतावाद 
नव्या शास्त्रीय मानवतावादापेक्षा अर्थातच भिन्न आहे. 
परंतु कर्मवीर शिंदे यांच्या सवे जीवनकार्यामागील मूळ 
प्रेरणा नेतिक वा धार्मिक मानवतावादाची होती हे 
आपणास स्पष्ट दिसते. या दृष्टीने एक थोर मानवता- 
वादी, म्हणून केवळ महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर सर्व 
हिंदुस्थानच्या इतिहासातील त्यांचे स्थान वैशिष्ट्यपूण 
व अभिमानास्पद आहे यात इंका नाही, 


प्राज्ञपाठदाळा मण्डळ-ग्रन्थप्रकादान 
वेदिक संस्कृतीचा विकास 
लेखक- तकेतीथ लक्ष्मणशञाख्री जोशी. 

वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 
संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या स्वरूपाचे वणेन या पुस्तकांत प्राधान्याने 
केळें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 

किंमत ६ रु, 


प्रकाराक : 


व्यवस्थापक, प्राज्ञपाठकयाळामंडळ 


वाई ( जि० सातारा ) 


श्री. पुंडलीकजी कातगडे 


गांधीभणीत कार्याच्या धडपडीतीळ यशापयदा 


[ महात्मा गांधींच्या भारतातील पहिल्या चेपारण्य सत्याग् 
भाग घेतलेळे व टिळक आणि गांधी यांचे एकनिष्ठ अनुयायी श्री, 
थ्यात चार तपांचा काळ घालविणारे श्री. पुंडलीकजी कातगडे यांच्या 
प्रकरण आहे. त्यांत उल्लेखिळेळे हुदली हे गाव गंगाधररावानी कर्ना 
व्यवस्था पुष्कळ वषे श्री, पुंडलीकजी पहात होते. - का. सं. ] 


केंद्र केलेळे होते. त्याची 

प्रथमतःच एक गोष्ट मला येथे नमूद केली पाहिजे 
की गांधीपूब काळातील कल्पनांप्रमाणे के. गु. गंगाधर- 
राव देशपांडे ज्या चळवळी करीत होते, त्या सव 
चळवळीमध्ये हुदली व त्या भागातील खेड्यांमधील 
जनतेने संपूण हार्दिक व सक्रिय पाठिंबा त्याना दिलेला 
आहे. त्या गोष्टी त्या खेडुतांच्या मनोमावनेला अधिक 
जवळच्या होत्या व त्या ते समजू शकत होते. गंगाधररा- 
वांना असलेल्या बंदुकीच्या परवान्याच्या जोरावर किंवा 
आधारावर कित्येक खेडुत आपापल्या घरी बंदुका बाळ- 
गून असत. असल्या कित्येक लोकांना गंगाधरराव 
संभाळून घेत असत. गंगाघररावांच्या घराची किंवा 
मळ्यातील झोपड्यांची अनेकदा सरकारने झडती घेऊ- 
नही ब्रिटिश सरकारच्या हाती काहीही लागू दाकले 
नाही, यातील रहस्य हेच आहे. 

गांधीयुगातील चळवळीमध्येही या खेड्यातील जन- 
तेने- जात, गोत, धंदा वगेरे काहीही लक्षात न घेता- 
गंगाधररावाना मदत केली आहे. पाठिंबा दिलेला आहे 
या गोष्टी मी प्रत्यक्ष डोळ्यानी पाहिलेल्या आहेत. इंग्र- 
जांना आपल्या देद्यातून हाकून लावण्यासाठी हा सध 
खटाटोप चालला आहे, एवढे त्याना समजत होते. 
मळ्यातील विहिरीतून मोटेने होतासाठी पाणी काढ- 
ताना, ( टिळक- गंगाधर तगदार हंजकी, स्वराज्य तगो- 
बेक अंतहेळी555, हरगी5५५ ) ' स्वराज्य संपादनाथं 
टिळक व गंगाधरराव यानीं घाट घातला आहे, योजना 
आखलेली आहे ? असे मोट चालविणारा गाताना मी 
ऐकलेले आहे. 
विधायक कार्यासाठी आश्रम 

" गांधी- सेवा- संघा “च्या कार्यकारिणी मधील प्रत्येक 
सभासदाने आपापल्या प्रांतात * आश्रम स्थापन करून 
विधायक कार्याला जोराची चालना द्यावी? असा 
निर्णय '* गांघी-सेवा-संघा ? ने घेतल्यानंतर, उत्तर- 
प्रदेशमध्ये आचार्य कृपलानीजीनी, बार्डोलीमध्ये सर- 


१४ 


हापासून शेवटपर्यंत त्यांच्या प्रत्येक चळवळीत 
गंगाधरराव देदापांडे यांच्या अगदी सान्नि- 
च्या आगामी पुस्तकातील हे समारोपात्मक 
टकातीळ आपल्या विधायक कार्यक्रमाचे मुख्य 


दार वछ़मभाई पटेल यानी, पाटण्यामध्ये. डो. राजेंद्र- 
प्रसादजीनी, तिरुचन गोडूमध्ये श्रीमान्‌ राजगोपाला- 
चार्य यानी, आणि हुदलीमध्ये श्रीमान्‌ गंगाधरराव 
देशपांडे यानी, * आश्रम ? स्थापन करून कार्याला 
प्रारंभ केला होता. त्यापैकी खादी उत्पत्ति व प्रचार या 
बाबतीत श्रीमान्‌ आचार्य कृपलानीजीनी उच्चांक गाठून 
दाखविलेला आहे असे त्यांच्या आश्रमाच्या अहवाला- 
बरून दिसून येते. श्रीमान्‌ गंगाधरराव देशपांडे याच्या 
आश्रमामार्फत होणार्‍या कार्यामध्ये राजकीय दृष्टी 
प्रामुख्याने दिसून येत होती, कार्याच्या विविधतेच्या 
दृष्टीने पाहिल्यास हुदलीचे विधायक कार्य डोळ्यामध्ये 
अधिक भरण्यासारले आहे, या हुदली आश्रमात 
पहिल्या दोन तीन तुकड्यामध्ये आलेले कार्यकर्ते 
अशाच भावनेने गंगाधररावांच्या जवळ आलेले होते. 
ते शेवटपर्यंत त्याच भावनेने कार्य करीत राहिलेले 
दिसून येतात. | 


राजकीय हेतु लपला नाही 

्ि गांधीतत्वज्ञानामध्ये विधायक कार्याला राजकारण- 
निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व व स्थान आहे ही गोष्ट खरी 
असली आणि आम्हीही तसे व्याख्यानातून कंठरवाने 
सांगत असलो तरी आमच्या रक्तात, घोरणात व वाग- 
णुकोमध्ये, ती गोष्ट कधीच उतरलेली नाही, “विधायक 
कार्या'चा कार्यक्रम आर्थिकदृष्ट्या यदास्वी करण्यासाठी 
आम्ही कितीही राबत असलेले दिसे, तरी आमच्या 
मनात ९, बुद्धीत राजकारणालाच अग्रस्थान होते व 
आहे, खेड्यातील स्रियांना सूत कातण्यास प्रवरत्त करणे, 
त्याच्या सुतामध्ये सुधारणा घडवून आणणे, त्यासाठी 
चरख्यामध्ये अनेक सुधार व नवीन नवीन परिवर्तन 


करवून घेणे, खेड्यातील स्त्रियांनी कातलेळे सूत विकत 
घेणे, त्या सुताची प्रतवारी 


र लावणे, विणकरांना हातसूत 
विणवून देण्यास उद्युक्त व प्रदत्त करणे, सूत विणवून 
खादीकापड तयार करणे, ती खादी लाकडी लोडांनी 


"करखगघरचिळछज-चञ, 
टळे टाडा 


चप 


राष्ट्राचा विकास 


विकास संय्थेद्वारे 
पंगणकीकृत 


गांधीप्रणीत कायोच्या धडपडीतीळ यक्ापयश 


हाताने बडवून तिळा बाजारात ठेवण्यासाठी तयार 
करणे, घरोघरी फिरून खाढी विकणे आणि शेवटी 
खादीची वाहतूक करण्यासाठी गाढवे राखून त्यांचीही 
निगाह राखणे या सवे गोष्टी आम्ही करीत असलो तरी 
त्यात आमचा हेतू राजकीय होता. त्यात किती लोकांशी 
आमचा संबंध येईल व त्यांपैकी किती लोकांस चळवळी- 
मध्ये आम्ही तुरुंगात पाठवू राकू, याकडेच आमचे 
अधिक लक्ष होते, मी गोकाकफॉल्स गिरणीतील मजुरा- 
मध्ये काम करीत असताना कॉँग्रेसच्या एका निवडणुकी- 
मध्ये आम्हाला पाहिज असलेल्या उमेदवारास गिरणी- 
मजुरांपैकी बहुतेकांची मते पडलेली दिसून आल्यानंतर 
एका कार्यकर्त्याने कॉंग्रेसच्या जिल्हासर्वसाघारण सभेत 
सहज उद्गार काढले होते की, “ मजुरवर्गात पुंडलीक- 
जीनी सेवा केल्याचे फळ आज मिळाले. ' हीच आमची 
वृत्ती होती व आहे. हरिजनांची सेवा करताना त्यांच्या 
गल्लीतील रस्त आम्ही झाडत असलो, त्यांच्या मुलांना 
शिक्षण देण्यासाठी आम्ही धडपडत असलो, 
त्यांच्यासाठी चर्माल्य स्थापून पादत्राणे बनवून ती 
विकण्यासाठी घरोघर फिरत असलो, तरी स्वातंत्र्याच्या 
चचळवळीमध्ये ते आम्हाला कितपत साथ देतील या- 
कडेच आमचे लक्ष होते. आम्ही व्यायामशाळा 
काढल्या, स्वयंसेवकदळे स्थापण्याचा प्रयत्न केला, 
गोसेवा संघ काढला, गांधीतत्वज्ञानवगे चालविला, 
कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांतील लहान थोर सर्वांना मदत करीत 
राहिलो, शक्‍य तेथे कित्येकांना नोकरीला जोडून 
दिले, तरी त्यात आमच्या मनातील हेतू, आंदोलनात 
यातील बहुसंख्य लोक आम्हाला चिकटून रहातील, 
निदान आमच्या विरुद्ध जाणार नाहीत, या अपेक्षेनेच 
आम्ही काम करीत होतो. कार्यकत्यांच्या मित्रांना किंवा 
त्या मित्रांच्या कुटुंबीयांनाही मदत करण्याची संधी आम्ही 
व्यथे जाऊ देत नव्हतो, याच्या बुडाशी आमची हीच 
वृत्ती होती. विधायक कार्यासाठीच विधायक काये करीत 
राहाणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या व्येय-धोरणात व कायक्रमात 
आणि आमच्या कार्यक्रमात फरक दिसून येण्यासारखा 
नसला तरी मनाच्या ठेवणीच्या दृष्टीने त्याने 
जमीनअस्मानाएवढा किंवा अजगजान्त फरक होता. 
ही गोष्ट गंगाधरराव देशपांडे यानी “ गांधी-सेवा 
संघाच्या हुदळी येथील अधिवेशनाचे स्वागता- 
“व्यक्ष या नात्याने केलेल्या आपल्या भाषणात अगदी 


स्पष्टपणे सांगितळे आहे. या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास 
आमच्या विधायक कार्याचे दाभर टक्के यश आमच्या 
पंद्री पडलेळे आहे, असेच कबूल करावे लागेल, 


जनतेची भरपूर साथ 

हुदलीमध्ये आम्ही आश्रमातर्फे किंवा पुढे * चरखा 
संघा च्या वतीने, किंबा शवेटी “ समम्र-ग्राम-सेवा 
समिती ? तॅफ ज्या ज्या प्रवृत्ती सुरू केल्या होत्या, त्यात 
हुदलीच्या लोकांनी आम्हाला मदत केली आहे, भर- 
पूर पाठिंबा दिला आहे, आम्हा कार्यकत्यांचा- 
विशेषतः माझा स्वतःचा आग्रह, क्रोध, चिडखोरपणा, 
वेडेचार, सव काही सहन केलेले आहे. मी दोन्ही हात 
बर करून ओरडून सांगू दकेन की या जनतेवर मी 
अमर्याद सत्ता चालविलेली आहे. जनतेची सेवा माझ्या 
हातून व्हावी व स्वातंत्र्याच्या लढ्यात जनतेला भाग 
घेण्यास लावण्यामध्ये माझ्या आयुष्याचा उपयोग 
व्हावा, हा एकच हेतु माझ्या मनात होता व आहे. 
जनमानसावर हा संस्कार किंवा परिणाम व्हावा म्हणून 
ज्या ज्या प्रत्रत्षि (मी व माझ सहकारी मिळून ) 
आम्ही सुरू केल्या त्या त्या सर्वामध्ये लोकांनी आम्हाला 
अपेक्षेपेक्षा अधिक साथ दिलेली आहे. स्वातंत्र्याच्या 
सव आंदोलनामध्ये हुदली व आसपासच्या खेड्यांनी 
मनापासून भाग घेतलेला आहे. त्यामुळे आमचा हुद- 
लीचा विधायक कार्यक्रम चांगलाच यशस्वी झाला असे 
म्हणावयास मुळीच हरकत नाही. ती अतिशायोक्ति 
होणार नाही. 


अपेक्षा फोळ ठरल्या ! 

पण राष्ट्रसंरक्षक व राष्ट्रसंवंघक विधायक कार्य उभा- 
रण्याचा प्रयत्न म्हणून आमच्या हुदलीच्या विधायक 
कायक्रमाकडे पाहिल्यास, आम्हाला विशेष यर लाभ- 
लेळे नाही. राष्ट्रसेवा हीच आपली जीवननिष्ठा म्हणून 
स्वीकारणारे राष्ट्रसेवक किंवा समाजसेवक निर्माण कर- 
ण्यात आम्हास यश मिळविता आलेले नाही हे अगदी 
स्पष्ट आहे. खेड्यामध्ये सेवाकार्य करण्यास जाण्यापूर्वी 
खेड्यांविषयी व खेड्यातील लोकांविषयी जी भावना व 
विचार माझ्या डोक्यात होते ते अजीबात बदळून 
गेलेळे आहेत, खेड्यातील जनतेच्या अज्ञानाविषयी 
आमच्या मनात अगदी भलत्या कल्पना होत्या. अनु- 
भवाने असे दिसून आले आहे की खेड्यातील लोकांना. 


१५ 


नवभारत 


लिहिवावाचता येत नसले तरी ते अज्ञानी नाहीत. 
त्यांना सवे काही समजत असते, स्त्रियांना किंवा 
लहान मुलींना जसे आपल्याकडे कोणकोणत्या दृष्टीने 
पहातात हे साहजीकपगेच झटकन समजत असते, 
तसेच खेड्यातील लोकांना कोण व कसे आपल्याला 
छुबाडीत असतात हे पूणपणे ठाऊक असते, ते 
उघड्या डोळ्यानी फसत असतात, त्यांची बुद्धी चांगली 
कुशाम्र असते. गावातील पंचापुढे जे अनेक प्रश्न निण- 
याथ येत असतात, त्यांचे त्यानी दिळेळे निर्णय पाहि- 
ल्यास त्यांची बुद्धिमत्ता, टूरदर्शित्व व व्यवहार्यता यांचे 
दर्शन होते. स्वाथ व भीती यामुळे मनुष्यांची बुद्धी 
किती तीन्न होऊ शकते, याचे प्रत्यंतर खेड्यांमथ्येच 
येऊ शकते. एक अशिक्षित, डोंगरातील खेड्यात राह- 
णारी म्हातारी, बुट्टीमध्ये धान्यात दारूच्या बाटल्या 
घाळून बेळगावात आणून पोहोचविण्याचे काम प्रत्येक 
बाजाराच्या दिवशी करीत असे. त्या 


रि बाटल्या 
स्वीकारून, त्यांचे पेसे चुकते करणारे पोलीसही 
ठरलेलेच असत. पण एकदा पोलिसांची “ डचूटी ? 


बदलल्यामुळे नवीन पोलिसाने त्या म्हातारीच्या डोक्या- 
बर ती बुट्टी देऊन तिला फोजदार साहेबांच्या पुढे नेले. 
ती म्हातारी निर्भयपणे त्या पोलिसांच्या हुकमाप्रमाणे 
तो नेईल तिकडे जात होती. फोजदारपुढे ती बुड 
आपल्या डोक्यावरून उतरवून तिने पोलिसाला सांगि- 
तळे की, “मला वेळ होतो, माझी हमाली देऊन मोकळे 
करा, आणि मग तुम्ही बोलत बसा ? पोलीस व फोज- 
दार आश्चर्यचकित झाले. त्यानी तिची हमाली चुकती 
केली व तिला जाऊ दिले. पुढे त्या बुट्टीचे काय झाले 
हे त्या म्हातारीला माहीत नाही ब मीही त्याचा अंदाज 
किंवा ऊहापोह करण्याचे काम वाचकांवरच सोपवितो. 
जो तो आपापल्या विचारधारेप्रमाणे त्याचा अर्थ 
लावील, ज्यांची पिळवणूक किंवा छळ म्हणा, सुशिक्षित, 
श्रीमंत, ग्रामाधिकारी, भटमिक्षुक, ज्योतिषी, करीत 
असतात अशी आपली भावना असत, तेच खेडूत 
प्रसंग लाभताच आपल्या खालच्या लोकांना कसे 
वागवीत असतात, व काय काय करीत असतात, 
यांच्या इतिहासापासून ल्युइससारख्या अधिकाऱ्यासही 
पुष्कळच शिकता येण्यासारखा मसाला मिळू 
शकेल. आम्ही काय हुंब, अज्ञानी, आम्हाला 
काय समजते, असे म्हणत त्याचा फायदा ते 


लोक ज्या प्रकारे व जेवढा घेऊ शकतात, तितका 
फायदा घेण्याची कला साधू शकतील अशी 
माणसे शहरामध्येही फारशी मिळू शकणार नाहीत. 
ट्हान बालक रडून आकांत करीत मोठ्यालाही मारीत 
असते हे हृश्य अनेकांनी पाहिळे असेल, त्यानी लहान 
टेकडीची कितीपट केल्यानंतर हिमालयाची कल्पना 
करता येते, तितकी पट केल्यानंतर खेड्यातील हुंबत्वाच्या. 
बहाण्याची पुसट कल्पना करता येईल, 


चारित्र्य सुधारले नाही 

. खेड्यामध्ये लोकमत टिकाऊ व परिणामकारक नसते.. 
अगावर उलटलेले बोलणे, सार्वजनिक पेशाची अफरा- 
तफर, उघडकीळा आलली चोरी, खोटा कागद; 


पुनः आता त्याबद्दल का बोलता ? ?” असे 
कोणासही काही 


. > तय... १ - । 
अधेवट शिकलेल्या तरुणांनी यात अमोलिक भर घात- 


खेड्या 
बहुतेक लोक शिकलेले आहेत रि 


गांधीवाद गांधींच्या जवळच राहिला 


समाजातील असत्‌ प्रवृत्ती किंवा अगणित 


दुर्गुण 


गांधीजींची उभी ह्यात 


पनप४/च्थि 


खर्ची पडलेली आहे यासाठी 
नी त्यानी एक नेतिक 
युद्धनीतीच ठेली आहे, य, आर्थिक 
सामाजिक, राष्ट्रीय ब राष्ट्रीय क्षेत्रात अहिंसात्मक 
पर्त र 
का ही युद्धनीती अवलंबून व उपयोजन दाख- 
चा त्यानी न केठेडा आहे. पण या सर्व 
प्रयललांचा * एकम यांच्या तत््वशानात “एक व्यक्ति? 


। 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 

संगणकीकृत 


गांधीप्रणीत कार्याच्या धडपडीतीळ यशापयश 


आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यांच्या साधनेचा 
प्रारंभ व्यक्तीपासूनच होत असतो. मनुष्याने आपल्या 
जीवनाचे काम ठरावे व त्यासाठी त्याने आपले 
जीवन कसे आखावे व गाळावे यांचा ऊहापोह गांधी- 
जीनी अनेक प्रसंगी व वेळोवेळी केलेला आहे. त्या 
दृष्टीने आम्ही आमच्या स्वतःकडे ब॒ आमच्या 
सानिध्यात आलेल्या कायेकत्यांकडे कधी पाहिलेलेही 
नाही, व विचार केलेढा नाही; मात्र कार्यकत्यांना 
अनेक चळवळीमध्ये वापरीत गेलो, व त्यांना प्रतिष्ठा 
देत गेलो; झाडाला पाणी व खत भरपूर घालीत राहिलो, 
त्याची वाढ कोणत्या बाजूला होत आहे, याकडे लक्ष 
दिळे नाही. मग ते झाड वाकडेतिकडे वाढेल व 
आपल्या व इतरांच्या व समाजाच्या उन्नतीच्या आड 
येऊन उभे राहिले तर त्यात त्या झाडाचा काय दोष १ 
गांधीजींची ग्रामोद्घाराची कल्पना व योजना, आणि 
त्यांच्या अनुयायांनी चालविलेली धडपड व आचार- 
विचार यामध्ये हा महत्त्वाचा फरक आहे. आता एका 
विशिष्ट ध्येय-धोरणाने व व्यक्तिगत साधनेच्या मार्गाने 
चालणारा ग्रामसेवक गांधीजींच्या मनात अभिप्रत 
आहे; आम्ही व आमच्याबरोबर सेवा करणारे कायेकते 
यांनी त्याकडे पाठच फिरविलेली असावयाची ! 


>४"५"--”“€ 


06७५७७८/२७"७७*८ र ८५%८/०७"७%८€२७"७%७& र 


मिळण्याचें ठिकाण - 


79%८”०२५७%८/०२१%७०७"३५७८”०७"३०%४८०२ 


न,भा३ 


अनुक्रमणिका 


»-<२<>/-*-< /»<६<-//-४०-//"२-€€"*"-€€”* -></**« -“/"**““ 


८९*%८४”०१८७%८”०२८३४%८€२ ७"७/%४८/”०%७'७/५१४८”०७० 


&९.>०५९-०९.>०५*-०९०-%०५*-? ०>/५५९-० ९.>५५*-०९->०**-? 
१७ 


वरवर दिसण्यात जरी त्यांमध्ये विलक्षण साम्य दिसत 
असले, तरी ते खरे नव्हे, फतवे असते, त्या दृष्टीने 
विचार केल्यास गांधीजींच्या तत्त्वप्रणालीचा अद्यापि 


: खरा प्रयोगच व्हावा तसा सामुदायिक प्रमाणावर 


व्हावयाचा आहे, असे म्हणावे लागेल. काही व्यक्तीनी 
आपल्या खतःवर हा प्रयोग करून पुष्कळच यदा 
मिळवून दाखविलेले आहे. पण त्यांची संख्या इतकी 
अल्प आहे की त्याचा परिणाम समाजावर झालेला 
किंवा होत असलेला आज डोळ्यात भरत नाही. 
म्हणून काही भ्रष्ठ विचारकही “ गांधीजींची विचार- 
सरणी अयशस्वी ठरली ? असे म्हणत असतात. पेरणी 
केलेळे बी दिसिनासे झाळे की ते नष्ट झाले व व्यर्थ 
गेळे ? असे मानण्यासारखेंच हे आहे. 


व्यक्तिगत साधनेची कल्पना ज्यांना शिवलेलीही नाही 
अक्यांना घेऊन, त्याना त्या दृष्टीने शिक्षणही न देता, 
आणि आमचाही आदर्श तसा त्यांच्यापुढे न ठेविता, 
त्यांच्याकडून त्या प्रकारच्या जीवनाची आम्ही अपेक्षा 
केली. ही आमची अपेक्षा अशास्त्रीय, अव्यवहार्य, व 
भलतीच होती. ' पेरिळे तेचि उगवते ? हेच केव्हाही 
अनुभवास येणार. 


,»*<९५--“ “7"**-“”€** *.“/<*« /€**'६--”/.//** ”/ *- 


काकीक : इतिहास आणि ततत्क्ान - 


- लेखक - र 
प्रा, सदाशिव आठवले शै 


कि. ३ रु. र 


श १ 
चिटणीस , प्राज्ञपाठहाळा मडळ, वाई. 


(ण 


[ जि. सातारा ] 


९.०%५«.०९-००९-०९-2०४-2०५०९-८०००*- ०२ 


भ्रा. रा. ग, जाधव 


बालकवींच्या ' ओढुंबरा 'तील प्रतिमा 


बालकबींची “ ओदुंबर ? कविता अशी आहे: 
____ ऐल तटावर पैल तटावर हिखाळी घेऊन 
निळा सावळा झरा वाहतो बेटाबेटांतुन 
चार घरांचें गांव चिमुकले पैळ टेकडीकडे ; 
शेतमळ्यांची दाट लागली हिरवी गर्दी पुढे, 
पायवाट पांढरी तयांतुनि अडबी तिडवी पडे 
हिर्या कुरणामधुन चालली काळ्या डोहाकडे 
झांकळुनी जळ गोड काळिमा पसरी लाटावर 
पाय टाकुनी जळांत बसला असला ओदुंबर, '7 
ही कविता वाचल्यानंतर रसिकमनावर होणारा 
पहिला संस्कार हा एक अर्थपूण ' निसगचित्र 
पाहिल्याचा असतो. या पहिल्या संस्काराचे आणखी 
एक विशेषण असते. व ते आपल्या मनात आपण 
काहीसे नकळत स्वीकारळेळे असते. ते विशेषण म्हणजे 
ही कविता एक परिपूर्ण कविता आहे अश्ा अभि- 
प्रायाचे असते. कविता ही एखाद्या निसगंहृड्याचे 
दर्शन घडवित हे खरे आहे. परंतु अश्या निसगंकवि- 
तेच्या बाबतीत जे अधिक खरे असते ते याहून वेगळे 
असते: काही निसगकविता जे निसगदर्शन घडवित 
असतात, ते कधीच परिपूर्ण झालेळे नसते. या प्रकारच्या 
निसर्गकविता एक प्रकारे अपूर्ण कविता असतात, या 
अपूर्ण कवितांचा डुसरा विशेष म्हणजे त्या त्या कविता 
रसिकांना वाटले तर हव्या तितक्या लांबविता येतात, 
म्हणजे या त मु ग शक्‍य असते . हे 
6९86118101 कवीनेच क से बाटण्याइतंके 
वेशिष्ट्यपूर्णही नसते, सुजाण रसिकतेला त्या कवितेच्या 
निर्मितीतच सहजपणे सहभागी होता येते. खर ताण- 
ण्याची जी एक लीळा आपण क्रीडावृत्तीने करू शकतो, 
तसेच या कविता एक प्रकारच्या लीलावृत्तीने मनात 
आणल्यास आपणास ताणता येतात, त्या मोठ्या करता 
येतात. या कविता या दृष्टीने कधीही न संपणाऱ्या 
कविता असतात. त्याना शेंबट नसतो. मारुतीच्या 
देपटीप्रमाणे त्या ारीरतः लांब होत जातात. अंग फुगवू 


अनुक्रमणिका 


निसटून गेले असत 
शट 


शकतात. या कबिता वाइंट असतात असे मात्र नाही. 
परंतु त्यांची वाढ ही निसगक्रमाच्या सीमेत न बसणारी 
व म्हणून काहीशी निसर्गविरुद्ध स्वरूपाची असते. 
त्या सतत मोठ्या होणाऱ्या असल्याने त्यांचे व्यक्तित्व 
नीट आकलन होत नाही. मर्यादा ही व्यक्तित्त्वाच्या 
अस्तित्वाला फार आव्यक असते. काव्यदृष्टीने 
पाहिळे तरी या प्रकारच्या कावेता म्हणूनच गोण 
दर्जाच्या ठरतात. न 
भालकवींची “ औदुंबर ? ही कविता या प्रकारची 
नाही म्हणूनच ती चांगळी कविता आहे व म्हणूनच 
ती काहीशी चर्चाविषयही झाली आहे. बालकवींची 
दुसरी निसर्गकविता ही वर सांगितलेल्या चिरव्द्धीची 
आहे. त्यांचे श्रावणमासाचे वर्णन संपणारे नाही. त्यांचे 
अरुणाचे वर्णन न संपणारे आहे. त्यांची मधुयामिनी ? 
वधघिष्णु आहे. * निर्झरहि? कधी न अडणारा आहे. 
त्यानी वर्णन केलेली * शारदीय तोंदर्यदेवता * अशीर 
अग विस्तृत करणारी आहे. त्यांची गाजलेली 
(की गाजवलेली ? ) “ खेड्यांताळ रात्र कधीच 
र्‍हाटणार नाही, अशीच आहे. ' औदुंबर? ही कविता 
वरील कवितांच्या यादीत अंतभूत करता येत नाही. 
आणि यामुळेच या कवितेतील रहस्य शोधावे असे 
रसिकांना वाटणे खाभाविक आहे. 
या कवितेत जे काही सांगितले आहे, त्यापेक्षा जे 
काही सुचविले आहे, तेच अधिक महत्त्वाचे आहे. 
ऐसपैस पसरू झाकणार्‍या ऐका नियमही मेथे 
सीमित केळे आहे. त्याला एक परिपूर्णतेचे बंधन 
घातलेले आहे. त्याला सविशेषण करून व्यक्तित्व प्रांत 
केरून दिळे आहे. र 
सुव्यवस्थित 9३... पवस्थितपणातून मुक्त 
तच वियदेतर हे आहे. ण. पक 
रट आहे. म्हणूनच ते आर. 6 
निसर्ग€र्य 0 


अस्ताव्यस्त 3 आस्वाद्य झाळे आहे. हे 
आस्वादाच्या पकडीत गवसलेच नसते अ वया ती 


सरश्याला या कवीने 


बालकवींच्या ' औदुंबरा'तील प्रतिमा 


रसिकतेच्या ओंजळीतच आणून ठेवळे आहे. त्याला 
न्याहाळावे, गोंजारावे, अंगीखांदी वागवावे. असे रूप 
दिले आहे. 

निसर्गाला प्रतिमांकित केले 

या सर्व विशेषांचा अर्थ एकच आहे. कवीने मूळचे 
निसर्गडदय हे प्रतिमांकित केळे आहे. आणि ही प्रतिमा 
एकच एक आहे. म्हणूनच ही कविता ही एकच एक 
कविता आहे. 'अरुण? ही याच कवीची कविता या दृष्टीने 
पाहता एकच कविता नाही. त्या अनेक कविता आहेत. 
कारण त्यात एकच प्रतिमा नाही. आणि तीमधील 
प्रत्येक प्रतिमा ही स्वयंपूण असल्याने त्या एकाच 
कवितेत अनेक कवितांची गर्दी झाली आहे. गदी 
म्हणजे कविता नव्हे. ललित साहित्यही नव्हे. गर्दी ही 
ललित साहित्याची अविदग्ध कची सामुग्री! या कच्चा 
सामुग्रीला विदग्ध करण्याचे कार्य कवितेचे, ललित 
साहित्याचे ! 

: ओढुंचर ? या कवितेने हे कार्य केळे आहे. मूळच्या 
निसर्गचदयाळा कवीने एका प्रतिमेने केवळ अर्थपूर्णच 
नव्हे तर परिपूर्णही केळे आहे. ही प्रतिमा क्रीडावृत्तीने 
प्रमावित झालेली आहे. आणि म्हणून ती प्रतिमा 
क्रौडेच्या विविध हालचाली, अवस्था, यांना ध्वनित 
करणारो आहे. या क्रीडेच्या प्रतिमेचे आणखी एक 
वैशिष्टय आहे. ते असे की ही क्रीडा एक प्रकारची 
बालक्रीडा आहे. बालकाच्या क्रीडेचे दशन घडविणारी 
आहे. बाह्य वर्णनाच्या मागे खेळणारी, हुंदडणारी, 
एका क्रीडामयन वालकाची मूर्ति या कवितेतून पारदर्शक 
होते. विशेषतः या क्रीडामम़़ बालकाच्या प्रतिमेचे पूर्ण 
चित्र पाण्यात पाय टाकून बसलेल्या ओऔडुंबराच्या 
वर्णनाने अधिकच स्पष्ट होते. किंबहुना क्रीडावृत्तीने 
पाण्यात पाय टाकून बसलेल्या खच्छंदी खेळकर मुलांचा 
एक परिसर म्हणजे या कवितेतील पूर्वगामी वर्णन होय. 
हे थोडे अधिक स्पष्ट केळे पाहिजे असे मला वाटते, 
क्रौडामम्न बालकाची प्रतिमा 

या कवितेत एका क्रिडाम़ बालकाची प्रतिमा 
दिसते याचा अर्थ असा नव्हे की, या कवितेतील झरा, 
चिमुकले गाव, पायवाट, शेतमळ्यांची दाटी, या सव 
बालकाच्याच प्रतिमा आहेत. यातील बालकाची प्रतिमा 
फक्त “ जळात पाय टाकून बसलेल्या ओवदुंबरा/तच 
ध्वनित झालेली आहे. मग या पूबवणेनाचा अथ 


कोणता ? त्यांची लक्षणीयता कशात आहे ? या प्रश्नाचे 
उत्तर थोडक्यात पुढीलप्रमाणे देता येईल, 


या कवितेतील प्रत्येक निसर्गघटक हा जर त्या 
क्रिडाममझ़ बालकाची प्रतिमा असता तर या कवितेची 
दद्या “ अरुणा ) सारखीच झाली असती. म्हणजे मग 
या छोट्या कवितच्या परिसरात अनेक बाळ- 
गोपाळांनी धमाल उडवून दिली असती. आणि त्या 
झुंब्रडाकडे बघताच रसिकमन हे अधिकच गोंधळून 
गेळे असते. मंदिरात प्रसाद वाटताना मुलांनी एकच 
कल्लोळ करावा नि त्या प्रसाद वाटणाऱ्याला गोंधळवून 
टाकावे, तक्षी स्थिति या कवितेत कवीचीही झालेली 
नाही. म्हणून रसिकाचाही नकळत बचाव झालेला 
आहे. 

या कवितेतील वरील सवे निसगंघटक हे खेर 
म्हणजे ' ओढुंबराच्या ? क्रीडामम़ बालकाच्या शोधात 
निघालेले प्रवासी आहेत. दुसर्‍या शब्दात कवीच्या 
मनात जे काही भावचित्र अस्पष्टपणे, अंधुकपणे, तरळत 
आहे, त्या चित्राचा शोध घेण्याचा कवी'चाच प्रयत्न 
चाळलेला आहे. कवीच्या मनातील हे चित्र म्हणज 
जणू पुराणातल्या उषेला स्वप्नात दिसलेले पण न आठ- 
वणारे अनिरुद्धाचे अस्पष्ट रेखाचित्र आहे. आणि 
उंघेच्या चतुर चित्रकार सखीने काढलेली विविध 
राजपुत्रांची रेखाचित्रे म्हणजे कवितेतील हे बाकीचे 
घटक आहेत. कवीला जे अस्पष्टपणे दिसलेले आहे वा 
आठवलेळे आहे, ते प्रत्यक्षात पाहण्यासाठी त्याची घड- 
पड आहे. जे मनात अंधुकलेले आहे, त्याचे प्रत्यक्ष- 
द्दीन घेण्यासाठी कवि काही चिन्हे शोधीत आहे, 
रेण्लीत आहे. या चिन्हांच्या मांडणीतच हळूहळू त्याला 
जे हवे होते ते एका क्षणी सहजच उभारले गेले 
आहे. हेच पाण्यात पाय टाकलेल्या औदुबराचे चित्र 
होय, हे अभावितपणे नि अपरिहार्यपणे अवतीण 
होताच कवीची कविता संपली. त्याच्या मनातील 
अस्पष्टाला स्पष्टता आली. त्याच्या भाववृत्तीला 
प्रत्यक्षांचा आकार मिळाला. ज्यांचा शोध चालला 
होता ते अखेर गवसले. आणि जे समूत व्हावे 
म्हणून धडपड चाळली होती ते अवर अवतीण झाले, 


: मूड 'चे समाप्त संशोधन 
थोडक्यात, “ औदुंबर ' ही कविता कवीच्या 


१९ 


नवभारत 


* मूडचे ' समाप्त झालेले संशोधन आहे. या प्रकारच्या 
कवितेचे एक सूत्र मी कोठेतरी बाचळे आहे ते असे- 
“६ [ ढछा] 00; 899 छएए)( ग 1681) ७॥॥९858 1 
8९९ ४०8८ 1 89% ” हेच वर्णन “ औदुंबर या 
कवितेला यथार्थपणे लागू पडते. 

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईंल की  ओदुंबर ! 
कवितेतील झरा, गांव, हिरवी गर्दी, पायवाट, कुरण, 
नि डोह, या सर्वे घटकांतून शेवटची प्रतिमा ही 
शोधली गेली आहे. आणि ही शेवटची प्रतिमा माझ्या- 
मते एका क्रीडामझ़ बालकाची एक क्रीडावस्था दाख- 
विणारी आहे. याचाही अर्थ असा की ही सत्रंघ कविता 
ही कविमनातील बालसुलभ क्रीडावृत्तीने प्रभावित 
झाळेली आणि या क्रोडावृत्तीला प्रत्यक्षात पाहू जागारी 
अश्शी एक कविता आहे. आणि याच ठिकाणी वाद- 
ग्रस्तता निर्माण होते. 

मराठी समीक्षेत श्री, दि. के. बेडेकर यानी (संदर्भ ; 
: साहित्यसमीक्षचे स्वरूप ? हा त्यांचा ग्रंथसंनिविष्ट 
लेख पाहावा ) व श्री. कृ. वा. मराठे यानी ( संदर्भ : 
८ मनोहर ? मासिक ऑगस्ट १९६३ ) ओटुंबराची 
प्रतिमा ही मध्यवर्ति प्रतिमा मानठेलळी आहे हे खरे 
आहे. परंतु या प्रतिमचा अर्थ या दोघानी वेगळा व 
समानाथी लावला आहे. या टीकाकारांचे म्हणणे असे 
आहे की, ओंदुंबराची प्रतिमा ही कवीच्या मनातील 
आध्यात्मिक वैराग्यभावनेची द्योतक आहे, मला हे 
पटत नाही. 


वृक्षद्हीक विशेषनामाने 
उत्पन्न केलेला कूट प्रश्न 

सगळा कूटप्रश्न ' औदुंबर? या विशिष्ट वृक्षदशीक 
विशेषरनामाने निर्माण केला आहे, असे मला दिसते. 
८ ओटुंबर? या वृक्षविशेषाशी निगडित झालेल्या 
देवताकल्यना ब या देवताकल्पनातीळ आध्यात्मिक 
गे या दोघा समीक्षकांना विशेष प्रखरतेने जाणवला 
आहे. आणि हे सारे खोटे नाही. 

बिचाऱ्या बाळकवींना वृक्षाचे विशेषनाम वापर- 
ण्याची कुठून बुद्धि झाळी कोणास ठाऊक | आयुष्या- 
तल्या अगदी पहिल्यावहिल्या कवितेतच ('बनमुकुंद?) 
बालकवींनी वृक्षाची विदोषनामे रघुनाथपंडिती थाटाने 
गोवण्याचा एकदाच (नि अखेरचा) प्रयत्न केला होता, 


अनुक्रमणिका 


“ ओटुंबर * या कवितेत त्यानी असा प्रयत्न केला एव- 
ढेच नव्हे तर या कवितेला शीषकही त्याच विश्रोषर- 
नामाचे दिळे, या विशेषनामाने वालकवींना काय 
अभिप्रेत होते किंवा बालकवींविषयी हे विशेषनाम 
काय ध्वनित करते, हे पाहण्यासाठी वरालकवींच्या इतर 
कवितांकडें वळले पाहिजे. असे करणे सामान्यतः बरोबर 
नसळे तरी वादग्रस्त कवितेच्या संदर्भात रहस्य- 
शोधनासाठी त अपरिहार्यही असते. कवितेतील प्रतिमा 
ही त्या कवितेच्या अंतर्गत आधारावरच समजा- 
वून घेतली पाहिजे. परंतु एकापेक्षा अधिक कविता 
लिहिणाऱ्या कवीच्या बाबतीत हा दृष्टिकोन थोडासा 
वक्र करावा लागतो. मात्र काब्यसर्माक्षा जव्हा ही मुभा 
घेते, तेव्हा दुसराही काही विवेक बाळगणे अग- 
त्याचे असते, औदुंबराच्या प्रतिमेचा वैराग्यपूणे अर्थ 
छावताना वरील दोन टीकाकारांनी हा विवेक ठेवला 
नाही असे मठा वाटते. 


चि २ ७ क €2१_ ५ 

_ डवेराच्या कूटप्रतिमचे रहस्य उलगडताना त्यांच्या 
कोवे म्हणून असलेल्या व्यक्तित्वातील ब त्यांच्या इतर 
कावेतातील * 1९12२६७४७२ पुरावा शोधला पाहिज 
म्हणजे अस की, बालकवींच्या व्यक्तित्वातील एखाद्याच 
इष्ट म्हणून निवडलेल्या व त्यांच्या काही कवितातून 
की करण म्हणजे रसिक्तेचीच 

फलत होय, शिवाय 
प्रतिमेचे कर ब मूळ ह ना वाटणाऱ्या 
पूण लक्षात न घेता त्यांतील काही भागच 


ग्रहीत धरून स्पष्टीकरण करणे हाही समीक्षात्मक 
प्रमाद होय. 


ह 

आहुबराची खरीखुरी प्रतिमा केवळ * औदुंबर? या 
वृक्षविशषषनामात व घटकात सामावलेली नाही ही 
केवळ ' औदुंबर * र 


ट - एवढ्याचपुरती सीमित झालली 
प्रतिमा नाही. हा ओदुबर पाण्यात पाय टाकून बस- 


लेला भोदुंबर आहे. एवढेच नव्हे तर त्याने त्या जलावर 
“ गोड ! काळिमाही पसरून दिलेला आहे. हा औटंबर 
विशिष्ट अवस्थेतील विशिष्ट असा बालकवींचा औदंबर 
आहे. आणि म्हणून या औदुंबराचा शोध घर्म- 
अथाच्या परिसरात करणे म्हणजे ज्या गावी वास्त- 
विक काहीच काम नाही तेथे जाण्यासारते उ 
६-८ देबर * आह 
आडुअर ' म्हटल्याभरोबरच त्याचा धार्मिक अन्वय 
व त्याची धार्मिक संब्रद्धता लक्षात येणे हे चांगल्या 


ऱ्० 


बालकबींच्या * औदुंबरा'तील प्रतिमा 


रसिकतेचे लक्षण नसून चांगल्या 'धमेज्ञानाचे लक्षण 
आहे. ही रसिकता एक प्रकारची सांकेतिक रसिकताच 
आहे. ती हवी तेवढी लवचिक नाही. ती ७०७] 
भासली तरी कवितेच्या प्रांतातील वाट * जड ? स्वरू- 
पाची आहे. एक प्रकारच्या राकट नि राठ रसिक- 
तेचीच ती द्योतक आहे. बालकवींचा ' औटुंबर 
खराखुरा शोधून काढताना भमंग्रंथाच्या रूक्ष कांता- 
रात जायचे वास्तविक काहीच कारण नाही. त्याच्या 
कवितांचे केवेढे तरी रम्य उद्यान पसरलेळे आहे. त्याच 
उद्यानात जाणे अधिक योग्य होय. 


इतर कवितांतील पुरावा 

याला पुरावा बालकवींच्या इतर कवितात शोधला 
पाहिजे. वर नमूद केलल्या दोन टीकाकारांनी बाल- 
कवींच्या इतर कवितात जो पुरावा शोधलेला आहे तो 
चुकीचा, चुकीच्या कारणांसाठी शोधलेला आहे. असे 
पाहा की बालकवींच्या कवितेत जेव्हा जव्हा निर 


येतो तेव्हा तो दोन गुर्गावशेषणानीं युक्त असतो. एक 


म्हणजे तो निझर आनंदाचा, प्रसन्नतेचा द्योतक असतो. 
व दुसरे म्हणजे तो निझर एखाद्या बालकाच्या रूपा- 


नेच बालकवींना प्रतीत होतो. बालकवींच्या कवितातील 


बालकवींच्या इतर कवितात मी पूर्वी म्हटल्या- 


प्रमाणे वृक्षांच्या विश्षेषनामांचा कधीच उल्लेख येत नाही. 
* औदुंबर ' कवितेतच असा प्रकार घडला आहे. या 
रहस्यमय प्रकाराचे गूढ शोधायचे तर त्यांच्या इतर 
कवितांचा संब्रद्ध ( 1९1९५०॥ ) पुरावा एवढाच की 
बालकवींना वृक्षांच्या विशेषनामाशी व म्हणूनच त्या- 
मधून सुचविल्या जाणाऱ्या अवाड्ययीन संबद्धतेशी 
काहीच कर्तव्य नव्हते. वृक्ष हा निसगेवस्तूचा वगच 
त्यांना विशेष अर्थाचा. वाटत होता. या वर्गातील 
विशिष्ट वक्षाशी विशिष्ट असे त्यांचे कोणतेच भावबंधन 
नव्हते. 

शिवाय हा औदुंबर ज्या विशिष्ट अवस्थेत त्यानी 
उभा केला आहे. ती अवस्थाच अधिक महत्त्वाची 
आहे. पाण्यात पाय टाकून बसण्याची कृति वा अवस्था 
ही क्रीडावृत्तीचीच द्योतक आहे. पाण्याला स्वतःच्या 
छायेने झाकळून गोड काळिमा पसरविण्याची कृति 
हीदेखील त्या क्रीडावृत्तीचे अपरिहार्य अंग आहे. ही 
क्रीडाव्रृत्ति प्रौढाची नसून बालकाचीच आहे याचे 
कारण एवढेच की, कवितेतील प्रारंभीचे सव वर्णन हे 
बालकांच्या क्रीडावस्थांशी काहीसे निगडित झाले आहे, 
त्या वर्णनात हवी तेवढी म्हणज शेवटच्या प्रतिमइतकी 
स्पष्टता नाही याच कारण ते वर्णन म्हणजे एका केंद्री- 
भूत प्रतिमेची संशोधनप्राक्रया आहे तरीही झरा, 
चिमुकले गाव, पायवाट, हिरवी गर्दी, व कुरणया 
सथ घटकात त्या बालक्रीडावृत्तीचे काही भाव उमट- 


लेले आहेतच. 


अनुक्रमणिका 


२९ 


अशी साधारण वीस स्थळे मला सापडली आहेत : 
: निझरास *, “ वनमुकुंद , “ ज्लारदीय सौंदयदेवता *, 
“८ कविवाळें ,, “ माझे गाणें १, “ जिकडे तिकडे 
गाणेच गाणे, ?, ' प्रेमलेख ?, “ गवताचे गाणे 2, 
८ निःश्वास २, “ हृदयाची गुंतारुंत ', “ मेघांचा 
कापूस ?, ' थडग्यातील रमणी २, “ शून्य मनाचा 
घुमट *, “ भारद्वाजास?, “ पंथ ?, ' क्षय ' ' हरिण 
आणि गायन ), ' माझे दिव्य?, ' शीतल जग?, ' जग? 
-- या किंबा यासारख्या कवितातून आलेला बाल- 
कवींचा * निझर* हा आमनंदमयंतेचा, क्रीडाइत्तीचा, 
बालभावाचाच निझर आहे 

बालकबींच्या कवितांतीळ हिरवळी, टेकडी, शेतमळे, 
कुरणे या सर्वे निसर्गघटकात बर सांगितलेल्या आनंद- 
वृत्तीचा आढळ होतो. एवढेच नव्हे तर बालकवींच्या 
निसर्गविषयक प्रत्यक्ष अनुभूति या वर्रळ सर्व घटकांची 
मिळनच सामान्यतः तयार] झालेली असते. निसर्ग- 

हृद्याचे एक सरधोपट व संकीण चित्र तितक्याच 
सरधोपटपणे त्यांना सामान्यतः प्रतीत होते अस दिसते. 
या दृष्टीने ' ओढुंबर ' या कवितेतील प्रत्यक्षपणे चित्रित 
झालेले निसर्गचित्र फार वेदिष्ट्यपूणे आहे, असेही 
म्हणता येणार नाही. निसगंदृद्याची एक प्रकास्ची 
काहीशी यांत्रिक प्रतीति बालकवींच्या कवितेवरून लक्षात 
येते. म्हणज ज्या ठिकाणी हिरवळी येतील, तेथे निझरही 
येणारच. टेकडी आली की देतमळे येणारच. कुरणे 
आली की वृक्षांची गर्दी येणारच. बालकवींची निसग- 
इृद्ये ही त्यांच्या मूळ स्वरूपात व वाच्यार्थाने खास 
वेशिष्टयपू)े आहेत असे जाणवत नाही. बालकवींची 
दिव्याची प्रतीति, प्रेमाची प्रतीति, व दिगव्यप्रेमाची 
अनुभूति ही जश्यी ठायी ठायी आढळते, तसेच त्यांच्या 


"कखगघर चिछजसतन, 


मराठीचा विकास: 


नवभारत 


निसर्ग कवितेत वर दिलेल्या घटकांची संकुल उपस्थिति 
ठिकठिकाणी दिसते. या संदर्भात काही उदाहरणे मनो- 
रंजक व उद्‌बोधक वाटतील : 
(१) “ इंद्रनिळाचा रंग बहरवी गिरिच्या अंगाला 
मधुन जळाची झुभ्र शोभते ती मोहनमाला 
'चौंबाजूला थाट दाटळा हा हिरवाळीचा 
न - [_ “ मेघांचा कापूस ? ] 
(२) “ तो सागर गाई, गाई पर्वत गाणें 
जो निझंर जाई गात गात डोलाने ” 
- [_ जिकडे तिकडे गाणेच गाणे ] 
(३) “ते सांध्यगिरी बहुवर्णी 
छायामय त्या निझरिणी 
टाकिल्या क्षणीं व्यापोनी ” 
-[.“कविबाळें'] 
(४) “ पिकलीं शेते मंद वायुनें आंदोलन घेतीं 
नि्झेरिणी या मुक्तमण्यांचे घेऊनि भांडार, 
हा कुरणांचा थाट दाटला वर्णावा कोणी १ ? 
-(. ' शारदीय सोंदर्यदेवता ? ] 
(५) “ शिणटठे मारुत खिन्न पयोधर दुधर साहुनि ताप 
शून्य गिरिदरी जर्जर निझेर गळती आपोआप"? 
-[.' आवाहन? ] 
(६ ) “ कुरण वायूशीं मंद डोलते हे 
मधुनि ओढा हा हळूं हळूं बाहे, 
वृक्षलतिकांची चोहिकडे दाटी 
दिसत तेथें रमणीय भूमि मोठी ” 
-- [हरिण आणि गायन? ] 
वरील उदाहरणे महत्त्वाची आहेत ती एवढ्याच 
सीमित अर्थाने की बालकवींची निसगंदृद्याची अनु- 
भूति ही कशी संकीण असत. काहीशी सरधोपट स्वरू- 
पाची कश्यी असते, एवढे कळावे ! तेव्हा * ओदुंबर ? 
या कवितेतील वरील घटक हे काही खास विंदोष 
घटक आहेत असे समजून त्यांचा ध्वन्य्थ शोधण्यापेक्षा 
ह्या संकीण चित्राचा साकल्यात्मक अर्थ सामान्यतः 
बालकवींना कसा अभिप्रेत असतो, एवढेच पाहिले 
पाहिजे. आणि मला वाटते या घटकांची हृद्ये जेथे 


जेथे बाळकवि चित्रित करतात तेथे तेथे त्यांची आनंद- . 


वृत्ति व क्रीडावृत्ति, बालसुलभवृत्ति, याच प्रभावी 
असतात. 


औदुंबराने झपाटले ९ 


विरुद्ध दिशेला मुरडणे 
सुसंगततेशी व एक- 
आहे. कवितेची अंत- 
च्या * ओदुंबराच्या 
प्रतिमा जर मध्यर्वापि 
शोध घेणारे पूर्ववर्णन त्या 


मान्यतः अनुकूल मानले 
7२ ९_ ७ र 
पाहिजे. हे पूर्ववणैन म्हणजे केबळ पहिल्या चार 


तील पांढऱ्या पायवाटेचे वर्णन हे 
७. त री; 

अंतगेत दुव्यांनी सांधलेले आहे मूडची कवि 

जीवनविषयक आध्यात्मिक कीर अ 


नव्हे. म्हणजे प्रथम जीवनातील आरं 
र आनंद. नतर 
व शेवटी स्थितप्रशता या प्रकास्चा आहा ळल. 


शोधन ( वहळ०्एश'ए ) करणारी कविता क - 
व्यक्त करू शकत नाही, ही कविता “ सतारीचे 


बोळ? या कवितेप्रमाणे 07७६८७] नाही. बेडेकर 
मराठे याना ही कविता तिच्या प!8(0॥] हु च 


महत्त्वाची वाटावी हे त्यांच्या प्रकृती प्रम चि 
स्व प्रमाणे 
असले तरी ही कविता यासाठी कोणताच पुर 


9 की. ७७ रा द 
करू शकत नाही, या कावितेत माववृत्तीचा र्क झड 
पणा आहे. वरील टीकाकार हे करीत वील 

कबूल नाहीत, 


ररे 


बालकवींच्या ' औदुंबरा?तील प्रतिमा 


त्याना त्या भाववृत्तीत बहुजिनसीपणा आढळतो, तो 
आध्यात्मिक स्वरूपांचा वाटतो. बालकवींच्या कवि 
म्हणून असलेल्या व्यक्तित्वात तर या प्रकारचा अनुभव 
दुर्मिळ दिसतो. 

महत्त्वाची गोष्ट येवढीच की भाववृत्तीच्या शोधात 
निघालेल्या कवितेत भाववृत्तींची ही स्थित्येतेरे आढ- 
ळत नाहीत. आढळू नयेत. कारण या प्रकारच्या 
कवितेच्या प्रकृतीशीच ती स्थित्यंतरे न जुळणारी आहेत. 
तिच्या अंतर्गत सुसंगतीशी ब सुव्यवस्थितीश्ी ही 
स्थित्यंतरे विरोधी आहेत. त्याना खरे म्हणजे मूडच्या 
कवितेत मज्जावच आहे. 

म्हणूनच या कवितेला खंडित करून तिच्यातील 
माववृत्तींची स्थित्यंतरे शोधणे व शोधली असे दाख- 
विणे हे कवितेच्या प्रकृतीचे अज्ञान प्रकट करण्यासारखे 
आहि. पाण्यात पाय टाकून क्रीडावृत्तीने बसलेला जो 
औदुंबर कवीला क्ोधावयाचा होता, तो शोधताना या 
क्रीडावृत्तीशी जुळणारे, परिपोषक ठरणारे वातावरण 
त्याने या कवितेच्या पहिल्या सहा ओळीत केले आहे. 


टीकाकारांची दिशाभूल 

आता या दोन टीकाकारांना पायवाटेचा पांढेरे- 
पणा नि डोहाचा काळेपणा या दोन विरोधी रंगानी 
फार त्रास दिलेला आहे. पांढरे पाय, पायवाटेचे 
आडवे तिडवे पडणे या वर्णनाने आध्यात्मिक 
आरदायाची पुंजी सापडल्यासारखे य़ा टीकाकारांना 
वाटते पण हे खरे आहे असे दिसत नाही. माळावर 
पसरलेल्या या इृद्दय़ातील वाटेचा रंग खरोखरोच 
पांढरा असणे शाक्य आहे वब तों तसा असतोही. 
ही पायवाट नागमोडी वेडीवाकडी असणेही शक्‍य 
असते. पायवाटेचे हे वर्णन क्रीडामम़न अश्या धडपड" 
णाऱ्या बालकाची प्रतिमा ठरू दाकण!र नाही काय १ 
'पांढऱ्या पायवाटेचा अद्युभ सांकेतिक अर्थ या कवितेत 
ओधणे म्हणजे पुन्हा रसिकतची गफलतचे आहे. या 
सामाजिक संकेताला या यथा वणनाच्या कवितेत 
खरे म्हणजे प्रवेशच नाही. काव्यदृष्टीने कवितेकडे पाहणे 
हे किती अवघड आहे हेही या ठिकाणी लक्षात येईल. 
पांढऱ्या पायवाटेचे संचद्ध अर्थेचित्र लक्षात घेणारी 
रसिकता चतुर म्हटली पाहिजे हे खेर, परंतु हे चातुय 
कवितेच्या क्षेत्री अनाठायी आहे. आपला बहुलुतपणा 


हा फार दक्षतेने कवितेच्या आकलनात वापरला नाही 
म्हणजे मग कवितेचे आकलन घग्रेथाच्या व समाज- 
शास्त्राच्या ग्रंथांच्या आधारे होऊ लागते आणि मग 
धर्मी ब समाजशास्त्र चांगळे समजले तरी सामान्य 
वाचकाला कविता मात्र समजत नाही. अथवा सम- 
जल्यासारखी भासली तरी त्यांच समाधान मात्र होत 


नाही. 


जी गोष्ट पांढऱ्या पायवाटेच्या बाबतीत लक्षात 
घेतली पाहिजे ती काळ्या डोहाच्या विषयीही लक्षात 
घेणे आवशयक आहे. डोह काळा असतो ही वस्तु- 
स्थितीच या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. काळ्या नि 
पांढर्‍या रंगाचे लाक्षणिक अथ द्ोधणे खरे म्हणजे या 
कवितेच्या बाबतीत तरी व्यथे आहे. याचे एक कारण, 
जसे हे रंग खरोख्रस्च त्या निसर्गघटकांच रंग आहेत, 
कबीच्या मनाचे रंग नाहीत, हे आहे. त्याचप्रमाणे 
ब्रालकवींची रंगसंवेदनक्षमता ही फारशी गुंतागुंतीची 
नाही हेही आहे. बालकवींच्या रंगसंवेदनेचे आपण 
फार कौतुक करतो हे खरे, परंतु बालकवींची 
रंगसंवेदना ही सरळ सरघोपट आहे हेही आपण 
विसरता कामा नये. बाळकवींनी निसर्गातील रंग हुनेहूव 
रेखाटळे पण निसर्गातील रंगांना आपल्या रंगांची डूब 
त्यांना देता आली नाही. तेव्हा या वस्तुस्थितीच्या 
संदर्भातही काळ्यापांढर्‍्या रंगात गोंधळून जाण्यासार्र 
काही आहे किंवा फार मौलिक आदशय आहे असे 
मानावयाचे कारण आहे असे मला तरी वाटत नाही. 

आता ओटुंबर हा केंबळ पाण्यात पाय टाकूनच 
बसलेला आहे असे नाही. त्याने त्या पाण्याला * झांक- 
ळुन? टाकले आहे व त्यावर गोड काळिमा पसरून 
दिला आहे. या क्रियाही क्रीडाइृत्तीच्या, आनंदवृत्ती- 
च्याच, द्योतक आहेत. आणि पाण्यात पाय टाकण्याच्या 
क्रियेशी अपरिहार्यपणे निगडीत होणाऱ्या आहेत : 
याला पुरावा बालकवींच्या इतर कवितेतही आढळतो : 
“ सुंदर झाडी पाणद मोठी शीतळ छाया तींत पडे 
बाढुनि वेली फुगडी झाली त्यांतुनि ओढा वाहतसे । ” 


- ( भारद्दाजास ) 

बालकबींनी आपल्या ' अतृप्ति? या कवितेत 
* संस्थेच्या सुंदर छाया? असे वर्णन केळे आहे. 
८ खेड्यातील रात्र! या कवितेतही “ डोहात काळ्या 


२२ 


नवभारत 


> प.» सळ. 


शार सावल्या ? पडतात असे चित्र त्यानी रोखले आहे. 
आणि आपल्या ' जादुगारीण ? या कवितेत ' झांकळुनि 
प्राण, धुंदिगण भरनि जीव बेभान-। होता मग 
नयनी,. . .₹रमणी, मोहर मूक" मुक्‍यांनी ” असे वर्णन केळे 
आहे. तेव्हा ' जळ झाकळणे ', “गोड काळिमा ' या 
शब्दबंधांतून कवीला आध्यात्मिक आदाय अभिप्रेत 
होता असे म्हणण्यात अथच नाही, या शाब्दनंधांत 
कवीला त्याची क्रीडामझ॒ मुलाच्या एका अवस्थेची 
प्रतिमा वाच्यार्थाने गुफायची आहे. व या दृष्टीनेच या 
शाब्दबंधांना अथ आहे, असे मानले पाहिजे. 

तेव्हा ओढुबर ही कविता शेवटी एका क्रीडावृत्तीने 
प्रमावित झाळेढी एका क्रोडामझ॒ बालकाच्या एका 
अवस्थेची प्रतिमा आहे असे मला बाटत. कवितेतील 
सर्व वर्णन या अवस्थेला परिपोषक व अनुकूल आहे. 
व त्या दृष्टीने या वर्णनाकडे पाहिले पाहिजे असे मला 
वाटते. 


शेवटी भीत भीत एक स्पष्टीकरण देतो. एका 
मानसशास्त्राच्या प्राव्यापकमित्राश्री मी पाण्यात पाय 
टाकण्याच्या क्रीडेविषयी चर्चा केली, या बाबतीत या 
मित्राचे म्हणणे मला पटण्यासारखे, माझ्या प्रमेयाशी 
जुळणारे वाटले. त्याचे म्हणणे असे की पाण्यात खेळ- 
ण्याची प्रवृत्ति लहान मुलात अधिक प्रमाणात असते, 
आणि या बाबतीत फ्रॉइडचे स्पष्टीकरण असे आहे की 
गर्भावस्थेतील जीवाचा ज्या मूल्द्रव्याशी अधिक संबंध 
येतो. त्याचे ज्यामुळे परिपोषण होते, ते मूलद्रव्य पाणी 
हेच असल्याने बालवयात मुलांना पाण्याचे विशेष 
आकषेण असते, आणि पाण्याशी खेळण्याची त्यांना 
स्वाभाविक ओढही असते. बालकवीचे कवि म्हणून 
असलेले व्यक्तित्व व ओटुंबराची अवस्था या दोन्ही 
दृष्टीनी फ्राइडसाहेबांचा विचार आपणास अर्थपूण 
वाटावा. 


४] 


ल्च््त्क््क्च्च्च्त्क््च्त््च्ल्त्स््च्च्च्च्च्च््त्च् य 
लेखकांना विनंति 1 


(१) “ नवभारत ? मासिकासाठी पाठवावयाचे 
ढल कागदाच्या एकाच बाजूवर शाईने 
सुवाच्य लिहावे. 


(२) लेखाची पोंच ताबडतोब देण्यात येऊन 
त्यासंभरंधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल, न स्वीकारलेला लख 
परत करण्यासाठी अवश्य तो टपालखरच 


पाठवावा, 
(३) लेलाची मर्यादा सामान्यतः ४० ८० शाब्दां- 
हून अधिक नसावी. अनेक अंकातून 


लेळांक देण्यापेक्षा विशिष्ट 


पि मुद्यावर स्वतंत्र 
लख लिहिणे बेर, 


(४ ) आडायाला बाघ न आणता ठेखाची मर्यादा 


कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळाला 
राहील, 


(५) लेखाबद्दह अल्पस्वल्प मोबदला 
संपादकमंडळाने ठरविले आहे. 
(६ ) अभिप्रायासाठी पाठवावयाच्या 


दोन प्रती येणे लवकर अभिप्राय 
दृष्टीने असे सोईचे पडते. 


(७) लेख, संपादकासाठी इतर काही मजकूर व 
अभिप्रायासाठी पुस्तके कार्यकारी संपादकांचे 
पत्त्यावर मुंबईस पाठविणे, 


प्रा. हि. ए. चव्हाण 


साहित्यिकांचा सत्ताविरोध (पूर्वार्च ) 


अनेंस्ट देमिंग्वेने साहित्यिकांच्या भूमिकेविषयी 
वरपांगी अराजकवादी वळणाचे दिसणारे पण काही 
महत्त्वपूर्ण विचार एके ठिकाणी व्यक्त केळे आहेत. 
तो म्हणतो, . 

५६ 8 फश 18 110७ ९९४७५४. ९ 
०७७७ 10. 811९219106 (0 91४ 2०५१७11116, 
[1160 18 5 ४००१ क७७' ॥९ फाय ॥९ए९ 
116 068 ४०४९११९ 118 11708 प0९', 
जाह 8510 800प]त ७९ ४४७180 10, 8110 18 
॥७10 छा]] 81७8१७ 08 छृट्टछा8 01, 1011९ 
णापरा8 870४000 10७8 छा एप'88प- 
७०807 फ़] ९00पष्टा) ॥९ फा]] 156 1, 
13808ए8568 6 7107॥(6 10: 8988९8 8 
९९७1 8126 11 11081 08 1111180, 

[ अनॅस्ट हेमिंग्वेचा रशियन भाषान्तरकार- 
इव्हान काइकीन याला त्याने ता. १९ ऑगस्ट 
१९३५ मध्ये लिहिलेले पत्र, प्रसिद्धी ' 8०९ 
ग.1(8'980(07९, ) अंक ११- १ ९६२. पान १६१ ] 

हेमिंग्वेचा हा सत्ताविरोधाचा सिद्धान्त आपल्या 
सत्तेब्राबत * सोवियट साहित्या'ला मान्य नाही. 

फक्त फॅसिझमच्या ब भांडवल्शाहीच्या सत्ते- 
बाबतीत सोवियट सिद्धान्तकते त्याची सत्यता 
मानतात.  : 

इतर सत्तांचे चाहतेही साहित्यिकांच्या या सत्ता- 
विरोधी सिद्धान्ताला केराच्या पेटीत टाकायला सिद्ध 
होतील. कोणत्याही' प्रकारचे सत्तावादी, त्यातील 
काही उदारमतवादी वगळल्यास, आपल्या अस्तित्वा- 
वर आघात करणाऱ्या या ' अराजक? सिद्धान्ताची 
मनातून तरी हेटाळणी करतील, अतिरेकी राष्ट्रवादी, 
दुराग्रही धमेवादी, फॅसिझमबादी, समाजवादी व 
साम्यवादी, परतत्त्वस्पर्श हेच वाडय़याचे सर्वश्रेष्ठ कार्य 
मानणारे अध्यात्मवादी, आणि आपली सत्ता अक्षय 
टिकावी म्हणून धडपडणारे मुक्त स्पर्धावादी -- 


न. भा. ४ 


२५ 


यापैकी कुणालाही खसत्तेबाबतीत साहित्यिकांच्या 
नित्य विरोधाचा हा सिद्धान्त फारसा आवडण्या- 
सारषा नाही. 

पण विचारवंताच्या व साहित्यिकांच्या दृष्टीने 
सत्ताविरोधाचा सिद्धान्त अत्यंत मूलगामी आहे. 
आणि तो कलाप्रक्रियेतील एक मार्मिक वास्तव प्रगट 
करणारा आहे. प्रस्तुत निबंधात या सिद्धान्ताचा 
विस्तार शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
अर्नेस्ट हेमिंग्वेचा झुंजारपणा 

अनेंस्ट हेमिंग्वे हा प्रत्यक्ष फॅसिस्ट जोखडाखाली 
असलेल्या राष्ट्रांचा नागरिक नव्हता, तरीही फॅसिझ. 
मच्या जुलमी सत्तेविरुद्ध वैचारिक क्षेत्रात व प्रत्यक्ष 
शस्त्र घेऊनही तो बहादुरीने लढला, हे लक्षात घेतले 
म्हणजे त्याच्या सत्ताविरोधाच्या भूमिकेला सखोळ 
ब क्रियाशील अनुभूतीची जोड आहे, हे स्पष्ट होते. 
अन्याय कुठेही दिसो, त्याचा निषेध करण्याची, 
प्रतिकार करण्याची या थोर साहित्यिकाची प्रवत्ति 
होती, आजच्या काळातील तो एक अत्यंत झुंजार 
बाण्याचा साहित्यिक होता, * भे 

तो न्याय्य बाजूने युद्धात लढला. पण त्याचे 
काही टीकाकार मानतात तसा तो युद्धपिपासू अथवा 
कूर वृत्तीचा नव्हता. त्याची खात्री त्याची खालील 
भूमिका वाचून अवइय होते- 

£६ ९ ठप क8' 18 080, ४७७६ 5018 
पिंग्७७8 10 8 11808888'ए_ 0 तोष्टा, छे 
४(1]] छ81'. 18 090 810 8191081 क॥0 891/8 


1618 100 18 8 ॥8', ( त्याचे एक पत्र, ) 


त्याच्या “ & ॥816७701] ४० 4108श्या 


श्रेष्ठ कलाकृतीचेही हेच सार आहे. हेमिंग्वे केवळ 
हिंसक आणि भांडखोर प्रवृत्तीचा होता म्हणूनच 
त्याने सत्ताविरोधाचा विचार मांडला, असला गेर- 
समज होऊ नये म्हणून, हा खुलासा करणे मुद्देसूद 
वाटले. 


नवभारत 


साहित्यिकांच्या सत्ताविरोधी स्वभावघर्माचा 
सिद्धान्त त्याने केवळ सूत्ररूपानेच येथे मांडला आहे, 
पण त्यातील आहय केवळ फॅसिस्ट अथवा हुकूम- 
शादी सत्तेविरोधीच आहे, असे नसून सर्वच सत्तां- 
विरोधी व तार्किकदृष्टया संमाजसत्तेविरोधी आहे, 
आणि त्याची प्रेरणा व्यक्तिस्वातंत्रयनिष्ठ आहे. 

हेमिंखेच्या या विधानात केवळ राजकीय शासन- 
सत्तेला अथवा तिच्या नोकरशाही विस्ताराला विरोध 
आहे हे उघड असून त्याला तुम्ही समाजसत्ता- 


विरोधाचा अर्थ का चिक्टविता, असा एक प्रश्न 
संभवेल. 


वास्तविक हेमिंग्वेने राज्यसत्तेला विरोध करण्याचा, 
नोकरशाही सत्ताविस्ताराचा द्वेष करण्याचा, हा येथे 
मांडलेला विचार हे एका विचारसूत्राचे शेवटचे 
टोक आहे, त्या शेवटाकडे जाणारी एक तकथुद्ध 
रेघा आहे, ती व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बिंदूपासून सुरू 
होते. निसगंशक्तीविरोध, हिंसक आक्रमणविरोध, 
समूहसत्ताविरोध, रूढाचारचौकटविरोध इ० प्रकारच्या 
विरोधी संघर्षाच्या बिंदूर्बिदूनी सरकत जाऊन ती 


शेवटी राजकीय पातळीवरील सत्ताविरोधाच्या बिंदू- 
जवळ थांबते, ती पुढे जर सरकली तर आदद्दी 


अराजकवादात ठप्त होईल. अनेंस्ट हेमिंग्वेने म्हणू- 
नच साहित्यिकाला ' जिप्सी ? म्हटले आहे, 
२. अमर्याद स्वातंत्र्य 

साहित्यिक हा मानवी स्वातंत्र्याचा सर्वश्रेष्ठ भाष्य- 
कार असतो. म्हणूनच त्याला अमर्याद स्वातंत्र्याची 
गरज असते. स्वतःच्या विवेकपूर्ण जागृतीपेक्षा वेगळी 


अशी कोणतीही बंधने त्याच्या व्यक्तित्वावर अथवा 
कलाप्रक्रियेवर लादणे अत्यंत हानिकारक ठरते, 
साहित्यिकाठाच अमर्याद सखातंत्र्याची गरज 
असते ती कशासाठी ? इतरांपेक्षा त्यानेच बंधनरहित 
राहण्याची धडपड का करावी ! इतरांपेक्षा साहित्यिक 
हे वेगळे अन्‌ स्वातंत्र्यास अधिक पात्र असतात 
की काय £ असले प्रश्न अनेकांकडून विचारलें 
जातील. ' कवि निरंकुश असतो ? हा एक साहित्य- 


विषयक सनातन समज सद्यःकालीन समाजनियंत्रण- 
वाद्यांना अत्यंत टाकावू वाटतो. स्वैराचारी वर्गाची 
ती एक अपप्रवृत्ति आहे, असेही कुणी कलावंताच्या 
स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचे वि-छेषण करतात. 

साहित्यिक आपल्या कलेचे स्ातंञ्य मागत 
असता, खरे पाहता, तो खतःला इतरांपेक्षा वेगळ्या 
नेतिक मूल्यांचे माप लावावे, असे म्हणत नाही. 
आपण दिव्य प्रतिभेचे, जगातील एक पुरुषावतार 
अलौकिक प्रजेचे, म्हणून स्वैरपणाची सनदही तो 
मागत नाही. साहित्यिकांच्या निरंकुरा खातंत्रयाची 
तसली कल्पना काही साहित्यिकांची असेल तर ती 
सदोष व अवास्तव आहे, आणि हास्थास पात्र आहे, 

साहित्यिकाला निरंकुश स्वातंत्रयाची गरज आहे 
ती निर्मितिक्षम नवेपणाच्या आकलनासाठी व त्याच्या 
कलापूर्ण आविष्कारासाठी, 

त्याच्या स्वातंत्र्याचे स्वरूध इतर स्वातंत्र्याच्या 
समस्यांपेक्षा काही वेगळे आहे. 

साहित्यिक हा ' जिप्सी? अथवा राज्यविदह्दीन 
समाज : भवस्थेतील ' भटक्या * प्रत्तीचा आहे, 
याचा . अथे असा की, देशा'ची, विशिष्ट प्रादेशिक- 
तेची, समाजसत्तांची आणि ठराविक चौकटीच्या 
एकसुरीपणाची बंधने त्याला नकोशी होतात, झ॒गा- 
रून द्यावयाची असतात. कारण ती व्यक्तिविकासा- 
तील नित्य नवतेला मारक असतात, 

आजपर्यंतच्या कुठल्याही उपलब्ध समाजनियंत्रणात 
व्यक्ति आणि समाज यांचे सुसंगत, संवादी ब सलो- 
ख्याचे संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत. मानवाच्या 


२ व्यक्तित्वावर हजारो वर्षांपासून आजपर्यंत समाज, 


२६ 


धर्म, राज्यसत्ता, अबुद्धिवाद, आथिक दारिद्य इ० 
दडपणारे ओझे कायम आहे. त्यात काळानुसार 
कमीअधिक फरकांचे प्रमाण आढळेल, पण मानवी 
व्यक्तित्वाला पूर्णतः पूरक अशी व्यक्तिखातंत््यनिष्ठ 
व पिळवणूकशून्य समाजरचना अजून प्रत्यक्षात 
आली नांही. आणि खऱ्या सांहित्यिकाला तर 
व्यक्तित्वाच्या बिकासक्रमातीळ संघर्षाची ,ब सलो- 


साहित्यिकांचा सत्ताविरोध 


ख्य़ाची भावकहाणी सांगायची असते. त्यातील 
सुखदुःखे प्रगट करायची असतात. मानवी व्यक्‍्तित्व- 
विकासाचा हा अव्याहतपणे चाललेला उत्कांतिक्रम 
सूक्ष्मपणे संवेदनाक्षम मनाच्या साहित्यिकाचे लक्ष 
वेधून घेतो. या दृष्टीने साहित्यिक आपल्या समकालीन 
विशिष्ट प्रकारच्या समाजसत्तेची व्यक्तित्वविघधातक 
बंधने तोडण्याच्या बाजूने उभा राहतो. व्याक्तिविकास 
स्वातंत्र्याचा तो श्रेष्ठ सहानुभूतिदार असल्यामुळे 
स्वतःही सर्वसाधारण व्यक्तींपेक्षा अधिक प्रमाणात 
स्वातंत्र्याचा संवेदनापूर्ण उपभोक्ता अथवा चाहता 
असतो. त्याच्या तरळ व कोमल संवेदनाक्षम जाणि- 
वेला समूहूनिष्ठ समाजसत्तांची जाचक बंधने अधिक 
बोचतात, 

साहित्यिकांच्या र्‍या स्वभावधर्मातच जीवनातील 
सृष्टीतील आणि संस्कृतीतील बदलत्या आशयाची 
नित्य नवीन जागृति असते 

नव्या जीवन आठायाच्या अथवा मूल्यांच्या 
लढऱ्यात लेखक हा स्वतः तर भागीदार असतोच, 
त्याशिवाय तो असल्या असंख्य लढवय्यांच्या जीवना- 
वरील भाष्यकार असतो, म्हणून त्याला अमर्याद 
स्वातंत्र्याचा, कोणतीही अयोग्य चौकट तोडण्याचा, 
छंद असतो. या क्रांतिनिष्ठेत वापरले जाणारे साहि- 
त्यिकाचे माध्यम राजकीय अथवा सामाजिक क्रांति- 
 कारकापेक्षा वेगळे, अतिसूक्ष्म, अप्रत्यक्ष, कळात्मक, 
धवनिपूर्ण, सचित्र आणि भावपूर्ण असते. 

साहित्यिकांची कलाप्रक्रिया ही प्रचलित समाज- 
सत्तेशी काही बाबतीत तरी विसंवादी व विरोधी 
असल्यामुळे ती त्या समाजसत्तेला नियंत्रित करणाऱ्या 
अथवा जोपासणाऱ्या राज्यसत्तेशी अथवा शासन- 
संस्थेशी आपले निषेधाचे नाते पत्करते. साहित्य 
कलेच्या या खभावधर्मामुळेच ती प्रगतिशील जीव- 
नाचा रौंदर्यपूर्ण आविष्कार करण्यात यशख्ी होते 

जन्या जगाला उलथून नवे जग निर्माण करण्याचे 
ती खप्न पाहते. आपल्या या प्रतिभेचा अथवा 
स्फूर्तीचा साक्षात्कार काही साहित्यिकांना फार स्पष्ट 


होतो. म्हणून ते कित्येकदा अहंनिष्ठही बनतात, 
: पद्यपंक्तिची तरफ आमुच्या करी विधीने दिली असे 
टेकुनि ती जनताद्षीर्षावरिःजग उल्थुन या देऊं कसे,! 

या आपल्या केशवपुतांच्या ' स्फूति-? आशया- 
तील आत्मविश्वासाचा व्यापक अर्थ असाच आहे, 
३. साहिल हे वर्गीय नाही 

यावर अंसा प्रश्न विचारला जाऊ शकेल की, 
कदाचित हे सत्ताविरोधाचे तत्त्व आधुनिक साहित्यात 
आविष्कृत झालेले आढळेल; पण सरंजामशाही 
युगातील साहित्यिकाला व साहित्याला ते कसे लावता 
येईल ? सरंजामशाहीतील प्रमुख साहित्यिक राजमान्य 
असून त्यातील अनेकांनी सरंजामशाही जीवनाचा 
गौरवच केला आहे, हे खरे नाही काय १ 

कला ही वर्गवादी असते, या एकांगी सिद्धान्ता- 
नुसार सरंजामशाहीतील कला ही सरंजामनिष्ठ, 
भांडवलशाहीतील कला भांडवलशाहीनिष्ठ आणि 
समाजवादी समाजातील कला ही श्रमिकनिष्ठ, असे 
मानण्यात येते. हा एक आर्थिक अथवा राजकीय 
वास्तवातील सिद्धान्त साहित्याला अथवा कलेला 
चिकटविण्याचा ठोकळेबाजपणा, अथवा किंचित्‌ 
अशा सत्यांशाचा फुगीरपणाच होय. 

येथे प्रत्यक्ष काळं मार्क्सचे म्हणणे साहित्याच्या 
वर्गसिद्धान्तवाद्यांनीही लक्षात घेण्यासारखे आहें. 
साहित्याचा चोखंदळ रसिक प्रद्वत्तीचा असलेला 
मार्क्स म्हणतो, 

6 छह७ां 0९710१8 0 ७26! १९४6]100- 
0७०९०७ 01 810 80800 171 10 १1९०८ 601176९- 


101 फ्रां॥॥ ॥॥४९ ४९1९81 060९101107 01 
४०७९७, 007 क्रां ॥॥९ 01७6089] 0818 


8126166017 8(0""०७७॥8 ० 108.00"2७11891101,7” 
(४६11 शा, 1160015 (0 “ पुणा 2 
ठवपरवृण8 ०1 ०10108] 1600009. ”) 

कोणतीही प्रगत साहित्यकला---ती * कलेसाठी 
कला ? मानणाऱ्यांची असली तरीही--व्यक्तिजीवन- 
निष्ठ असते. व्यक्तिजीवनाच्या आड येणाऱ्या सत्ता- 
घिष्ठित कोणत्याही वर्गाच्या-त्या त्या जीवनांगांचा 


र्फ 


नवभारत 


तिच्यात सूक्ष्म नि्रेधच असतो. केवळ सत्ताधाऱ्यांनी 
साहित्यिकाला मान्यता दिली अथवा साहित्यिकांनी कुठे 
विशिष्ट सत्तेचे गोडवे गायिले तरी त्याच्या साहित्या- 


च्या अंतरंगात याबाबतीत मूलभूत फरक पडत नाही. 
सरंजामश्याहीच्या काळात साहित्यिकाच्या चिंत- 
नाचा-विषय त्या काळच्या प्रतिष्ठित वर्गातील राजा, 


राणी, राजकुमार, राजकुमारी, अमीर, उमराव 


यांच्या जीवनाचा असेल, भांडवल्शाहीत साहित्यिक 
धनिकवर्ग व मध्यम वर्ग यातून आपल्या सभावरेखा 
निवडेल. त्यातील काही साहित्यिक सर्वसाधारण 
आणि खालच्या थरातील जीवनचित्रे रंगवितील, 
समाजवादी समाजात साहित्यिक श्रमिकांचे व श्रम- 
वीरांचे जीवन चितारण्यास प्रश्नत्त होतील, असे 
घडणे साहजिक व क्रमप्राप्त आहे. कारणत्या त्या 
काळात तो तो वर्ग जीवनात आघाडीची भूमिका 
पार पाडतो, अथवा घटनांचे नायकत्व त्या वर्गाकडे 
असते. पण त्यामुळे साहित्य हे केवळ वर्गनिष्ट 
आहे असे होत नाही. विशिष्ट वगातील चित्रे रंग- 
विणे अथवा व्यक्तिरेखा हाताळणे म्हणजे वर्गनिष्ठ- 
पणा नव्हे. चित्रे अथवा पात्रे कुठल्याही वर्गातील 
असोत त्यांच्या जीवनातीळ संघर्ष व्यक्‍्तिविकासा- 
च्या स्वातंत्र्यनिष्ठेनेचे अस्सल साहित्यिक साकार 
करील. तो मानवतावादी म्हणून त्या त्या वर्गसत्ततील 
कृत्रिम व विध्वंसक शक्‍तीलाही विरोध करील, 
म्हणून साहित्यिकविषयीचे -- 


८८ ग) ॥९ ते शाणाषट्रार ४])शा६ 8] 
७188868 818 घे ७॥0एा08, प ॥॥७॥९8 
गी'0७ फि९७ 8]] 900 0७७ 10९ छटाए९8 18 


€ए९'४००१1९४8 170९१, ” हे अनेंस्ट हेमिग्वेचे 
म्हणणे सार्थ वाटते. 


साहित्याला वर्गबंधने- मग ती धनिकवर्गांची 
असोत बा श्रमिक वर्गाची- संकूचितपणाची ठरतील, 
एकाच साहित्यिकाला सर्व वर्गांच्या जीवनाची अनु- 
भूति असेळ तर तो सर्व वर्गातून जीवनासाठी चित्र 
निवडू दाकेळ, गोर्की ' मद्र ? मध्ये श्रमिकांची 
चित्रे रंगवितो आणि “ फोमा ? मध्ये एका धनि- 


र्ट 


काचे हृदयस्पर्शी जीवन चितारतो. हरिभाऊ 
मध्यमवर्गाची चित्रे रंगवीत होते म्हणून “ काळ 
तर कठीण आला ? त्याना यशस्वी हाताळता येत 
नाही, असे थोडेच आहे ? साहित्यिकाच्या अनु- 
भूतीचा प्रकाशझोत जेवढ्या व्यापक प्रमाणात भिन्न 
थरातील व्यक्तींवर पडेल तेवढी त्याच्या कलेच्या 
विश्वात आकर्षक विविधता. असेल, विशाळ मानवी 
सहानुभूति असलेला जागृत साहित्यिक हा पददलितां- 
कडे अधिक आकर्षिला जाईल, हे खरे असले तरी 
त्या वर्गाच्या अथवा वर्गसत्तेच्या सर्वच जीवनमूल्यांचा 
केवळ स्तुतिपाठक होणार नाही. तो त्यातील 
विकासशीळ मानवी व्यक्तित्वाचा पक्षपाती व असल्या 
व्यक्‍्तित्वाला अडथळा करणाऱ्या जुलमी अंगांचा 
आपल्या कलेत तरी विरोधक राहील, राजकीय 
पातळीवरून त्याने विरोध केलाच पाहिजे असेही 
नाही, कलाप्रक्रियेच्या प्रामाणिक आविष्कारात हा 
विरोध सक्षमपणे वा ठळकपणे व्यक्त झाला तरी हे 
साहित्यिकाचे क्रांतिकार्य काही कमी महत्त्वाचे नाही. 
पुष्कळदा अनेक चांगल्या कलाकृतीचा वर्ग- 
आदाय ठरविणेसुद्धा कय नसते अपे हेमिग्वेच्या 
* एक म्हातारा आणि म या 


कृतीतील कोणी कोणत्या वर्गाचा प्रतिनिधि आहे ! 


आपल्या बालकवींची ' फुलराणी * राणीच्या वर्गात 
की प्रजेच्या १ 


तेव्हा भाषा जशी वर्गनिष्ठ 


ग नसते तसेच साहित्य 
सुद्धा वर्गकक्षेपासून दूर ठेवले 


क पाहिजे. मानव व्यक्ति 
हीच त्याच्या महात्मतेची खूण ठरविली पाहिजे. 
४. सरजामशाहीतीळ साहित्याचा सत्ताविरोध ' 


| मानवाचे निर्बघरहित भटके जीवन संपल्या- 
नंतरचा, सरंजामशाहीतील 


अभिजात साहि- 
या काळातील 
धाच्या सिद्धा- 
आणि महा- 
समाजसत्तेच्या 


साहित्यिकांचा सत्ताविरोध 


आदायाला विरोध आहे, की तिचे गौरवपूर्ण समर्थन 
आहे, याचे उत्तर सूक्ष्मपणे शोधावे. 
या दोन्ही कलाकृती सरंजामशाहीतील सत्ताधारी 
वर्गामधील व्यक्तींच्या मावजीबनातील अरिशे चित्रित 
करणाऱ्या आहेत म्हणून मूलतः त्या तत्कालीन 
राजसत्तेच्या विरोधी आहेत, असे आमचे मत आहे, 
बाल्मीकीला ज्या घटनेमुळे रामायणाची घटना 
स्फुरली असे सांगितले आहे, ती क्रॉचवधाची घटना 
मोठी सूचक आहे, 
“: मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती: समा; | 
यत्‌ क्रोचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ || ? 
- ( रामायण; बालकाण्ड, ह्वित्तीयसर्ग, १५ ) 
यातील ज्या निषादाळा रामाने शाप दिला तो 
तत्काळीन सत्ताशक्तीचे-- जुलमी सत्तेचे प्रतीक 
आहे. क्रोंचपक्षांच्या मीलयसमयी निष्रादाने त्यातील 
एकाचा केवळ शिकारीसाठी वध करावा यातील 
कारुण्य, श्रीरामचंट्राला अत्यंत प्रिय सीतेच्या एकदा 
वनवासात तिला रावणाने चोरून नेल्यावर व दुस- 
ऱ्यांदा तिच्या सुटकेनंतर व राज्यप्राप्तीनंतरद्दी तिचा 
त्याग करावा लागल्यानंतंर घडणाऱ्या, क्योकाकुळ 
वियोगातील कारुण्याचे प्रतीक आहे. 
रामायण ही केवळ एका राजकुमाराच्या वन- 
वासाची कथा नव्हे; ती केवळ आर्याच्या दक्षिण 
दिग्विजयाची कथा नव्हे; ती भूमि, इंद्र, अवर्षण 
यांची निसर्ग कथा नव्हे; ती श्रेष्ठ व प्रेमळ व्यक्ति- 
च्या राम व सीता यांच्या जीवनातील, सरंजाम 
शाही समाजात होणाऱ्या सत्तासंघर्षातून उद्भवणाऱ्या 
कारुण्याची व व्यक्तित्वगौरवाची कथा आहे. श्रीराम 
राजपुत्र असूनही तो तत्कालीन राजसत्तेच्या व्यक्ति 
विकासविरोधी निर्दय गतिनियमांचा बळी आहे 
राजकुलात जन्मल्यानंतर .त्याकाळी ठरलेली आदश 
कर्तव्ये व रामाच्या व्यक्तित्वातील असामान्य मान- 
बता यांचा संघर्ष, कर्तव्यनिष्ठा व सीतेविषयीचे त्याचे 
नितांतप्रेम यांचा हृदयस्पर्शी झगडा रामायणाइतका 
भावस्पर्शी कोणत्याही कलाकृतीत वठला नसेल, 


अनुक्रमणिका 


वरपांगी भाग आहे, 


“< अभूतपूर्व शोक मे मनः स्परष्ट्मिवेच्छति 
पड्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ?' 
( उत्तरकाण्ड, अष्टनवतितमः सर्गः ) 
येथे सीतेच्या अखेरच्या वियोगानंतर अत्यंत 
शोक केल्यावर श्रीराम म्हणतात, : आज माझे 
मनं अभूतपू्वे शोकात वुड्ड इच्छित आहे, कारण 
यावेळी माझ्य़ा नजरेसमोरून मूतिमंत लक्ष्मीसारखी 
सीता अहद्य झाली, * श्रीरामाच्या या शोकात रामा- 
यणाचा आत्मा आहे. साम्राज्यसत्तेची प्राप्तिही 
रामाला सुख देण्यास असमर्थ ठरते. जिचे व्यक्ति- 
स्वातंत्र्य सरंजामशाही समाजरचनेत संपुष्टात आले 
होते व जिच्या व्यक्‍्तित्वावर आणखी सत्तास्पधधेचे 
आक्कादा कोसळले होते, ती सीता तत्कालीन स्त्री 
जातीच्या दुःखाची हृदयद्रावक प्रतिनिधि आहे. 
राजसत्तेचा गौरवात्मक उलेख हा रामायणाचा 
रामायणाच्या कथादायात 
सूक्ष्मतः सरंजामशाहीतील सत्ताविरोधाचाच कला- 
त्मक ब सूचक आविष्कार आहे. 
५. धर्मसत्तेचे अपयश 
महाभारत ही तर कृष्णासहित सर्व सत्ताधाऱ्यांची 
शोकांतिका आहे. महाभारत हा बदलत्या जीवन- 
मूल्यात त्याकाळी अरिष्टात सापडलेल्या सत्ताधिष्ठित 
व्यक्तींच्या विनाश्याचा इतिहास आहे. पूर्वी ज्याला 
धर्म म्हणून मानले होते त्यातील कित्येक नीतिनियम 
आता सरंजामशाही राजसत्तेच्या परिणत अवस्थेत 
पाळले जात नव्हते. समाजजीबनात झालेल्या नव्या 
बदलांची नोंद घेऊन नव्या नेतिक अघिष्ठानांचे 
सिद्धान्त गीताधर्माच्या रूपाने महाभारताने सांगितले, 
भौतिक व आध्यात्मिक धमंमूल्यांचा जीवनातील 
सचित्र व संघर्षयुक्त इतिहास म्हणजे महाभारत. 
त्यातील पात्रे खरी असोत, त्याला प्रत्यक्षाचा आंधार 
कोणत्याही मर्यादेचा असो, महाभारतात तत्कालीन 
सत्ताधारी समाजातील व्यक्तिजीवनाचे व अधःपाताचे 


* प्रतिबिंब इतिहासापेक्षाही जिवंत व सरस उमटले 


आहे; 


२९ 


-करडगघर चज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


अनेक व्यक्तिरेखांचे तारांगणच असलेल्या महा- 
भारतात तसे पाहिले तर मुख्य पात्रे दोनच आहेत. 
एक अलुंन व दुसरे द्रौपदी. अर्जनानेच अप्रतिम 
सौंदर्याची तेजस्वी द्रौपदी जिंकली, अ्जुंनालाच 
कृष्णाने गीताधर्म सांगितला, अजुंनाच्या पराक्रमानेच 
ते महान संहारक युद्ध पांडवांनी जिंकले. त्याच्या 
यशापयशात बाकीचे पांडव भागीदार, सम्राट युधि- 
हिराची सर्व मिस्त अजुनाच्या बाहूंबर, अर्जुन महा- 
प्रतापी, समंजस, देखणा, कलावंत आणि तत्त्व- 
स्ानाचा श्रेष्ठ जाणकार. तशीच आकर्षक व्यक्ति- 
मत्त्वांची त्याची भावंडे. पण्‌ ती सारी सत्तासंघर्षाचे 
बळी, हक्काचे राज्यतर त्याना उपभोगता येत नाहीच. 
अनेक हालअपेष्टाना जन्मभर तोंड द्यावे लांगते. 
शेवटी स्वकीयांच्या भीषण संहाराला तयार व्हावे 
लागते. युद्ध जिंकल्यावरही हाती काय राहिळे तर 
साम्राज्याचा सापळा ! मृत्युछाया पसरेळळे ते साम्राज्य 
सोडून अखेर त्याना स्वर्गाची वाटच धरावी लागली, 

सत्तेसाठी अपरिहार्य भीषण संग्रामाला मानवता- 
वादी अजुनाचे मन तयार. होत नाही. त्यापेक्षा 


वेरांग्यं बरे असे त्याला वाटते. अर्जुनाच्या हृदयाला, 


होणारे स्वकीयसंहाराचे दुःख म्हणजे सत्ताकर्षणाचा 
सात्विक उद्देगच होय. 
£ न कांक्षे विजयं कृष्ण नच राज्यं सुखानि च | 
किं नो राज्येन गोविंद किं भोगेर्जीवितेन वा ॥| ? 
अर्जुनाचा हा उद्वेगजनक प्रश्न अत्यंत मानवता- 
पूर्ण व वस्तुनिष्ठ आहे. तो व्यवहारी नसेळ पण 
परिणामी खरा आहे, गीतेच्या प्रथमाध्यायातील, हा 
प्रश्न विजयानंतर तरी सफलतेने सुटला काय ? 


विषय आहे. सत्तामदाने धुंद झालेला सुयोधन व 
त्याचा पक्ष म्हणजे नीतिनियमांची राखरांगोळी कर- 
णारी त्याकाळची अटळ शाक्ति - निरंकुश राजसत्ता. 
तिचा प्राभव करूनही भीषण महायुद्धानंतर विजयी 
झालेले पांडब यांच्या नशिबी उरते काय तर शोक- 
सागरात बुडालेले वेभव. शेवटी ऐहिक जीवन हे 
इ.सदायक ब नाश पावणारे आहे, ते खरे नव्हे, 
आभासयुक्त आहे, हे महाभारताचे सार. हाच 
कृष्णाच्या तत्वज्ञानाचा व जीवनाचाही मथितार्थ, 
राजकुलात जन्माला येऊन, भरेष्ठ गुणांनी व 
साधनांनी संपन्न असून व्यक्तित्वविध्वंसक परिस्थिती- 
पुडे म्हणजे सत्तांतर्गत अंतविरोधापुढे सत्यनिष्ठ माण. 
सेही कशी अगतिक आहेत, केवळ कमीचाच मानव 
स्वामी कसा आहे, सुखाचा वा फलाचा नाही, ही 
व्यासांची निराशावादी भूमिका महाभारताचा कथो- 
दक्ष फुलविते. त्या कथेत राजसत्तेच्या जुलमी व 
अनेतिक अंगाचे निषेधात्मक दर्शन तर आहेच 
पण न्याय्य आणि सहानुभूतीस पात्र असलेल्या 
व्यक्तींच्या जीवनाचा विकल व विफल अंत करणाऱ्या 
समाजधारणेचा निराशावादी अधिक्षेप आहे, दतरा 
पर्याय दिसत नव्हता म्हणून व्यासांनी अखेरीस 
ऐहिक जीवन दु:खमूलक व भ्रममूलक आहे, असा 
निष्कष काढून येथील सत्क्माना स्वर्गात इष्फल्य़राति 
होते असे प्रलोभन दाखविले, पण ,महाभारता 
कथेच्या आत्म्यात जाऊन, त्यातील तत्त्वशान र्ण 
न ठेवून पाहिले तर वास्तविक तत्कालीन 
राजसत्तेच्या, समाजधर्मसत्तेच्या. ओढाताणीत घड. 


पांडवांच्या व्यक्तित्वाची प्रतिष्ठा म्हणजे त्यांची आहे, अर्थे, कात यासहित र लूक अवमान 
लाडकी राणी द्रौपदी - तिचा उघडउघड बेइनतीचा देणाऱ्या धर्माचा तत्तावारी लोक प. प्रास्ति करून 
अपमान पांडवांना अगतिकपणे गिळावा लागला, का करीत नाहीत, हीच मोची र स्वीकार 
द्रौपदीसारख्या सर्वच दृष्टींनी असामान्य अशा स्रीचे आहे. याच तक्रारीतून महाभारताचे ह तक्रार 
हाळ हा दुसरा पण तेवढाच महत्त्वाचा या काव्याचा काव्य जन्मले आहे. शोक- 


३० 


त ल डोडा य. 
"कखगघर चिजा 


प्रा. म. दा. साठे, एम्‌. ए. 


: प्राचीन संस्कृत वाड्यायातील स्त्रीजीवनाचे दर्गान ” 


कोणत्याही समाजाच्या संस्कृतीचे, सामाजिकतेचे, 
-नीतीचे, आणि प्रगतीचे मूल्यमापन त्या समाजाच्या 
स्त्री-जीवनावरून होते. स्त्रियांचे जीवन, स्त्रियांविषयी 
पुरुषांचा दृष्टिकोन, व एकंद्र समाजात स्त्रियांचे 
स्थान, यावरून ते.मूल्यमापन होते. संस्कृत साहि- 
-त्यात आणि वाडू्मयात तत्कालीन लेष्वकांनी स्त्री-जीवन 
कसे रेखाटले आहे हे पाहणे मोठे उद्बोधक होइल यात 
दांका नाही. वाड्मवात रेखाटलेले स्त्रीजीवन हे त्या 
काळच्या समाजाचे प्रतिबिंब असते असे साधारणपणे 
समजले जाते पण ते नेहमीच खरे असते असे नाही 
कित्येक वेळा लेखकाचा हेतू तत्कालीन समाजातील 
जीवन रेखाटण्याचा नसून आदश कसा असावा किंवा 
पन्नास वर्षानंतर ते कसे होईल हही दाखविण्याचा 
असतो. उदाहरणाथ, हरिभाऊ आपलट्यांच्या सामा- 
जिक कादंबजऱ्यातून महाराष्ट्राच्या मध्यमवर्गातीळ 
पांढरपेशा वर्गाच्या स्त्रीजीवनाचे प्रतिबिंब याथातथ्याने 
दिसून येईल तर प्रा. ना, सी, फडक्यांच्या कादंअऱ्यातीळ 
नायिकांचे चित्रण वास्तव स्वरूपाचे नसून बदलणाऱ्या 
समाजाच्या पुढील कालातील आहे, म्हणजेच अ- 
वास्तव आहे. त्यांचे स्वतःचे मत मात्र ते सद्यःकालीन 
समाजातील स्त्रीजीवनाचे आहे. 

संस्कृत वाड्यातील स्त्रीजीवन लेस्वकांच्या मेत ते 
आदश दाखविण्याचे असेळ, नाही कोणी म्हणावे ! 
नाही तरी काव्य-नाटकातीळ नायक-नायिका आदशीच 
दाखविल्या जातात किंवा जाव्यात असा दुंडकही 
आहे. पण त्या आदर्हात अतिवास्तव स्वरूप 
नसावे, स््रीस्वभावाच्या सूक्ष्म छटा त्यात दिग्दर्शत 
झाल्याने वाचकाच्या मनावर त्याचा परिणाम होतो 


९ 


स्त्री आणि पुरुष यामध्ये निसर्गानेच भेद केला 
असल्यामुळे ब स्त्रिया या जात्याच अबला असल्यामुळे 
त्यांच्याकडे गृहिणीपद आपोआपच येते. चूळ आणि 
मल हे त्यांचे नैसर्गिक कार्य असल्याचे प्राचीन वाळा- 
यात सिंद्धान्तरूपाने मानले गेल्याचे जरी दिसत असले 
व पुरुषाने पराक्रमाने. घराबाहेर बाह्य जगात मिळवावे 
व स्त्रीने घरात त्याचे रक्षण करावे अशा अर्थाचे उछख 
जरी संस्कृत वाड्य़यात असले तरी स्त्री कलाकौराल्यात 
किती पुढे जाऊ शकते हेही स्पष्ट केले आहे. क्र्ग्वेदात 
अक्याच प्रकारचे स्त्रियांचे वर्णन आहे, दळणकांडण, 
कपडे विणणे, घरातील टापटीप यासंत्रधी अनेक उल्ले 
आहेत, ( त्रहग्वेद : १०४८.५; ६:१२४-४; १०.२८-३; 
२.३२.४; ३३२८४ व १०,१३० पहा. मनु ५.१५०; 
९.११ ) व याज्ञवल्क्य ( १.८२ ) यांनीही अज्याच 
प्रकास्ची कामे स्त्रियांना विहित आहेत असे म्हटले 
आहे. 

महाभारतात अनुद्यासन व शांति पर्वात स्त्रियांच्या 
कतेव्याविषयी. ब स्वभावा विषयी प्रसंगा प्रसंगाने अनेक 
उल्लेख आहेत. वनपर्वात ( अध्याय २२२ ) सत्यभामा 
आणि रुक्मिणी यांचा संवाद आहे. त्यात सत्यभामा 
द्रोपदीळा विचारते की, 'द्रौपदी तुला पाच पति असताना 
तू सर्वाना प्रसन्न ठेवतेस व मला कृष्णाला तसे ठेवता 
येत नाही, यातले इंगित काय १? यावर ती जे उत्तर 
देते ते सुर्हिणीला शोभेळ असेच आहे. ती म्हणते, 
“खरं सांगू का सत्यभामे, पतींच्या आवडीनिवडी 
लक्षात घेऊन मी त्याप्रमाणे वागते. घरातील सामान- 
सुमान, टापटीप याकडे जातीने लक्ष घालते, आमच्या- 
कडे पाहुण आणि अतिथि नेहमीच येतात, त्यांच्या 


६ पू€ ७९1॥8018111९8 811 ]1700]08 ण 8टपिव्ची ग्रा8) घत फ0०प९0 88 10प॥8 


७४ ७९ ४०९ 10 00181 8०0९5 8710 ॥७७७ 81016 18 ॥॥९ 80९01'66 ० शो 8]७]७8]89 (0 
क १९७0१७७; ” ( एज, प, 8, 8 गुप"प]७७ ) 

२, मृदुत्व॑ च तनुत्वं च विकतत्वं स्त्रियो गुणाः 

व्यायाम कर्केरात्व च वीय च पुरुषे गुणाः || अनु. पव ५.१४ 


३१ 


नवभारत 


सुखसोयीकडे पाहून त्यांच्याशी आदराने वागते, गडी- 
माणसांवर माझे लक्ष असतें व सर्वांचे जेवण झाल्या- 
शिवाय मी जेवीत नाही. सर्वांच्या मागाहून निजते 
ब सर्वाअगोद्र उठते. युधिष्ठिराने मिळाविलेल्या धनाचा 
हिशेजही मळा ठेवावा लागतो वगरे.” हा संवाद अर्था- 
तच काल्पनिक आहे व तो मागाहून महाभारतात 
घातला असला पाहिजे हे उघड आहे.* पण त्यात 
लेखकाच्या दृष्टीने स्त्रियांचे ग्रहजीवन कसे असावे हे 
दिसते. त्यात द्रोपदीच्या कामाचा उरक दिसतो व येवढ्या 
संपत्तीचा ती हिदोज ठेवू दाकते हेही उद्बोधक आहे. 
मृच्छकटिक आणि मुद्राराक्षस नाटकांच्या नांदीत ' पाणी 
भरणे, विविध प्रकारच्या रांगोळ्या काढणे, दळणे, 
कांडणे, स्वयंपाक करणे, गंध उगाळणे, माळा गुंफणे ? 
इत्यादिकांचे उछेख आहेत. 3 वात्स्यायनाच्या कामसूत्रात 
(अध्याय २९ सूत्रे ३, १०, १४, १८, २६, २७, 
२८, ३९, ३२व ३३ )* हिंदू ग्रहिणींनी कोणकोणती 
ग्रहकृत्ये करावीत याची सविस्तर माहिती दिली आहे. 
त्यात अकारण व फाजील खर्च केल्यास पत्नीने एकांतात 
पतीची कानउघाडणी करावी (सूत्र १४); पतीचे 
फाटके कपडे शिवून ते धुवून स्वच्छ करून वेळप्रसंगी 
नोकरांना द्यावेत किंवा दान करावेत. *( बोहारणीला 
देऊ नयेत.) ( सूत्र २३ ) स्वयेपाकधर स्वच्छ, सुंदर व 
टापटिपीचे ठेवावे, पतीला कोणते पदार्थ आवडतात, 
कोणते आवडत नाहीत, कोणते पथ्यकर, कोणते अपथ्य- 
कर हे सव लक्षात घेऊन तसा स्वयंपाक करावा; सडा-, 
संमार्जन करून विविध प्रकारच्या फुलांनी घर सुशोभित 


करावे; इत्यादि अर्थाची ही सूत्रे आहेत, केवळ 


८ कामा “चे वर्णनच त्यात नाही, दंडीने आपल्या 


* दृशकुमारचरित ? या गद्य ग्रंथात वर उल्लेखिलेल्या 
कामसूत्रातील सूत्रांचा उछेख केला आहे. 


यायच 


स्त्रियांच्या करमणुकीचे प्रकार 

फुरसतीच्या वेळी स्त्रिया कोणत्या करमणुकीत वेळ 
घालवीत यांचेही उछेख आहेत. ( क्रबेद १, ९२, ३ 
व ४ ) मध्ये उषस्‌ ही नातिकेचा पोशास्त करून नाचते 
व गाते असे म्हटले आहे. महाभारताच्या विराटपर्वात 
अजुन वृहनडेच्या वेशात असता त्याने राजकन्या उत्तरा 
हिला नाचणे व गाणे शिकविल्याचा उलेख आहे. 
आदिपर्वात (अध्याय २२४) स्त्रिया उद्यानात सहलीला 
जाऊन तेथे वीणावादन व मरदंगवादन वेगेरे करमणु- 
कीचे प्रकार करून वेळ घालवीत, भागवत पुराणात 
रासक्रीडेचा उठेल. आहे, कालिदासाच्या काव्यातून व 
नाटकातून स्त्रियांच्या अंगच्या कला व क्रीडा यांचे 
भरपूर उछछेख आहेत. उदाहरणार्थ, मालविकाम्िमित्र 
नाटकात नृत्य आणि गीत याबाबतीत दोन गुरूंनी 
तयार केलेल्या दोन तरुण स्त्रियांची या बाबतीत स्पर्धा 
दाखविली आहे. त्याप्रमाणे नागानंद आणि प्रियदशिका 
या नाटकात नायिका देवतेसमोर गाणे गातात, मेघ- 
बूतातील यक्षपत्नी ( मेघदूत २.२५ ) पतिविरहकाळात 
वीणावादनाने स्वतःची करमणूक करते. चित्रकला 
(२०७1६ 131५७") हा एक करमणुकीचा प्रकार 
होता, रत्नावली, मालती आणि वसंतसेना आपल्या 
प्रियकरांच्या आकृती काढीत असत, रत्नावलीचो सखी 
सुसंगता हिने सगरिकेची आकृति हुबेहूब काढली, 
त्याचप्रमाणे उषेची मैत्रीण चित्रठेवा हिने अनेक राज- 
पुत्रांची आकृति चित्रे काढून ती उषेस दाखविली 
असे पद्मपुराणात म्हटळे आहे. वनदेवतेने शकुंतळेले 
पुष्पालंकार दिलि तेव्हा तिच्या मैत्रिणी प्रियंवदा 
आणि अनसूया म्हणतात, “ जरी आम्हाला दागिने 
अंगावर घालण्याचे माहीत नाही तरी चित्रकला माहीत 
असल्याने ते कोठे घालावयाचे ते आम्हाला माहीत. 


३, एका वर्णक॑ पिनष्टि, अपरा सुमनसो युम्फति, इयश्च पन्चवर्णकुसुमोपहारशोभिता भूमिः | 


बहति जलमियं पिनष्टि गन्थानियमुट्ग्रथते छजो विचित्राः । 


"ण ( मृच्छकटिक ) 


मुसलमिदमिय च पातकाले सुहुरतुयाति कठेन हुंकृतेन ॥ -- ( मुदराराक्षस ) 
४. अतिव्ययमसदृव्ययं वा कुर्वाणं पतिं रहलि बोधयेत्‌ | -- कामसूच, २१.१४ 


: जीणेवाससां संचयः तैः विविधरागेः शुद्द्वा कृतकमेण 
दानमन्यत्र वा उपयोगः । ? -- कामसूत्र २१.३३ 


1 परिचारकाणाम्‌ अनुग्रह माना्थेषु च 


महानसं सुगुत्तं स्यात्‌ दर्शनीय च । -- कामसूत्र २१.१८ 


२२ 


* प्राचीन संस्कृत वाडःमयातील स्त्रीजीवनाचे दीन ? 


आहे. झोपाळ्यावर बसून झोके घेणे- विशेषतः 
उपवनात- हाही एक प्रकार होता. असे झोके घेत 
असता “ मालविकाशिमित्र? नाटकातील धारिणीचा 
पाय दुखवला होता. त्याच नाटकात कंदुकक्रीडेचा 
उल्लेख आहे. दराकुमारचरितात कंदुकवती कंदुकतंत्रा- 
प्रमाणे क्रीडा करीत असल्याचे दाखविले आहे. बाग- 
काम हाही एक करमणुकीचा प्रकार होता. प्रत्येक 
घराला बाग असे व त्यात वसून घरातली जआायकामाणसे 
खाजगी बोलत. शकुंतला आणि तिच्या दोन मैत्रिणी 
यांजकडे वृक्षवछींना पाणी घालण्याचे काम कण्वाने 
लावून दिले होते. फुले वेचून त्यांच्या विविध प्रकारच्या 
वेण्या गुंफणे हा तर सर्वाचाच छंद होता. प्रियकर आणि 
प्रेयसी यांचे भेटण्याचे संकेतस्थान आजच्याप्रमाणेच 
सावंजनिक उपवन असे. रामायणात ( अयोध्याकांड, 
अध्याय ६७ ) तसा उललेख आहे. वसंतसेनाही चारु- 
दत्ताला मेटण्यासाठी नगराच्या बाहेर असलेल्या उपवनात 
गेली होती. डोहाळजेवणे उपवनात होत असत. विरा- 
टाच्या दरबारात द्रोपदी सैरंध्री म्हणून गेली तेव्हा तिने 
स्वतःला वेण्या व हार गुंफता येतात म्हणून सांगितले 
होते. जलक्रीडा हाही एक प्रकार होता. त्या वेळच्या 
स्त्रिया मद्यपान करीत, मेत्रेयाने वसंतसेनेच्या प्रासादाच्या 
सहाव्या चौकात स्त्रिया मद्यपान करीत असलेल्या 
पाहिल्या (मुच्छक्रटिक ). भारबीने तर ' किराताजुनीय ? 
काव्याचा एक सरगच या मद्यपानानंदाला खर्ची धातला 
आहे ! कालिदास मेघदूतात (२-२४) सांगतो, स्त्रियांच्या 
मुखास मद्याचा सुगंध येत असे ! शुकसारिकांना 
बोलण्यास शिकविणे हा एक करमणुकीचा प्रकार 
असे. वात्स्यायनाने ज्या चौसष्ट कला सांगितल्या आहेत 
त्यात या कलेचा समावेदा केला आहे.* मेघदूतात 
यक्षाची पत्नी द्युकाशी संवाद करते. रत्नावली नाटिकेत 
तर द्युकाने सगरिकेने आपल्या मैत्रिणीला सांगितलेले 
गुह्य ऐकल्यावर तो ते राजाला जसेच्या तसेच सांगतो ! 


पाळीव प्राण्यांना वाढविणे व त्यांची जोपासना करणे 
हेही काम स्त्रिया करीत. कोंबड्याची झुंज व मेंढ्यांची 
टकर लावण्यात स्त्रिया भाग घेत. रथ किंवा दुसरे 
एखादे वाहन हाकणे यातही स्त्रिया तरबेज असत. अजु- 
नाने सुभद्रेला पळवून नेली तेव्हा त्याच्यावर बलरामाने 
सेन्य धाडले तेव्हा लगाम सुभद्रेच्या हातात देऊन 
अलुनाने युद्ध करून सैन्याला पिटाळून लावले ! 
वरसंशोधना्थ सावित्री निघाली असता ती स्वतः 
रथ हाकीत होती. स्त्रिया घोड्यावर बसलेल्याचा 
मात्र कोठेही उंछख नाही. ( आरोहिष्ये कथं त्वश्वं कथे 
यास्यामि वा पुरम्‌ । अनु. १२ ) 


पूजा-अर्चा व त्रते स्त्रिया नियमाने करीत. रामाचे 
हित व्हावे म्हणून कोसल्या ब्रत व उपवास करीत 
असल्याचा रामायणात उल्लेख आहे. शाकुंतल नाटकात 
दुष्यन्ट आपल्या मातेच्या त्रतविधीला उपस्थित होता. 
अनंगाची-मदनाची-पूजा वासवदत्ता करीत असल्याचे 
रत्नावली! नाटिकेत आणि 'वेणीसंहार' नाटकात टुर्यो- 
धनाची पत्नी भानुमती उगवत्या सूर्याची पूजा करीत 
आहे असे दाखविले आहे. विवाहपूर्वी वधूने इष्ट- 
देवतेची पूजा करावयाची. त्याप्रमाणे मालती आणि 
रुक्मिणी देवतांची विवाहापूर्वी पूजा करतात. फार 
प्राचीन काळापासून स्त्रियांना वस्त्र-भूषणांची हास 
असल्याचे त्या वेळच्या वाडमयावरून दिसते. विवाहा- 
पूर्वी देवतेच्या पूजेची चाल ग्रीक लोकातही होती. * 


स्त्रियांचे समाजातील स्थान (१०५६०७ 
छ०॥861 111 800181 110 ) 

बैदिक कालात स्त्रियांचे सामाजिक जीवन फार 
वरच्या दर्जाचे होते. त्याना पुरुषाइतकेच स्वातंत्रय होते. 


विवाहविधिसंस्कारात असे म्हटले आहे की विवाहित 
स्त्रीने पतीच्या घरात प्रवेश केल्यावर तिने ग्रह्स्वामिनी 


: गीतं नृत्य वाद्यं आलिख्यं विश्षेषच्छेद्यं पुष्पास्तरणं माल्यग्रथनविकल्पाः दायनरचनम्‌ भूषणयोजनम्‌ 
विचित्रशाकयृषभक्ष्यविकारक्रिया सूचिवातकर्माणि रूप्यरत्नपरीक्षा मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः शुक- 
सारिकाप्रलापनं द्यूतविद्ेषाः कन्दुकक्रीडनानि । ? --- ( वात्स्यायनकामसूत्र ) 


६. 
9७४ 0९! ० 


८ [७ फ88 9180 0७086010१7 9॥0॥५७ 00९ (1९8618 10' ७७९ 11९10९0 ७॥1१88 १० 


त०७0०॥ 0 8०१९ वशा; 0७९0०7९ 0९' 008701920९, ९80९019119 (0 1018159, 


8 १७७९०७ 00 शाषष्टांण श०8 9110000 ४0 0९ पा8771९१ 0९0०९ फ०॥७९७७प७९ट ४७, ? 


न, भा. ५ 


३३ 


नवभारत 


होऊन सासू-सासऱ्यावर, दीर-नणंदावर राज्य करावे. ? 
पति आणि पत्नी एकाच शरीराचे जणू काय भाग 
असून त्यामध्ये भद नाही. म्हणून दोघांनी एकमेकांच्या 
सहकार्याने प्रत्येक बाबतीत काम करावे. ' पत्नी ? 
शब्द सांगतो की पतीच्याबरोबर यज्ञात बरोरीने भाग 
घेणारी स्त्री. पाणिनीनेही याच अर्थाने तो शब्द साधला 
आहे.“ वेदांचा असा आदर आहे की कोणत्याही 
विवाहित पुरुषाने पत्नीच्या सहकार्याशिवाय धमेकृत्य 
करू नये, केल्यास त्याचे फल त्याला मिळणार नाही. 
म्हणूनच तिला * सहधर्मिणी ? म्हटले आहे. जगातील 
कोणत्याही धमक्यास्रात स्त्रीचे इतके महत्त्व मानलेले 
नाही ! 

वेदकालात जरी स्त्रीला स्वातंत्र्य होते तरी पुढे महा- 
भारत, रामायण, स्मृती आणि पुराणे यांच्या काळात 
स्त्रीला समाजात पुरुषाच्या मानाने गोणत्व आले. तिचे 
स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तिळा दुसऱ्यावर अवलंबून 
ठेवले.* तिचे कोणीही नातलग नसले तर राजाने तिचा 
सांभाळ करावा, म्हणज जीवनाच्या कोणत्याही काळात 
तिला पूण स्वातंत्र्य स्मृतिकारांनी ठेवळे नाही. युधिष्ठिराने 
तर द्रौपदीची संपत्तीही न घेता तिला द्यवूतात पणाळा 
लावली ! हरिश्चंद्र तारामतीला एका डोंबाला विकू 
ठाकला ! दाकुंतळेला दुष्यन्ताकडे पोचविणारा कण्वाचा 
शिष्य शारद्धत राजाला म्हणतो की, ' शकुंतला आता 
तुझी पत्नी आहे. तिला जवळ ठेव किंवा टाकून दे. 
हा तुझ्या खुषीचा प्रश्न आहे. कारण पतीची हुकमत 
सर्वतोपरि पत्नीवर चालते.” * * त्या गुलामगिरीत होत्या 
असे या ठिकाणी म्हणावयाचे नाही. ग्र्हजीवनात त्याना 
मान होता व तेवढ्यापुरत्या त्या स्वतेत्र होत्या. राज- 
स्त्रियांना पाणिनि असूर्यपड्या ? म्हणतो. कारण चार 
भिंतीच्या आत त्या असल्यामुळे त्याना सूर्यदडीन 
होत नव्हते. अन्तःपुराळा संस्कृतमध्ये ' अवरोध ! 


७. ' सम्राज्ञी श्रञुरे भव, सम्राज्ञी श्रवां भव, 


. पत्युनो यश्संयोगे । -- पा, सू. ४1१३३, 


९, पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योबने । रक्षन्ति स्थविरे 


१०, 
११. 


“ उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ' -- शाकुन्तल, अक ५ 
काचिद्वगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या | -- ज्याकुंतळ अंक फर 


शब्द आहे तो तेच दाखवितो. परंतु स्त्रियांना स्वयंवर, 
विवाह, धमेकत्य, यज्ञ वेगेरे प्रसंगी समाजात मोकळे- 
पणाने वागण्यास हरकत नव्हती, त्याप्रमाणे त्यांच्या- 
वर संकट आल्यास किंवा युद्धकाली त्यांच्याशी ब्रोळण्या- 
चालण्यास पुरुषांना प्रत्यवाय नव्हता. द्रोपदी म्हणते, 
मी स्वयंवराच्या वेळी सव समाजात होते पण त्यापूर्वी 
किंवा नंतर देवही मला पाहू शकत नव्हते, पण आज 
मळा दुःशासन भर सभेत फरफरा ओढून आणीत 
आहे. ? शकुंतला दुष्यन्ताकडे गेली तेव्हा पडदानश्ीन 
(अबगुण्ठनवती) होती,** तिने आपल्या दोघी भेत्रि- 
णींना बरोबर पाठविण्यास कण्वाळा विनंती कली पण त्या 
अजून अविवाहित आहेत त्यांना शहरात तुझ्याबरोबर 
घाडता येत नाही असे कष्वाने तिला सांगितले. 
विवाहित स्त्रियांवर इतके निर्त्रंध नव्हते. रावण मिक्षे- 
कऱ्याच्या स्वरूपात सीतेच्या झोपडीत आला तेव्हा ती 
पुढे होऊन भिक्षा वाढण्यास गेली ! पण कालिटासकाली 
स्त्रिया पडदा वापरीत, असे दिसते. नाटकातून मात्र 
असे दिसते की राण्या आलेल्या अतिथींचे उघडपणे 
स्वागत करीत. अविवाहित मुली मात्र दुसऱ्यांच्या तर्फे 
प्रश्नांची उत्तरे देत, प्रत्यक्ष बोलणे सभ्यपणांच मानले 
जात नसे. काही ठिकाणी उलट असेही म्हटछे आहे 
की शीलच स्त्रियांचे संरक्षण करू शकते, घराच्या भिंती 
किंवा वैद्न करू शकत नाही, ( रामायण, अयोध्या- २३; 
युद्धकांड ११४) 
0 "७ > 

प. क. ,तोंद्क काळ सोडल्यास भारतात स्त्रिया 
पूणपणे स्वतंत्र कधीच नव्हत्या, पुढे मध्ययुगात तर 
गुत्ममगरींचे स्वरूप आले |! काही वेळा तर त्या 
उपभोग्य वस्तूच समजल्या गेल्या | पण हे रानटी- 
अवस्थेचे स्वरूप फार वेळ टिकले नाही. स्त्रियांचे 
सरक्षण करणे हा पुरुषांचा 


क यी धर्म होय व त्यातच ते 
स्वाभिमान ( 0517817018 3४ ) मानीत. 


ननान्दरि सम्राशी भव सम्नाज्ी अधिदेवृषु | ? 
"ण केब्वेद १०८५-४६ 


वर पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हीति । 


० मनु, ५९.२ 


३४ 


: प्राचीन संस्कृत वाड्य़यातील स्रीजीवबनाचे देन 


राजस्थानचा इतिहास याला साक्ष आहेच, पण 
महाराष्ट्रही यात मागे नव्हता. 
स्रीरशिक्षण 

वैदिक कालात स्त्रिया पुरुष्राइतक्याच वित्रेत पुढार- 
लेल्या होत्या. त्रश््वेदात याविषयी अनेक उछछख 
आहेत. अध्यात्माविद्येत त्या वादविवाद करून पुरुषां- 
नाही कुंठित करीत. वेदाचा अधिकार तर त्याना 
होताच पण शिवाय त्यांच मोजीबंधनही होत असे. 
काहीनी सूक्ते रचिली आहेत. उदाहरणार्थ, जुहू 
(१०,१०९ ), माधवी (१११९ ), शाद्विप्रभा 
(४.४ ) याची नावे सांगता यतील.* २ अशी सत्ता- 
वीस-स्त्रियांची नावे वेदात आहेत. आश्वलायन 
गृह्यसूधात गार्गी, वाचक्कवी, वडवा प्रातिथेयी, सुलभा, 
मैत्रेयी याची नावे इतर त्रश्चींच्या बरोबर * त्रह्मवादिनी? 
म्हणून आहेत. त्यानी जीव, जगदीदा व जगतू याचे 
परस्परसंबंध काय आहेत; मृत्यूनंतर आत्म्याचे काय 
होते इत्यादि विषयांवर सूक्ष्म विचार केला आहे. 
ह्यांेकी मैत्रेयी ही याज्ञवल्क्याची पत्नी होती व तिने 
पतीपाशी ऐहिक वेभवापेक्षा ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ति व्हावी 
अशी इच्छा प्रदरित केळी व ती त्याने पुरविली. 
जनकाच्या दरबारात याज्ञवल्क्याने इतर विद्वानांना 
वादविवादात पराभूत केल्यावर गार्गी. नावाची 
एक योगिनी उठली व तिने त्याला दोन प्रश्न 
विचारले व त्याने त्यांची उत्तरे दिली.* 3 अक्षा 
प्रकारे वैदिक कालात स्त्रिया वेदविद्येत व अध्यात्म- 
विद्येत प्रवीण असून पुरुषाच्या बरोबरीने भाग 
घेत. त्यावेळच्या सर्वच स्त्रिया इतक्या पुढारलेल्या 
नसतील आणि कोणत्याही समाजात नसतातच पण 
काहींच्याबरून त्यावेळच्या स्त्रियांची बोंद्धिक प्रगति 
दिसून येते. ही अखंड प्रगति पुढे पा्णिनि, कात्यायन, 
महाभाष्यकार पतंजलि ( इ. स. पू. १५० ) येथ पावेतो 
दिसून येते. उदाहरणाथ, काशकृत्स्नाच्या मीमांसा- 
सूत्रावर जिचे प्रावीण्य आहे तिला : काशकृत्स्ना ? 
(ब्राह्मणी ) म्हणांबे असे पाणिनिसूत ४1१1१४ वर 
तती ल क क 


१२, पहा -- । ११००९० ४०७९४४ 001९ 


वार्तिक आहे. ' उपाध्याय ' दाब्दाचे स्त्रीलिंगीरूप उपा- 
ध्यायानी- उपाध्यायी व उपाध्याया अशी होतात. पण 
जी स्वतः अंध्यापनाचे काम करते तिला ' उपाध्याया ? 
म्हणावे, पण जी केवळ उपाध्यायाची पत्नी आहे तिला 
: उपाध्यायानी ? म्हणावे. ' उपाव्यायी शब्द दोन्ही 
अर्थाने घेतला तरी चालेल. त्याचप्रमाणे * आचार्य ? 
शब्दाची स्त्रीलिंगी दोन रूपे होतात. “ आचार्यानी ? 
किंबा ' आचार्या ? पण स्वयं व्याख्यात्री असेळ तर 
८ आचार्या ? म्हणावे व केवळ आचार्याची पत्नी असेल 
तर “ आचार्यांनी ' असेच रूप होते. 

क्रग्वेदाचे पठन करणाऱ्या स्त्रियांना “ बहूबृच्यः ? 
आणि “ कठ? शाखेचे अध्ययन करणारी ती “कठी? 
अश्या संज्ञा होत्या. शतपथत्राह्मणात (१४, ९. ४. ७) 
तर कन्या विडुषी व्हावी अश्यी इच्छा असल्यास पित्याने 
काही यज्ञासारवा विधि करावा असे सांगितले आहे. 
(अथ यः इच्छेत्‌ दुहिता मे पण्डिता जावेत ) इत्यादि. 

यापुढे मात्र स्त्रियांना वेदविद्येची व अध्यात्मविद्येची 
वंदी झालेली दिसते. मृच्छकटिक नाटकात (अंक 
तिसरा ) विदूघ्रक मैत्रेय उपहासाने म्हणतो की, स्त्रिया 
संस्कृत बोलताना पाहून मला तर हसू येते ! भागवत 
पुराणात म्हटळे आहे की स्त्रियांना वेदविद्येपासून परा- 
वृत्त केल्याने महाभारत, रामायण आणि इतर पुराणे, 
इतिहास आणि उपाख्याने यातून त्यानी ज्ञानसंचय 
करावा, | 
: पौराणिक कालातील स्त्रियांची परिस्थिति ? 

या कालातही स्त्रियांची बोाद्वेक आणि नैतिक 
पातळी बरीच उच्च होती. रामायणातील सीता ही 
आदुर्श स्त्री मानली जाते. पातित्रत्य, चारित्र्य, म्रूदुत्व 
आणि आध्यात्मिक तेज या बाबतीत तर जगाच्या इति- 
हातात अशी दुसरी सीता सापडणार नाही. त्यामुळे 
हिंदु लोक रामाबरोबर तिलाही देवता मानतात ! ईश्वर 
स्त्रीच्या रूपात अवतार घेतो ही कल्पना हिंदुघर्मा- 
शिवाय दुसरीकडे मिळणार नाही ! असो. महाभारतात 
सावित्री ही दुसरी एक आदर्श स्री आहे. ती सवे 


5९४४९१७ (18, 1.13); । ?०6॥85 ७४५ 


गता फछ000९0? 0४ , ७लयाट०]; । उल्फा) खी 890, 80, एऐडापशी छत 


शरा 


१३. बृह. उपनिषद्‌ - २१४१; ४1५१३; २३॥६॥१; २1८१. 
३५ 


अनुक्रमणिका 


क ०27:-4/2 222 


चंफबन 20१०-0१ 


विकास संस्थेद्वारे | 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी 


नवभारत 


शास्रात निष्णात होती. मध्ययुगाच्या पूवकालात ' काब्यमीमांसा ग्रंथात म्हणतो की पुरुपाप्रमाणे स्त्रियां- 


संस्कृत काः्य नाटकातून अश्या आदर्श स्त्रिया लखकांनी 
आपल्या कृतीतून रंगविल्या आहेत. त्याना त्या 
कालच्या समाजाच्या प्रतिनिधि समजण्यास हरकत नाही. 
( 1.10819(076, 15 18 ॥३8्टा]र्‍ 8910, 18 धि ९ 
णांए'०' 07 (0९ 80प] जा 8०७९४ ). वाड्यय 
हा समाजजीवनाचा जणूकाय आरसाच असतो. 
कालिदासाच्या ' मालविकाशिमित्र' नाटकात तापसी 
कौशिकी ही इतकी वरच्या दर्जाची आहे कौ 
राजापासून स्व लोक तिला मान देतात. या नाटका- 
तील नायिका मालविका- आणि राणी धारिणी याही 
फार सुरिक्षित आहेत. भवभूतीच्या (७ वे दतक) 
* मालती-माधव ? नाटकात कादंबकी नावाची बरोद्ध 
परिचारिका ही फार मोठी विदुषी असून आसमंतातील 
विद्यार्थी तिच्याकडे शिकण्यासाठी जात असत. कादंब- 
कीच्या दोन विद्यार्थिनी- सौदामिनी आणि बुद्धरक्षिता- 
मालतीच्या मेत्रिणी- या उच्च संस्कारांच्या आहेत ! 
बाणभट्टाच्या ( ७ वे दतक ) ' कादंबरी? या गद्य 
ग्रंथात कादंबरी, महाश्वेता आणि पत्रळेवा या तीन 
स्त्रिया वाणभट्टाने उच्च संस्कृतीच्या म्हणून कल्पिल्या 
आहेत. राजदेखराच्या ( १० वे शतक) ' कपूरमंजरी ? 
या प्राकृत नाटकात सव स्त्रिया अत्यंत सुशिक्षित आणि 
त्यांपैकी कांहीतर कवयित्री आहेत ! विचक्षणा नांवाची 
राजदासी “मल्यवायू व वसंतवात' यावर काव्य रचून ते 
राजा- राणीपुढे म्हणून दालविते | कर्पूरमंजरीने आणि 
तिच्या ज्येष्ठ भगिनीने स्वलेल्या कविता विचक्षणा 
राजाला नेऊन देते, राजा तर विचक्षणला “ महीतल- 
सरस्वती ? किंवा * त्रिसुवनसरस्वती ! अश्यी पदवी बहाल 
करतो ! त्यावेळच्या स्त्रियानी स्चलेल्या सुमारे दीडशे- 
च्यावर कविता कोशा-काव्यातून आजही उपलब्ध 
आहेत. जघनचपला, अविलंबिता, इंदुळेखा, कुंतिदेवी, 
मदालसा, नगमा पद्मावती, राजशेखर-स्वाती, वीरसर- 
स्वती, गौरी यांची नावे प्रसिद्ध आहेत. राजशेखराने 
यांची भरपूर स्तुति केळी आहे. या कवयित्रींनी वेगवेगळे 
विषय-निसर्गातील सुंदर देखाब्यापासून तो अध्यात्मा. 
पावेतो-हाताळळे आहेत. त्यांच्या काव्यात साधेपणा, 
आत्मीयता व प्रसादगुण आहे. राजशेखर आपल्या 


१४, पहा- 11९ ७त 880१ ०1 हाण, ३8१9100181. 


३६ 


मध्येसुद्धा काव्याची प्रतिमा असू शकते कारण प्रतिभा 
स्री किंवा पुरुष असा भेद करीत नाही, राण्या, राज- 
कन्या आणि सचिवकन्या यानी काब्ये रचली आहेत. 

स्त्रिया योगोभ्यास व तपश्चर्या करून सिद्धि मिळ- 
वीत. अत्रिक्रषीची पत्नी अनसूया अ्लीच एक योगिनी 
होती. काही योगिनी कायमचे ब्रह्मचथे पाळीत, ती 
परपरा अजून चालू आहे. श्री रामकृष्ण परमहंस याना 
एका योगिनीनेच ब्रह्मचय शिकविले, ' “सुलभा नाबाच्या 
योगिनीने जनकाशी मोक्षाची चर्चा केली. महाभार- 
ताच्या बनपर्वात आणि इतरत्र द्रौपदी युधिष्ठिराळा 
आपल्या भाषणाने ताळ्यावर आणते. पिंगला नावाची 
वेश्यासुद्धा गंभीर विषयावर बोलत. “ पिंगळागीत- 
गाथा ' या नावाने ती प्रसिद्ध आहे. मात्र स्त्रियांनी 
राज्य केल्याचा उछेख मिळत नाही : अभिवर्षाच्या 
पत्नीने मात्र काही दिवस राज्य केले पण तेही पुत्र 
होईपावेतो |! विचित्रवीथ ल्हान असता सत्यवती राज्य- 
कारभार पहात होती. स्त्रियांना “ राजसूय ' यज्ञ कर- 
ण्याचा अधिकार नव्हता. न 

प्रांचीन संस्कृत वाड्य़यात स्त्रीविषयक विचार जस 
उदार दृष्टीचे आहेत तसे काही ठिकाणी तितकेच 
अनुदार उद्गारही पण आहेत. एखाद्या विषयासंबंधी 
सुभाषिते जशी उलट-सुलट असतात त्याप्रमाणे धन- 
संचयाला अनुकूल सुभाषिते वाडयात आहेत तशी 
ती प्रतिकूलही आहेत. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे 
ती संमिश्र खरूपाची आहेत. कांही ठिकाणी स्त्रीला 
देवता म्हटले आहे तर दुसर्‍या एका प्रसंगी तिची 
भरपूर निंदाही पण आहे. महाभारतात या दोन्ही 
गोष्टी आहेत त्याचे कारण स्त्रीचा स्वभावच तसा 
आहे. त्या सुष्ट आहेत तका दुष्टही आहेत ! 

महाभारतात भीष्माचे स्त्रियांविषयी उद्गार असेच 
संमिश्र आहेत. काही ठिकाणी उदाहरणाथ अनुज्यासन 
पर्वात ( ४६.५-६-७) तो म्हणतो, “ स्त्रिया पूज्य 
अदून त्याना प्रेमाने वागवावे, ( पूज्या लालयितव्या ); 
ज्या ठिकाणी स्त्रियांचा सन्मान होतो तेथे प्रत्यक्ष देव- 
तांचा वास असतो, ( यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवताः ।  ) जेथे तसे नसते तेथे कोणतीही गोष्ट सफल 


२ छु फल, ए६३ धिपाहा., 


: प्राचीन संस्कृत वाडःमयातील ख्रीजीबनाचे दीन ? 


:होत नाही. ( सववत्र अफला क्रिया ). ज्या कुटुंबात 
स्त्रियांना वाईट वागविण्यात आल्याने दुःख आणि 
अश्नपात दिसतात त्या कुटेवाचा नाश झाल्याशिवाय 
राहत नाही. स्त्रियांच्या शापाने जणू काय बज्रपाताने 
'घेरेच्या घेर घळीस मिळतात ! त्यांचे वैभव नाहीसे होते. 
भीष्म युधिष्ठिराठा पुढे म्हणतो की, मनूच्या हे 
लक्षात आल्याने त्यांन त्याना पुरुषांच्या संरक्षणा- 
खाली ठेवण्याची व्यवस्था केली, कारण त्यांच्या 
मंते स्त्रिया या मूलतःच अबला व भावनाप्रधान 
असल्याने कोणालाही बळी पडतात, कारण त्या अधिक 
प्रामाणिक व सत्यवादिनी असतात. तेव्हा साधारणपणे 
त्यांना मान द्यावयास पाहिजे. पुरुष धर्माच्या बाबतीत 
त्यांच्यावर अवलंबून असतो कारण तिच्या सहकार्या- 
शिवाय ते होऊच रकत नाही असे शास्त्र सांगते. पुनः 
त्यांच्यारिवाय सुखोपभोग मिळत नाही हेही तितकेच 
खेर आहे. म्हणून पुरुषाने त्यांच्याशी दांडगाईने न 
वागता जरा नमूनच असावे.* * स्त्रीमध्यच श्री वास 
करते, * * म्हणून कल्याण इच्छिणाऱ्या पुरूषाने स्त्रियांना 
सन्मानाने वागवावे. असत्य बोलणाऱ्या, द्वेधाने व 
असूयेने भरलेल्या, घरोघरी हिंडणाऱ्या, भांडखोर व 
आळशी स्त्रियांमध्ये देवता व श्री वास करीत नाहीत 
हेही तितकेच खरे ! ” आजही सावित्री , दमयंती 

ट्रोपदी, सीता, अहल्या , वृहस्पतीची पत्नी तारा 
आणि इतर यांना हिंदु स्री-पुरुष पूज्य मानतात कारण 
त्या स्त्रियांच्या आदर आहेत. मनु, याशवल्क्य, अत्रि 
वेगेरेंच्या स्मृतीत स्त्रियांना फारच मान दिला आहे. 
( उदा. मनूची वचने पहा: अध्याय ३,५५ ते ५९) 
यांचा सारांश मागे दिलाच आहे. याज्ञवल्क्य तर या 
पुढे जाऊन म्हणतो की स्त्रियांची कोणी टिंगल केल्यास 


तो दंडाह समजावा. ( याज्ञ. ५.९२) 


१७५, स्त्रीप्रत्ययो हि वैधर्मा रतिभोगाश्र केवला: | 


हिंदू समाजात मातेचे स्थान पित्यांपेक्षा अधिक 
पूज्य मानले जाते. मातेला प्रत्यक्ष देवतारूप समजतात. 
कोणत्याही धर्मात मातेला इतके उच्च स्थान नाही. 
असे एक वचन आहे की 'उपाध्यायापेक्षा आचार्याची 
योग्यता दसपट, तर पित्याची आचार्याहून शतपट 
असंत. पण मातेची योग्यता ? ती पित्याहून सहस्थपट 
असंते ! * ५ म्हणून ईश्वराला ' जगन्माता ? म्हणतात 
सस्तरातीत ( २।॥५]६ ) तर जगन्मातेला उंददेशून सव 
प्राथना आहे. जो मातेचा त्याग करतो त्याला स्मृति- 
कार दंडाह समजतात व कोणत्याही यज्ञप्रसंगी त्याला 
निमंत्रण देऊ नये असे सांगतात. 
स्त्रीस भाव 

यासंत्रंधी परस्पर भिन्न मते आहेत हे मागे सांगि- 
तलेच आहे. क्रखबेदात ( १०.९५-१५ ) म्हटले आहे 
की, तिच्याशी कायमची मेत्री कधी करू नये. रामायण- 
महाभारतात स्त्रीविषयी अनेक अनुदार उद्गार सापड- 
तात ! *८ स्त्रिया विश्वासाहे नाहीत. संधि मिळाल्यास 
त्या केव्हाही पतीला सोडून जातील. त्यांच्यावर जो 
अवलंबून राहील त्याला यश मिळणार नाही ! ( अबला 
यत्र प्रबळा बालो राजा निरक्षरो मंत्री । नहि नहि तत्र 
धनाशा जीवितुमाशापि दुलंभा भवति ॥ ) वगेरे. शत- 
पथ ब्राह्मषणातही एका ठिकाणी म्हटले आहे को 
स्त्रियांचे मन समतोल नसते. त्या भावनाप्रधान अस- 
तात व त्यामुळे कोणत्याही गोष्टींचा त्या साधकबाधक 
विचार करू रकत नाहीत 

अनुद्यासन पर्वात युधिष्ठिराने भीष्मपितामहाला 
स्त्रियांच्या स्वभावाविषयी बोलण्याची विनंती केली. 
त्यावेळी भीष्म शरपंजरी होता, यावेळी स्त्रियांविषयी 
त्याने फार अनुदार उद्गार काढले आहेत ! तो म्हणतो, 
स्त्री हौ सव दोषांचे मूळ आहे, तिचे मन संकुचित 


परिचर्या नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः || -- अनु. पर्व ४६.१० 
१६. श्रिय एताः स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता । 
पालितानि गहीताश्व श्रीः स्त्री भवति भारत ॥ 
१७, उपाध्यायान्‌ दश्याचाये आचार्याणां शतं पिता | 
सहखे त॒ पितृन्माता गारवेणातारेच्यते || मनु. २१४५ 
१८. पहा - रामायण-अयोध्याकांड, ३९. २० ते २३ ददरथराम संवाद 
महाभारत-उद्योगपर्व, २८, ४२-४२, अनु. पर्व ७३२, ११ ते २० 


३७ 


"करखगगघनचि्जचज? 


नवभारत 


असते.* * ती पुरुषांना भुलविते. तिला मोह आवरत 
नाही. म्हणून तिने व्यमिचार केला असता तिला 
दोषी न धरता पुरुषाकडच दोष असतो." 

आमच्या स्मृतिकारांनी स्त्रियांविधयी फारच उदार 
धोरण ठेवलेले पाहून आश्चय वाटते! काही वर्षापूर्वी 
मध्यवती कायदेमंडळात विवाहित स्त्रीने व्यमिचार 
केला असता तिला पुरुषाइतकेच दडाहे का समजू नये, 
कारण दोघेही स्त्री व पुरुष सारखेच दोषी असतात 
असे एकाने विचारले. सध्या पीनल कोडात पुरुषा- 
लाच विवाहित स्त्रीच्या व्यमिचाराविषयी (9-0 प]- 
४7४ ) दोषी धरतात. त्यावेळी स्त्रियांच्या स्वभावाची 
दुवलळता व असहायता लक्षात घेऊन तिला दोषी समजू 
नये असे बहुमताने ठरळे ! कारण पुरुषाने तिला भुल- 
वून अगोदरच संकटात घातलेले असते त्या दुःखावर 
पुनः शिक्षेच्या डागण्या कशाला असा वुक्तिवाद सर- 
कारी पक्षाकडून करण्यात आला. स्त्री स्वतः होऊन 
क्वचितच व्यभिचाराला प्रवृत्त होते पुरुषच तिला मोह 
पाडतो व त्याला ती बळी पडते हे सर्वांनी गृहीत धरले, 

मुलाविषयी मातेला पित्यापेक्षा अधिक प्रेम असते, * १ 
सामान्यत: पुरुषापेक्षा स्त्रियाच अधिक प्रेमळ असतात. 
स्मृतीमध्ये स्त्रियांना “ गृहदीस्तयः १, ' गृहश्रियः ? 
* पत्नीमूलम्‌ गृहम्‌?, ' गृहपिंजरकोकिला ? वगेरे 
म्हटळे आहे ! म्हणजे गृहाचा प्रकाश, घराचे वेभव, 
घरखूप पिंजऱ्यातील कोकिळा, अश्शी विशेषणे तिच्या- 
मागे लावली आहेत. त्याप्रमाणे कन्या ही कुटेंबाचे 
वैभव आहे ( नित्य निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रति- 


छ्ठिता ? किंवा “ कन्येयं कुलजीवितम्‌ ) असेही म्हटले 


१९, स्त्रियो हि मूलं दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्मुताः । -- अनु. पर्व 
२०, एवं स्री नापराध्नोति नर एवापराध्यति ॥ किंवा, नापराधो5स्ति नारीणां नर 
सर्वकार्यापराध्यत्वान्नापराध्यति चांगना ॥ -- शान्तिपवे, २६६, ३८-४० 
२१. स्त्रियास्त्वभ्यधिकः स्नेही न तथा पुरुषस्य वै । -- महाभारत, अनु 
२२, एवं स्त्रिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यत । -- 
२३, शि्युत्वं स्रैणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतः । 


आहे. भवभूति म्हणतो, स्त्री असो किंबा बाल असो, 
गुण हे पूजास्थान असून लिंगभेद किंवा वय यांना 
महत्त्व नाही." कालिदासाने खुवंद्यात स्त्रीही गृहिणी 
असून सल्ला देणारी, खाजगी गोष्टीत मित्र आणि 
ललित कलांमध्ये उत्तम शिष्या असे म्हटले आहे.२४ 
गीतेत भगवान कृष्णाने विभूति सांगतांना स्त्रियांच्या 
अंगची कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, घैथे आणि 
क्षमा हे गुण सांगितले आहेत. ( * कौर्तिः श्रीर्वाक्च 
नारीणां स्मृतिमैधा धृतिः क्षमा ) गीता १०.३४. 
तात्पये, आतापावेतो प्राचीन संस्कृत वाड्मयांतील 
सरीजीवनाचे दर्शन करून देण्याचा थोडा प्रयत्न 


कला, त्यावरून असा निष्कषे निघतो की वैदिक 
कालातील स्वातंत्य जरी तिला राहिले नाही व 
पुढे इतिहास, स्मृती व पुराणे यांमध्ये ते सकोच 
पावले तरी स्त्रियांविषयी पावित्र्य, आदर वेगेरे 
यांना मान्यता देण्यात आली आहे. हिंदू तत्तववेत्यांनी 
व स्मृतिकारांनी स्त्रीकडे वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या 
दृष्टीकोणातून पाहिळे आहे. कचित्‌ तिच्याविषयी 
अनुदार उद्गार काढले आहेत पण मराठी संतकवींनी 
स्रीविषयी जे अमंगल लिहिळे आहे त्या मानाने ते 
काहीच नाही ! स्त्री वेगवेगळ्या बंधनातून मुक्त होत 
असून पुढील काळात ती पूर्ण स्वतंत्र होऊन पुरुषाइत- 
कीच स्वतंत्र, कर्तबगार, बिद्याजनात पुढारलेली व 
व्यापक दृष्टीची होईल यांत शंका नाही. प्राचीन संस्कृत 
वाड्ययात तरी तिच्यावर अन्याय झाला नाही. पुढे 
माती अनेक कारणांनी तिच्यावर अन्याय झाला हे 
लरे पण तो विषय प्रस्तुत ठेणाच्या कक्षेच्या बाहेर आहे. 


एवापराध्यात । 


र. 


क नु री 4 २.४ द्‌ 
१1 कत्ता र २-५२-५४ 


गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिडर न च वयः | --( भवभूति ) 


२४. गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । --- 
* टीप - प्रस्तुत लेख तिरुपति येथील श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठाच्या ( 


खु. ८.६७ 


र सन 
टु ओरिएंटल जनल १ मध्ये श्री. एन्‌. सुत्रह्मण्यम्‌शास्त्री एम्‌, ए क्युरेटर यांच्या सि १ शष १ मधील भाग ४ 3 


19का& ? या लेखावर आधारलेला आहे. त्याशिवाय भारतरतन डॉ. पां 


धर्मशास्त्र ? या ग्रंथाचाही आधार आहे --- लेखक, 


द. द ण्पाह्ष उ 1९०186110 
* कोणे यांच्या “ पाह०४ ० 


३्‌ट 


न, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रीज्ञानदेवोक्त-दीपिकारचनेतून कसोटी 


श्री. द. वें. केतकर 


(१ 


र: 2. 


( हा प्रस्तुत लेख कोणत्याही व्यक्तीला उद्देशून लिहिलेला नाही. ) 


(१) परि मूळध्वनीचिये वाढी. ... | १३-८५३ 
(२) आतां निरूपीन प्रबंधु.-. | १२-१९ 
(३) तेस जी न बडबडी... । १२-८५२ 
१. झाडा देईन प्रतिपदी । अंथार्थासी ॥ ( १३२ 
7११६३ ) या ज्ञानदेवांच्या स्वतःच्या प्रत्ज्ञिनुसार 
दीपिकची उभारणी झाली आहे. प्रतिज्ञेची छोटीशी 
उकल !- 
ग्रेथाथ र्‌ गीताप्रवंधाचे हृद्रत; गीता्थ॑ निधान. 
१ ( अ, र डा १ ९ 3) 
ग्रंथार्थासी -गीताप्रबंधनिष्ट ह्ृद्वताच्या सिव्यथे. 
प्रतिपदीं - गीताह्द्रताची कांक्षा दररीविणारी किंवा 
पुरविणारी गीता<छोकात जी जी मूळ- 
घ्वनिस्थळे (१३-८५३) आहेत त्या 
त्या प्रत्येक स्थळी. 

“वनिस्थळ शब्दात्मक असो, शाब्द- 
समुः्चयात्मक असो किंब्रहुना कोणत्याही 
स्वरूपात असो - त्या त्या प्रत्यक स्थळी. 
सारांश - ग्रंथद्द्रतप्रयोजक - प्रवतैक - 
प्रवधक अश्या प्रत्येक स्थळी, 

झाडा देईन न चुकता परामर्श घेईन. "छोकातील 
स्थळांची आकांक्षा ओळखून सुत्रोध 
मराठीत निरूपण करीन. सारांद- 
गीतेच्या ध्येयसिद्धीला, टुरूनही जे 
जे स्थळ उपयुक्त वाटेल त्यासकट 
सर्वावर न चुकता इष्ट ते भाष्य बोलेन. 
प्रतिज्ञेबरून दीपिकेची उपपत्ति 
२. त्या त्या झछोकातील ग्रंथार्थसाधक स्थलांच्या 
तीक्ष्ण, अतीक्ष्ण; मंद, मंदतर मगदुराप्रमाणे ज्ञानदेवांनी 
ओवबीभाष्याळा, र॑मालास्य करावयास लाविले आहे. 
म्हणूनच जगन्नाथ पंडित लिहितात- 
नटंकूततांडवविकटाः पंडितटीका लसंति गीतायाम्‌ । 
रंभालास्यविळासा जयति ज्ञानेश्वरी तासु ॥ 


अनुक्रमणिका 


- म्हणूनच ओवीभाष्यात अनेक प्रकार (संकोच, विकास 
वगेरे ) प्रकर्षाने गोचर होतात. त्याबरोबरच *छोकातील 
शास्त्रव्वनिविरहित शब्द, राब्द्समुच्चय, एखादे चरण, 
-छोकाधे, संपूर्ण रछोकही, ग्रेथार्थाच्या दृष्टीने, त्याना 
उदासीन, अनुत्साही, अकिंचित्कर वाटला तर त्यावर 
त्यानी ओवीभाष्य लिहिल नाही हे योग्यच झाले. ते 
स्वतःच म्हणतात : पाणी घाळून दूध वाढविल्याप्रमाणे 
-तेसे जी न वडवडी- मी उगीच कोरडी बडबड कर- 
णार नाही. 
गीतेबीणही रंगु दावी 

३. गीता व दीपिका जोडीने वाचल्या तर 
उत्कृष्ट रंग येतोच. कारण इतका प्रक्ृष्ट बिंब - प्रतिबिंब 
ग्रेंथाथ साधला आहे. इतकेच काय पण गीतेशिवाय 
केवल दीपिकावाचनातही प्रतित्रिंबत्व लोपून दीपिकाच 
बिंत्ररूप धारण करिते. कारण तीत-रंगीं सुरंगितेची 
आगळिक- चमकून राहते. 


पदबोधिनी टिप्पणी नव्हे 


४. ज्ञानदेवांनी-झाडा देईन प्रांतपदी । 'छोका- 
थौसी || - अशी प्रातिज्ञा केळी नसल्याने <छोकातील 
प्रत्येक शब्दाच्या अर्थाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही 
ग्रंथा थदीपिका आहे, पदबोधिनी टिप्पणी नव्हे. 


५. सूत्रात्मक- ( संधायक ) इत्यर्थ. 

( १ ) साक्षात्‌ बा परंपरया, सखोळ वा उथळ, 
स्थिर वा प्रवाही.- या स्वरूपाचा गीतार्थसाधक मूळ 
शास्त्रध्वनि, कोर न सांडिता, सुबोध विस्तारला आहे, 

(२ ) ध्वनिरहित स्थली मी तटस्थ राहिलो आहे. 
ओघात काही स्थळे येऊन गेली, काही त्यागिली 
आहेत. उगीच बडबड करीत बसलो नाही, 

(२३ ) दीपिका गीतेचे बिंबच आहे; ती शाब्द- 
बोधिनी व्याख्या नाही, 


३९ 


-कखगघरचघजघज” 
म प न्ळा ठं डा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


६. कसोटी 

वर्रीळ ( १ ) ज्ञानदेवोक्त संदम, व(२) आघरि- 
कृत अनुभवी निष्णातांचे इतस्ततः विखुरलेळे निरण- 
यात्मक बोल-यांच्या आधारे एक उत्कृष्ट कसोटी सिद्ध 
होते ती अश्लीः- 

(अ) साधक प्रमाण सद्भाव व 

(ब) बाधकप्रमाण-अभाव. 

ही(अ)वब(अ) अशी प्रमुख जोडी आहे. ही 

सर्वत्र लागू होते. 

प्रस्तुत संदर्भात, 

त्यांच्या वेशिष्टयामुळे, अ- वर्गीत 
( १» मूळशास्त्रध्वनि (३ ) प्रवाहसामरस्य 
(२) ज्ञानदेवी मुद्रा (४ ) स्वसत्तापात्रत्व 

असे चार प्रकार होतात. (ब) हा पाचवा प्रकार. हा 

अत्यंत अवद्य आहे. (अ) व (ब) या जोडीनेच 

एखाद्या पुराव्याला “ कसोटीची ” पदवी मिळते. 

(ब) हा प्रकार पाहिल्या उदाहरणात दाखविल्याप्रमाणे 

स्वतंत्र असू शंकेळ, किंवा साधकचतुष्टयापकीच, काही 

बाधक होतील. 
स्पष्टीकरण 

(१) मूळशास्त्रध्वनि - मूळ गीतारछोकातील वर्ण्य- 
विषयसंसूचन. याची उदाहरणे पुढील क्रमांकात 
दाखविली आहेत. (पहा. क्र. ५३) 

(२) ज्ञानदेवीमुद्रांक - ओवीबंधाचा डौल. पदांचा 
तोळ, यादवकाल - चरणांची चाल, तालबद्धता 
उद्गारांचा ठामपणा -या विशिष्ट शोळीच्या 
ठ्याने अंकित ज्या ओव्या - त्या ज्ञानदेवमुद्रां- 
कित ओव्या होत. असा आमचा संकेत आहे 

(३) प्रवाहसामरस्य - ऊहापोहसामरस्य, प्रश्नोत्तर- 
सामरस्य- शंकानिरसन - खंडन -प्रवाह्सा मरस्य 
निंदाप्रवाह - स्तुतिप्रवाह - सामरस्य याने युक्त 
ओवी असली पाहिजे (उ.क्र, ११) 

(४) स्वसत्तापात्रत्व - प्रवाह नसेल तर - प्रस्तुतपोघक, 
संदर्भसंगत, स्वस्थानस्थितत्व. साथेकत्व - वगेरे 

(५) बाधकप्रमाण-- अभाव -- चार चरणी, भिन्न 
कालिक, संदर्भदूषक प्रस्तुतच्छेदक- वगेरे, 

या पाच कसांच्या साहाय्याने एखादी ओवी 
प्रक्षिप्त की 'मूलस्थ' हे निश्चित करणे फार सोपे होते. 


टीप- इतर ज्ञानेश्वरीभक्तही आपल्या अनुभव- 
स्फूतींने वरील कसोटीला रमणीयतर करितील तर- 
“ आम्हीं ना न म्हणो. ” 
७. कसोटीचा उपयोग - 
कस १, २, ब ५ हे तीन फार महत्त्वाचे म्हणून सर्वच 
अवश्य, प्रबाहात्मक भाष्य असेल तर ३,४ दोन्ही अवश्य. 
प्रवाह नसल तर ४ था एकच कस पुरे, तिसरा अनावऱ्य. 
८. एखादी ओवी प्रक्षिप्त किंबा मूळस्थ ठरविणे ही 
यट्टा नव्हे. ती एक जबाबदारी आहे. अर्थात्‌ कसोटीच्या 
साहाय्याशिवाय या जबाबदारीतून पार पडणे शक्‍य: 
नाही. म्हणून साक्षेपी वाचकांना कसोटीचे मम चोख 
कळावे या हेतूने आम्ही पुढील उदा० ररे, व ३ रे, 
बाडेपूवक सविस्तरपणे कसाला लावून दाखविणार आहो. 
प्रत्येक प्रक्षितत ओबीच्या वेळी एवढा विस्तार करण्याची 
आव्यकता नाही. अनुभवाने एकदा दृष्टि पटाईत 
झाली म्हणजे हे काम शीध्र होते हे उघड आहे. 
तोपर्यंत खाली , विस्तार पत्करून, विवेचन करणार. 
आहो. त्याबद्दल वाचकांनी क्षमाशील व्हावे. 
१ ह उदाहरण- ( मुद्दाम सोपे घेतले आहे. 3 
महावीर अकरा अक्षोहिणी | तुंबा एके नागविल रणीं ।; 
तो स्वभाबो कोदंडपाणी । झुंजवील तुज || 
९, ही ओवी कसाला लावू 
झालेला नाही, पुढे 
११ अक्षोहिणींचा नाश 
एकें रणीं नागविळे  _ 
ओबीतीळ कालविपर्यास ० 
ह बाधक, विकत. आहे. तो ५ ज्या 
कड मतात । . म्हणून ही दो कसरराव४था 
अपात्र- प्रक्षिप्त. 
कसांची मांडणी 
 स्वभाब ” ( श्वनि आहे ) 
तितकीशी नाही 
क- मुळे सामरस्य नाही 
न मुळ. पातत्व नाही 


वरेर्दद्द 
* अद्याप युद्धाला आरंभही 
होणाऱया युद्धात अर्जुन 
करणार आहे. तरी देखील “तुंवा 
अगोदरच सांगणाऱ्या 


(१) मूळध्वनि 

( २) ज्ञानदेवमुद्रा 
(२ ) प्रवाहसामरस्य 
(४) स्वसत्तापात्रत्व 
(५) बाधकप्रमाण 


निर्णय-- ओवी प्रक्षित कालविपर्याल ” (क). 
२ न्या उदाहरण--- ( मा 
परिस पां सव्यसाची 
लाहोनि 
खंती करिती कर्माची । २ गोत ची , 
वक १ टी । "ऊएऊॉ” एक. 
कडव नि्गडन: 


श्रीज्ञानदेवोक्त-दीपिकारचनेतून कसौटी 


ही ओबी कसाला लांवू 
१०. (अ ) ज्ञानप्रयोजक शास्त्रध्वनित- प्रस्तुतात 
“ स्वधर्मयज्ञ ” - हा मूळध्वनि आहे. त्यावर 
(१३९-१४५ ) सात ओव्यांचे भाष्य आहे. 
११. ओव्यांचे सार-- (ब. ) 
(१३९) सखघर्म न आचरणारा उन्मत्त होय. 
(१४०) तो इन्द्रियसेवक पापराश्ि, भूमार, 
(१४९१) त्यांचे जीवन वांझोटें होय. 
(१४२) ,, ,, अजागलस्तनी 
(१४३) कळकळीने खघर्म आचरावा, 
(१४४) शारीरासहच प्राप्त असा धर्म काँ 


खांडावा ? 
(१४५) शारीर हवे-आणि स्वर्धर्माची 
खंती ? ... गांवढे आहेत ! ! 


१२, ज्ञानेश्वरांनी दिलेली (ब) मधील चढत्या 
श्रेणीची नवीन नवीन निवडक विशेषणे पहा. या 
निंदाप्रवाहाची (गांवढे याचे उळट) “गाढव? या पदवीने 
अत्यंत प्रसगोचित समाप्ति त्यांनी केळी आहे. याहन 
अधिक ज्ञानदेव तरी काय व कसे लिहिणार ! ! 

१३. कसोटी---साधक, बाधक प्रमाणे. 
(१) शास्त्रध्वनि . . . स्वघम यज्ञ. 
(२ ) ज्ञानदेवमुद्रा . . . पूरण आहे. 
(३ ) प्रवाहसामरस्य ... पूर्ण आहे. 
(४ ) खसत्तापात्रत्व . . . निंदेचा इष्ट शेवट 
म्हणून पूर्ण पात्र. 
ही चार साधक प्रमाणे हजर आहेत. 
(५) बाधक-अभाव .. . बाधक नाही. 
( कारण प्रत्येक नवीन विशषषण आवश्‍यकच आहे. ) 
वरील सविस्तर कसोटीचा निर्णय- 

याप्रमाणे प्रस्तुत स्थली- ( १) शास्त्रध्वनी, (२) 
ज्ञानदेवमुद्रांक, ( २) प्रवाहसामरस्य, ( ४ ) स्वसत्ता- 
पात्रत्व, (५) बाधक-अभाव- असे हे पाचही कस 
तंतोतंत फलट्रप होतात. म्हणून ही १४५ बी ओवी 
डोळे मिटून ग्राह्य, राजवाडेप्रतीच्या तिसऱ्या अध्यायात 
या ओवीचा अन्तर्भाव अटळ आहे 

१४. उपर्युक्त ब मधील ओवीसारांची भिन्नता 
पहाता ७ पैकी एकही ओवी पुनरुक्त नाही. याची 
स्त्रातरी होईल. वरील सूक्ष्म उपपत्ती पाहून वाचकांना 


न,भा६ 


४१ 


केतकरांचे प्रतिपादन पटावे. न पटल्यास त्यानी आमच्या 
कसांटीच्या निर्णयातील दोष तरी दाखविण्याचा यत्न 
करावा अशी विनंति. 


कोणतीही कसौंटी न लावता, पुनरुक्तींचा भास 
झाल्यामुळे- वाचक म्हणेल- राज० प्रतीत ही ओवी 
नाही. हे युक्तच आहे- परंतु हे “स्वस्तिवाचन? किंवा 
- “ स्थितस्य गतिचिंतन ” निरथंक आहे. कारण 
याला पुढील क्र, ६३ वा बिनतोड पुरावा धक्का देणार 
आहे. “ स्वस्तिवाचन हे केवळ द्युमचिंतन आहे. ती 
कसोटी नव्हे किंवा परीक्षणही नव्हे. असे म्हणणाऱ्याच्या 
जवळ स्वमतपोषक समर्थ प्रावा नाही. एवढेच मात्र 
स्पष्ट समजते 


१५, केतवर- उपयुक्त व- मधील सर्वही 
ओव्या क्रमाने नीट बाचा. त्या सातही ओव्या. अमिन्न 
मूळध्वनिसंत्रद्धच असल्याने, त्यांच्या वळणात किंवा 
त्यांच्या ढोबळ आडायात स्वाभाविकच सारखेपणा 
भासणार ! आणि तसा तो भासला तरी, निंदाप्रवाहा- 
तीळ त्या त्या ओव्यांच्या अंतिम निर्णयाची, मिन्न 
भिन्न परंतु चढत्या आवेशाची,'* प्रखर, बोचक विशे- 
पणे फार महत्त्वाची आहेत, म्हणनच ज्ञानदेवांनी सात 
ओव्या खर्ची टाकिल्या आहेत. शेवटी १४५ व्या 
ओवीत, “ गाढवे ” (गांवढे ) हे अखेस्चे आवेदा- 
समात्तीचे *मर्यादाविशेषण ” गुंफिळे आहे. ( अध्याय 
१८ मध्यही, “' गांवढे ” या अंतिमनिंदाशब्दाळा 
धरूनच. गांवढ्यांच्या या खुळसटपणाची, उचितशा 
दृष्टान्तजालाने- तेथे, शोभा केळी आहे. ) 


स्वस्तिबाचन भंगते, पण- ओ. १४५ रहाते 


१६. उपयुक्त वस्तुस्थितीच्या संदर्भात-''पूर्वोक्त”?- 
स्वस्तिवाचनाचे परीक्षण करू. खरे पाहिले असता 
“ स्वस्तवाचन ? व“ स्थितस्थ गतिचिंतन * 
यांसारखे आंधळे, पांगळे पुरावे, ओबीत्यागाचे किंवा 
ओवीसंग्रहाचे समथन कधीच करू शकत नाहीत- 


हे तत्त्व खरे, तरी- काही म्हणतात-। स्वस्तिवाचन ? 


व॒ *“' गतिचिंतना ? सारख्यांना नामधारी - कसोटी 
म्हणून देखील म्हणावे परंतु तिचा उपयोग खालील 
प्रमाणे करून का होईना- १४५ बी ओबी त्याज्य 
ठरवावी. ( एवढा द्वेष का !!!) 


नवभारत 


१७. उपयोग- ओवी १४४ मध्ये, १४५ व्या 
ओवीचा सर्व आशय येऊन गेला आहे, इतकेच नव्हे 
तर, १४४ चे प्रथम चरण व १४७५ चे द्वितीय चरण 
ही दोन्ही, शब्द भेदाने एकच आहेत. म्हणून राज. 
प्रतीत ही ओवी नाही ते युक्तच आहे. 


१८. केतकर- एकाच १४४ व्या ओबीतच नव्हे, 
तर त्या सातही ओव्यातील प्रस्तुत आशय सारखाच 
भासतो आहि ना ! म्हणून त्या नीट पहा !! मग 
सातही ओव्या त्यागपात्र होतील काय? आदाय 
सारखाच भासेल, ( व प्रस्तुतासारख्या प्रसंगी तो तसा 
भासणारच ) एखादे चरणही शाब्दिक भदाने सारखे 
* भासेल- तरी त्या आशयाचा अंतिम निर्णय, प्रत्यक 
ओवीत जर स्वतंत्र व भिन्न आहे, तर ती भिन्नताच 
त्या सातही ओव्याचे “ स्वसत्तापात्रत्व ” निरपवाद- 
पणे निश्चित करते. प्रस्तुतात ठाम अश्यी सात भिन्न 
विशेषणे प्रत्यक्ष दिसत आहेत, ती डोळे मिखून 
ओलांडता येणार नाहीत. जो हट्टाने ओलांडेल तो 
ठेचकाळून पडेल | ! ती डावळली तरी- गोकर्णातील 
पिंडीसारखी- ती सारी भक्कमपणे बसली आहेत व ती 
तशीच बसणार. कारण साइड्याचा भाग बाजूस सारिला 
तरी ही भिन्न अथंपूर्ण विशेषणे आपल्या जागेवरून 
हलणार नाहीत, व ती काढून टाकण्याचा अधिकार 
कोणालाच नाही, म्हणून १४५ व्या ओबीसकट सातही 
ओव्या एकत्र राखणे अटळ आहे. अर्थात्‌ ही १४५ वी 
ओवी राजबाडेप्रतीत समाविष्ट केल्याशिवाय गत्यंतर 
नाही. 


खंती करिती कमाची 


१९, दास्त्राघाताने गोतजवंधूंच्या रक्तात हात बरनटून 
व्यावयाचे- शी-शी-शी | ! त्याच रक्ताने बरबटलेले 
भूमीचे राज्य- शी-ज्ली-शी ! ! कृष्णा, मला अनिवार 
स्थेत येते- -- मी झंजणार नाही-- अल्या प्रकारे, 
अडैनाने, स्पष्ट स्पष्ट व्यक्त केलेली “ कर्माची खंती ”- 
श्रीकृष्णाच्या डोळ्यासमोर होती. म्हणून योग्य प्रसंग 
येताच- श्री कृष्णाने तो पकडला. आणि प्रस्तुत 
पहिल्या सहा ओव्यात सामान्य निंदा दर्शवून, शेवटी 
अजुंनाकरिताच कल्पिळेल्या या ७ व्या ओबीत ( प्रस्तुत 
१४५ वी) - कृष्णाने - 


“ अर्जुना, - - ऐक बरं ?- - असे अगोदर 
संब्रोधून, त्याचे लक्ष आपणाकडे वेधून, त्या ओवीत 
उघड “ खंती ” हा शब्द योजून - -“' गांवढे?'-- 
असा त्याला टोमणा देऊन-निंदाप्रबाहाची समासि 
केली आहे. 

-- १४५ वी ओवी- प्रथम तिसऱ्या- मग १८ व्यात 

२०. कर्माच्या खंतीबद्दल अर्जुनाची कानउघाडणी 
करण्याचा गीताशास्त्रोक्त सर्वप्रथम अनुकूल प्रसंग 
म्हणजे २ ऱ्या अध्यायातील कर्मयोग- हेच तिचे प्रथम 
स्थान, अर्थात्‌ १४५ वी ओवी ३ र्‍या अध्यायातील 
१६ व्या <होकाखाली प्रथम अवतरली, म्हणून तिळा 
लेथून हलविणे ब्रह्मदेवालाही दाक्‍य नाही. 

- १८ व्यात प्रत्यक्ष अनुवाद. 

नंतर कारणपरत्वे, ही अर्जुनविषयक ओवी निराळ्या 
उठावाने १८ व्या अध्यायात ११ व्या छोकाखाली 
तिचाच अनुवाद ज्ञानदेवांनी केला आहे. 

गीतेत देखील प्रत्यक्ष अनुवाद. 
३-५० श्रेयान्‌ स्व्धमो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वघमे निधने श्रेयः परघर्मा भयावह: || 
१८-४७ श्रेयान्‌ स्वघर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्टितात 
स्वभावनियतं कम कुवेन्नाझतोति किल्बिषम्‌ ।। 

ही भगवंतांची पुनसुक्ते पाहून हसतमुख करायचे व 
ज्ञानदेवांचे पुनरुक्त पाहिले की नाक मुरडायचे- ते 
का ! ! -तर कारण इतकेच की- राजवाडेप्रतीत ३ र्‍या 
अध्यायात ती नाही : सारांश- दीपिकेपेक्षा राजवाडे- 
प्रत अधिकमान्यतर का तर राजवाडेप्रत ही प्राचीन- 
तम !! 

येथे स्मरणीय हे आहे की त्या त्या भूमिकेशी 
तादात्म्य झाल्याशिवाय पुनरुक्तिवेगेरे या गोष्टी होत 
नाहीत. भगवान्‌ स्वविषयाशी तादात्म्य पावून त्या 
समाधीत ते पुनरुक्ति करून गेले, शानंदेवांनी त्याच 
प्रकारच्या तादात्म्याच्या भरात पुनरुक्ति केली आहे. 

णबारावा गीताध्याय पहा 


-छोक १ ञ खरे व 
पर्यत विषयतादात्म्याच्या आनंदनिमेस्वार क 
श्रीकृष्णाने सहा र्‍छोकातीळ अंतिम चरण पुनरुक्त 
केळे आहे. श्री ज्ञानंदेवानीही तेच केळे आहे 
तादात्म्यप्रसंगी कोणीही हेच करील, कारण तादात्म्य 


४२ 


2. 
ह. री ७: य 


चॅफनभम४र 2.2. 


संगणकीकृत । 


श्रीज्ञानदेवोक्त-दीपिकारचनेतून कसौटी 


प्रसंगींचा आनंदच वेगळा असतो. म्हणून त्या वेळच्या 
ओव्या किंवा ओवी पुनरुक्त का असेना सहसा त्याज्य 
मानू नये. किंवा त्यागाची कारणेही सांगण्याची बडबड 
करू नये. 

२१. आंतिम निणय-- “ परिस पां सव्यसाची ” 
ही १४५ वी ओवी, तिसऱ्या अध्यायातच प्रथम 
अवतरली, ती कसाला पूणपणे उतरली आहे. म्हणून 
ती याच अध्यायात पूर्ण ग्राह्य आहे. त्याज्य कोण 
म्हणेल, म्हणून राज. तिसर्‍या अध्यायात ( तिच 
निसटलेले स्थान परत देऊन ) तिला स्वस्थानापन्न 
केलंच पाहिजे. 

विनंति--- कसोटीचा प्रयोग कसा करावा-याच्या 
मार्गदर्शनाकरेता या एका ओवीचा प्रयोग मुद्दाम 
सविस्तर केला आहे. आता पुढील ओवीचा प्रयोग 
संक्षपाने, तरी पण सुबोध समजेळ असा करतो. 

नोंद--राजवाडेप्रतीशी साम्य असलेल्या तंजावर 
तिसऱ्या अध्यायातही ही ओवी आहि. 


३ रे--उदाहरण. 

सर्वस्वें शिणोनि येथें। आजवावी संपत्तिजाते । 

तेणें स्वधमु सांडोनि देहाते। पोखावं काई | 

२२. नोंद राजवाडे -प्रत्यनुसारी .तंजावर हस्तलिखि- 
तांत ही ओबी आहे. परंतु राज०प्रत ओबी २०२ ही 
तेथे नाही. राजवाडेप्रतीत ओ. २०२ आहे पण 
वरील ओवी नाही. म्हणजे दोन्ही त्याज्य किंवा ग्राह्य 
ठरतात. कसोटी परीक्षेत दोन्ही ग्राह्य ठरतात. म्हणून 
जी नाही तिचे ग्राह्मत्व खाली सिद्ध करावे लागळे आहे. 

प्रश्न- ही ओवी त्याज्य की ग्राह्य ही कसोटीला 
उतरते - ग्राह्य, 

२३. ही ओवी कसाला लावू- 
(अ) या ओवीत “ प्रकृतीचा अधिकार ” हा ध्वनि- 
विषय आहे यावर (२०२-२०९ ) आठ ओओ्यांचे 
भाष्य आहे. न 


(बज) ओव्यांचे सारः-< 
( १) देह, इन्द्िये ळाडाला अप्रात्र (२०२ ) 


(२) सर्पाशी, अभ्नीशी खेळ परवडेल (२०३- 


२०४ 3 ह 
(३) शरीर तर पराधीन मग भोगसंभार कोणा- 
साठी १ ... ... (२०५) 


४२ 


(४) भोगसंभारानिशी अहोरात्र देह-मझता 
का१(२०६) 

(५) कष्टसिद्धद्रव्यसमृद्धीने देहपोषण १ व 
तेही स्वघम डावलून !! ( २०७) 

(६ ) तरी दोवटी रुग्णगाय्या ब त्या रुग्णवस्थेत 
शीणविष्रयक लोकनिंदा स्वतः ऐकायची- 


हे वर. (२०८) 
(७ ) म्हणून देहभरण म्हणजे उघड आत्मघात. 
(२९३) 


२४. ज्ञानदेवांची ब. मधील क्रमिक प्रवाह- 
प्रगतीची विधाने पहा. कसोटी; साधक, बाधक विचार. 


(२१) शास्त्रध्वनि ....-- प्रकृतीचा अधिकार, 
(२) ज्ञानदेवीमुद्रा ...... पूण आहे 
(३ ) प्रवाह सामरस्य . . .... पूर्ण आहे 


(४ ) स्वसत्तापात्रत्व ...... 
क्रमिक, चढते, बोचक प्रश्न 
ही चार साधक- प्रमाणे हजर आहेत. 

(५) बाघधक- अभाव बाधक नाही. 

(उत्कृष्ट प्रवाह- प्रगति ) 

_ २५. या स्थळी (२ ) मूळध्वनि वगेरे पाचही 
क॑स लागतात. कसाला नेमकी उतरते. म्हणून ओवी 
२०७ ही ग्राह्य, अतएव राज. प्रतीत घेणे अटळ आहे. 

२६. कोणताही ठाम कस न लावता, राजवाडे 
प्रतीत ही ओवी नाही- याच कसोटीवर भर देऊन, या 
महत्त्वाच्या अवरय ओवीला त्याज्य ठरविण्याच्या उद्दे- 
शाने- अत्यंत खेळीमेळीच्या भावनेने- ही ओवी प्रक्षिप्त 
आहे हे सांगण्याची सुद्धा आवरयकता नाही. मागची 
व प्रस्तुत यांचे पूर्वाध वस्तुतः एकच आहे. एयातेस 
देहाते; प्रतिपाळावे > पोरवावे- ही पदे अथतः एकच 
आहेत. सारांश- या केवळ भनुवादात्मक ओवीत 
नवीन पदे अशी फक्त- “ तेणे घम सांडूनि -- एव- 
ढीच आहेत. त्यासाठी ही ओवी मूळात समाविष्ट 
करणे अयुक्तिक आहे. तेव्हा “ केतकरांचे- ही ओवी 
ग्राह्म- हे मत? ग्राह्य नाही.- असे कोणी कोणी म्हण- 
तात. 

२७. आठही ओव्यांच्या प्रवाहातील, ज्ञानदेवांनी 
बुद्धिपूवक योजिलेले क्रमिक , चढते बोचक प्रश्न पाहिले 
तर २०७ वी ओवी पुनरुक्त , वा अनुबादात्मक मुळीच 


। पात्र आहे 


**५»«*%«७ 


-करगघन र्‌ क घाता 
"रड तयदधन 
ह &. 


(- ॥ (75५ हीर 
ढु फित४ळरळवअर 
3 ठता 


नवभारत 


नाही अश्यी आक्षपकांची खातरी होईल. वरील सोपपत्तिक 
परीक्षण पाहिल्यावर केतकरांचे प्रतिपादन पेटेल, कारण 
या ओवीचे साक्षेपपूवेक सूक्ष्म वाचन केलेच नाही- 
राज० प्रतीत आहे तेच बरोवर- हीच त्यांची कसोटी 

२८. केतकरांच प्रच्युतर- खेळीमेळीने “ नवीन पदे 


66044 


अश्शी फक्त ” असे म्हणून निवडलेळी- “ तेणे घम 


सांडोनी ”- ही पदे काढून टाकली तर ती ओवी निष्प्राण 
होते. म्हणन ती पदे उपेक्षणीय नसून त्यांच्या अधिक 
प्रयोजकत्वामुळ इतकी महत्वाची आहेत की त्या पदां- 
करिताच ज्ञानदेवांना २०७ बी स्वतंत्र ओवी लिहावी 
लागली. 


२०६ देहाला प्रतिपाळांवे का! 
च २. तेही ९0 
२०७ देवाला पोषावे का ? तेही स्वघम डावलून !! 


याप्रमाण २०७ व्या ओवीत ज्ञानदेवांनी जवर फटका 
मारला आहे ना ? यांत पूर्वाध सारखाच भासला तरी 
उत्तरार्धामुळे पूर्वार्धाला नवीन विशिष्ट जोर लाभतो हे 
सहज कळत नाही काय ? समजा पूर्वांध काढून टाकले 
तरी २०७ व्या ओवीतील '' जोरस फटक्याचा उत्त- 
राधे ” जागेवरून हलणार नाही. तो काढून टाकण्याचा 
अधिकार कोणालाच नाही. अर्थात्‌ ती ओवी राहणा- 
रच. म्हणून ती ओवी मूळात प्रविष्ट करणे हेच सयु- 
क्तिक समंजस ठरते. म्हणूनच ती आम्ही ग्राह्य मानिळी 
आहे. 


२९, एक उद्दोधक उदाहरण देतो. जसः-जर वाचक 
सूक्ष्म दृष्टीने वाचतील तर ही ओवी मूलस्थच आहे- 
असे आपण होऊन ते खात्रीने कवूळ करतील, 
गीता अ० ९-३४ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि युकक्‍त्वेवमात्माने मत्परायणम्‌ || 
अ १८-६५ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामिवेष्यसि सत्ये त प्रतिजाने प्रियोडसि मे || 

या गीता“छोकात “ फक्त, चवथे चरण एकच 
नवीन आहे. त्यासाठी हा *छोक गीतेत समाविष्ट करणे 
अयुक्तिक आहे ”-- असे केतकर म्हणतील तर त्याचा 
परिणाम काय होईल ? त्याचप्रमाणे आम्हालाही 
क्र. ६७ मधील एच्छकाचे विधान नापसंत आहे. कारण 


येथे दोन्ही ४ थी चरणगेच, महत्त्वाचो आहेत म्हणनच 
भगवंतानीही त्याना स्वतंत्र -छोक दिला आहे 

३०. या उदाह्रणाने-राज० प्रतीत ही ओवी नाही 
ही उणीव भरून काढलीच पाहिज असे केतकराप्रमाणेच 
इतर सर्वही चिकित्सक सर्वाना सांगत सुटतील, असो. 
पुढील महत्त्वाचा पुरावा पहा. 
आता लुप्तोपळव्ध ओव्यांचे ग्राह्मत्ब 

(-छो.४०अ.३) 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिप्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष्र ज्ञानमाचृत्य देहिनम्‌ | 
(५) या छोकाखालची लप्तोपलब्ध मुद्रांकित 
ओवी-- 

(अ) इंद्रिय-मन-बुद्धीचां ठाई । 
एयाचें बिढार अस पाही । 
म्हणोनि ज्ञान देहींचां देहीं । 
आवरिले असं ॥ २६५ | 

€ जालगिरी प्रत ) 
'छो० ४० वा व ओ. २६५ यांची सुसंगति-- 

३१, या मुर्दाड कामक्रोधांचे निःसंतान करण्याचा 
एके मठा उपाय तुला सांगतो. ( ओ. २६४ 3 
याना जिंकायचे तर त्यांच्या अधिष्ठानाद र छापा घातला 
पाहिजे म्हणजे <छो० ४० घ्यात त्याचे अधिष्ठान 
सागतढ़ आहे. या गीताथ “ अधिष्ठान ? शास्त्रध्वनी. 


वर शानदेवांच्या प्रतिशिनुसार २६५ बी ओवी आली 
आहे. 


कस- साधक-ब्राधक-प्रमाणे. 
(१) शास्त्रध्वनि ... 


र अधिष्ठान. 

(२ ) ज्ञानदेवमुद्रा ... पूण आहे 

(३ ) प्रवाहसामरस्य प्रवाहूच नाही 

(४) स्वसत्तापात्तत्व पूण पात्र 

(५) बाधक नाही 

निर्णय- ही निकपवृष्ट ओबी सर्वत्र प्रविष्ट करणे 
अटळ आहे, सांप्रत ही ओबी तीन 
प्रतीत आहे. 


एक चिकित्सक- 
केतकरांचे उत्तर - 
झाले नाहीत ? ही 


ही ओबी इतर प्रतीत का नाही ? 


४४ 


"करखगघरचिघनज) 


श्रीज्ञानदेवोक्त-दीपिकारचनेतून कसोटी 


संद्योधन का केले नाही ? आम्ही संशोधन केले म्हणून 
आम्हाला इतर प्रतीत लुप्त ओव्या सापडल्या. 

चिकित्सक पुनः विचारतात- त्या एकाच प्रतीत का 
आहेत ? 

केतकरांचे उत्तर- ज्ञानदेवमुद्रांकित ओवी, एकाच 
प्रतीत आहे व इतर प्रतीत नाही, म्हणूनच मुद्रेच्या 
वलावर तिला “ लुप्त ” म्हणावयाचे. इतर अनेक प्रतीत 
असती तर वादच उद्भवला नसता. संशोधनाच्या प्रय- 
त्नात त्याला उपल्ध झाल्या म्हणून त्याना “ ठप्तोप- 
लव्ध ? म्हणावयाचे. असो. शिवाय “' किती प्रतीत ती 
ओवी आहे ? हा प्रश्न उद्धट तर आहेच शिवाय तो 
अत्येत गोण आहे. पुरावा साधार असला म्हणजे पुरे, 
उदा० ( शिवाजीचा जन्मराक एका जेघेशकावलीत 
होता. नंतर त्याला परमानंदकवीने जोड दिली. अर्थात 
शिवाजी महाराजांचा जन्मशाक “' लप्तोपलन्ध ” वर्गा- 
-तच पडतो, असो- 


तंजावरप्रत; तीन ओव्या प्राह्य 
२२. स्थूल इंट्रेयांच्या मागची सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
सूक्ष्मतम, ध्वनिस्थळे व त्याचे क्रमिक श्रेष्ठत्व दाख- 
विणार्‍ऱ्या ४२, ४२ “छोकावरील तीन ओव्यांचे मुट्रां- 
कित भाष्य जे तंजावरप्रतीत यथास्थित उपलब्ध झाले 
'ते असे- 
स्छ्ो? ४२ अ० ३ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिर्या वुद्धेः परतस्तु स: | 
“छो. ४२ खालच्या ज्ञानदेवसुद्रांकित ओव्या 
(ब) दारीरा इंद्रिये पर । म्हणिपतीं साचार 
तयां मन जे व्यापार । 
प्रवरत्तीचा चाळी ॥ २७० ॥ 
(क) तया मनां पर बुद्धि । 
बुद्धीसी आत्मा अवधि । 
एवं सर्वांसी, सुधी । 
तोचि पर ॥ २७१ | 
स्हो० ४३ अ० ३ 
एवं बुद्धेः परं बुध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि दाते महाब्राहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।। 
छो. ४३ खालच्या ज्ञानदेव मुद्रांकित ओव्या. 


- 


अनुक्रमणिका 


(ड ) तया बुद्धिपरा आत्मया । 
जाणोनिया धनंजया । 
तेथ निश्चळ होउनी ययां । 
दुष्टा जीणे ॥ २७२ 

३३. ओव्यांचा व छोकांचा अर्थ स्पष्ट आहे. या 
ओव्या कसाला लावता - या तीन्ही ओव्यात प्रतिज्ञ- 
नुसार - 

(२१) मूळ छोकध्वनितात पूर्ण पर, परतर, परतम, 
कोण ? या शास्तरप्रयोजकाचे निरूपण आहे म्हणून 
शास्त्रप्रयोजक मूळ *छोकव्वाने ... पर-परतरादि निणय 

(२) ज्ञानंदेवीमुद्रा ... पूण आहे. 
(३ ) प्रवाहसामरस्य . . . पूण आहे. 
( ४ ) स्वसत्तापात्रत्व . . . पूण आहे. 
(५) बाधक---- नाही 


याप्रमाण तीनही प्रतिज्ञासारी ओव्यात (१) 
शास्त्रध्वनिस्थळ (२ ) ज्ञानंदेवीसुद्रा (३) क्रमिग 
सामरस्य (४ ) स्वसत्तापात्रत्व ब (५) बाघकाच 
अभाव-असल्याने कसाला पूण उतरतात. ' प्रतिपाद्य 
काहीच नसल्याने या तीन व मागील एक अक्ा 
सुटसुटीत चारच ओव्या प्रतिज्ञेनुसार ज्ञानदेवांनी 
दिल्या आहेत. शिवाय, गीतेवीण रंगु दावी- ही 
प्रतिज्ञाही पूण पाळिळी आहे, 

निर्णय-- या तीनही ओव्या राजवाडेप्रतीसकट 
सवे प्रतीत प्रविष्ट करण अटळ आहे. 

३४. खालील तीन ओव्या त्याज्य का ? 

मत रुरुपुत्र आणिला | तो तुंवा पवाडा देखिला | 
तों ही मी उगला । कर्मी वते ॥ 

“छो. २२ व्यात “ निराकांक्षत्व ' हा ध्वनि आहे. 
पण या ओवीत “ अघटित चमत्कार ” आहे. त्याचे 
येथे प्रयोजन नाही, म्हणून १ ला कस भंगला. ओवी- 
बैंधात ज्ञानंदेवी तोल नाही, - दुसरा कस भंगला. या 
ठिकाणी ही अपात्र आहे, - चवथा कस भंगला. ही 
सर्व बाधक प्रमाणे होतात. 

निर्णय- ही ओवी सर्वत्र त्याज्य. ओवी प्रश्षित, 

जसी बहुरूपियांची रावो राणी । 
स्त्रीपुरुष भावो नाही मनीं 
परी लोक संपादणी । तैसीच करीती ॥ 


राज्य मराठी विका द्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


२५, ओवीवंध अगदीच बेढब आहे. ज्ञानदेवांची 
ताल्बद्धता नाही. मुख्य “ मुद्रा ” नसल्यावर इतर 
कसांची जरूरी नाही. ओवी प्रक्षिप्त, त्याज्य. इतरांचे- 
“८ यातील चोथ्या चरणाइतका दीधे चरण ३ र्‍या 
अध्यायांत कोठेच नाही ?” - हे ओवीत्यागाचे कारण- 
ज्ञानदेवांची जांभई इतकी दीधे कोठेच नाही- या 
सारखी अनाकळित आहे. ते येथे कसे लागू होईल ? 
भाषिक पुराव्यावर एवढा भर ! ! | 

पतंगा दीपीं आलिंगन | तेथ त्यास अचूक मरण । 

तेबीं विषयाचरण । आत्मघाता ॥ 
मूळात “* मदर्पणविरोध ” हे ध्वनित आहे. याशी 
ओवीचा मेळ नाही. ओवीबंध, पदे मुद्रांकित नाहीत. 


ओवी मिन्नकालिक आहे. तीन कस भंगल्याने ओवी 
प्रश्षितत अतएव त्याज्य. 
अध्याय ३ रा; एकंदर ओव्या. 

३६. राज० प्रत मूळ ओव्या २७१ अधिक ठुपतो- 
पळव्ध ओव्या ४, अधिक- “ परिस पां सव्यसाची ” 
व “ सवेस्वे शिणोनि येथे ”- या दोन मिळून एकंदर 
ओवीसंख्या २७७ होते. 

| विनंति 

३७. यथामति गुरुक्षपेने संशोधन केळे आहे. 
आवडेल त्यांनी घ्यावे, नावडेल त्यांनी टाकावे. 
आमचा कोणताच आग्रह नाही. 


र 
क 
४ 
| | 
1 
र 
भं 
प्र 


प्राज्ञषषाठशाळा-मण्डळ -ग्रेंथमाला 
धमंकोठा 
सस्कारकाण्ड 


भाग १ ला 


सुपररॉयऴ साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 


संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागांत संस्कारांसंबंधीं सामान्य 
विचार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यांसंबंधी बिस्तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाल, विवाहाचे प्रकार 
इत्यादि बिदय आलेले आहेत. धर्मशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संशोधकांस ब प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 
संग्राह्य आहे. 


ऱक्त्य्क् 


मिळण्याचे ठिकाण- प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाडे 


[ जि० सातारा, वाई ] 


४६ 


कक्कय्या वय 


७ सवय 


र्क 


अनुक्रमणिका 


भारतीय संस्कृति म्हणज वैदिक संस्कृतीला अनु- 
कूल वा प्रतिकूल अशा प्रतिक्रिया घडून निष्पन्न 
झालेली संस्कृति. त्यामुळे भारतातल्या प्रत्येक संस्थेचे 
मूळ शोधताना वेदापर्यन्त धाव घेण्याची प्रदत्त 
स्वाभाविक आहे. अर्थात भारतातील सांस्कृतिक 
प्रवाहांचा मूळ खोत असा हा वेदच मुळात केव्हा 
निर्माण झाला हे ठरणे भारतीय संस्कृतीने जगाला 
काय दिले. याचा निश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक 
आहे. भारतीय सस्कृति हा एक अविच्छिन्न प्रवाह 
आहे. त्याचे मूळ जे वेद ते जितके प्राचीन वा अर्वा- 
चीन ठरतीळ तितकीच भारतीय संस्कृति प्राचीन वा 
अर्वाचीन ठरेळ. कोणत्याही संस्कृतिविशेषाची मोाल- 
कता ठरण्यासाठी त्याचे कालिक प्राथम्व फार उपयोगी 
पडते. तो इतर देद्यांपेक्षा भारतात आधी अवतीर्ण 
झाला असे म्हणता आले तर तो आम्ही ग्रीकापासून 
घेतला किंबा रोमपासून घेतला असा दावा सांगण्याची 
कुणाला सोय राहत नाही. यामुळे वेदकालनिणेयाठा 
भारतीय विरुद्ध पाश्‍चात्य अद्या वादाचे स्वरूप आल 
आहे. या वादात काय पुरावे सादर करण्यात आले 
आहेत व त्यावरून काय निष्कषे निघतात याची येथे 
चर्चा करण्याचे योजले आहे. 

मॅक्समूलरने क्रसवेदाचा काळ साधारणपणे खिस्त- 
पूव १२०० असा मानला आहे. त्याची विचार- 
पद्धति स्थूलमानाने अशी : वैदिक वाड्य़याच्या भाषा 
व विचार या दृष्टीने चार अवस्था कल्पिता येतात. 
या प्रत्येक अवस्थेला दोनशे वर्षांचा अवधी दिला तर 
चार अवस्थांतून जाण्याला वैदिक वाडूमयाल् ८०० 
वर्षे लागली असली पाहिजेत. रोवटची अवस्था 
खिस्तपर्यी ४०० च्या सुमाराची मानली तर पहिली 
अवस्था यापूर्वी ८०० वर्षांची ठरते. म्हणजे खिस्त- 
पूजे १२०० च्या सुमारास वैदिक वाड्मयाचा सर्वात 
ग्राचीन भाग रचला गेला असला पाहिज, 


अनुक्रमणिका 


डॉ. नी. र. बऱ्हाडपाण्डे 


वेदांचा काल (पूर्वार्ध) 


पत्त्यांचा बंगला 

बहुतेक युरोपीय पण्डितांनी याच पद्धतीचा युक्ति- 
वाद॒ करून वेद्काळ ठखला आहे, पण या युक्ति- 
वादात सर्वच दुवे तकलादी आहेत. भाषा व विचार 
या बाबतीत आधीचे काय व नंतरचे काय हे ठरविणे 
पुष्कळ वेळा धोक्याचे असते. शिवाय वैदिक वाड्ययाच्या 
एकेका अवस्थेला दोनरेंच वर्षे कां पुराबी ? चारशे 
किंवा हजार का नाही ? मॅक्‍्समूलर स्वतःच शेवटच्या 
अवस्थेचा काळ कुठे कुठे चारक्ष वर्षाचा मानतो. 
शिवाय याकोवीने म्हटल्याप्रमाण ज्या काळी वाड्ययाचा 
प्रसार ग्रन्थचे ग्रन्थ पाठ करून व करवून होत असे 
तेव्हा एखाद्या वाड्ययप्रकाराचा उद्धव, प्रचार व॒ लोप 
होण्यास १००० वर्षांचा काळ कल्पणे असमर्थनीय 
नाही. हा सारा काल बुद्धपूवे असल्यामुळे चार 
अवस्थांची चार हजार वेष घरून खिस्तपूव ४५०० 
हा पहिल्या अवस्थेचा काल ठरविता येतो. 

शिवाय मॅक्‍्समृलरचे अन्दाज हास्यास्पद होते हे 
ठरणारा निर्विवाद पुरावा उपलब्ध आहे. आशिया 
मायनरमध्ये खिस्तपूर्वी १४०० चा एक लेख 
सांपडला आहे. मिट्टानी व हिटाइट राजामध्ये 
झालेल्या तहाचे रक्षणकर्ते म्हणून मित्र, वरुण, इन्द्र व 
नासत्य या वैदिक देवतांना आवाहन केल्याचे या 
लेखावरून दिसते. या देवतांच्या उपासनची खिस्तपूवे 
१४०० च्या आधीची प्रत्रढ परम्परा अन्यत्र सापडत 
नाही म्हणून ती मूळ वैदिक आहे व या देवतांचे 
स्तवन करणाऱ्या वैदिक कचा खिस्तपूवे १४०० च्या 
पुष्कळ पूर्वाच्या आहेत असे मानले पाहिजे. 

पण या सर्वांपेक्षाही बेदकालाचा अधिक अचूक 
अन्दाज करण्यास- ज्योतिःशास्त्रविधयक पुरावा 
उपलब्ध आहे. प्राचीन काळी घड्याळे नव्हती तेव्हा 
वेळेचा अन्दाज आकाडास्थ ज्योतींच्या आधारे कर- 
ण्याची लोकांना संबय होती. आज दखीळ खेडोपाडी 
रात्री नाचगाणे करणाऱ्या लोकांना “' तुमचा नाच 


छु 


0: 
यवि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


कुठपर्यंत चालणार १” असे विचारले तर “ सुख 
निघतंव ” म्हणजे आुक्त निघतपयेन्त अस उत्तर कधी 
कधी मिळते, अमुक वाजेपर्यन्त असे उत्तर मिळत 
नाही. प्राचीन काळी तर सोमवारी गेलो न रविवारी 
आलो असे म्हणायचीही सोय नव्हती. वारांची 
पद्धत मागाहूनची आहे. त्यावेळी अमुक नक्षत्रावर 
गेलो न्‌ तसुक नक्षत्रार आलो असे म्हणत. 
“€ तिष्येण संप्रयातो5स्मि श्रवणे पुनरागतः | ” तिष्य 
नक्षत्रावर गेलो व श्रवणनक्षत्रावर आलो असे महाभार- 
तात बलरामाच्या तोंडी वाक्य आहे. शिवाय आका- 
ास्थ ज्योति देवी आहेत, त्यांच्या हाळचालीबरहुकूम 
घार्मिक कतंव्ये तन्तोतन्त केली तर पुण्य लागते अशी 
समजूत असल्यामुळे त्यांच्या स्थितीचे अचूक अवलोकन 
करण्याची शिकस्त करण्यात येत असे. मुहूर्त पाहण्याचे 
महत्त्व हिंदु वाचकांस सांगण्याची जरूर नाही, धमै- 
शास्त्र व वेद यांच्या अभ्यासासाठी ज्योतिर्विद्या अत्या- 
वइयक मानली गेली ती यासाठीच. वेदिक लोक वर्ष 
वर्ष चालणारे यज्ञ करीत. या यज्ञाच्या अमुक दिवशी 
आकाशस्थिति अमुक असावी अद्या तऱ्हेचे स्‌क्ष्म 
नियम वैदिक कर्मकांडात आहेत. या सर्व कारणास्तव 
वेदवाड्म़यात ज्योतिर्विषयक उल्लेख पुष्कळ सापडतात. 
हे उल्लेख काल्पनिक नसून प्रत्यक्षावर आघारलेळे आहेत 
व त्यामुळे वेदकाल निश्चित करण्यास त्याचा फार उप- 
योग होतो. 


परथ्वीचा पिंगा 

आता या उल्लेखावरून कालनिर्णय कसा करता येतो 
याचे थोडे विवेचन केळे पाहिजे. प्रश्वी सूर्याभोवती 
वर्षातून एक प्रदक्षिणा करते. या प्रदक्षिणतळे चार 
बिन्दु फार महत्त्वाचे आहेत. पहिला म्हणज ज्या 
दिवशी दिवस सर्वात मोठा व रात्र सर्वात ल्हान असते 
तो ग्रीष्मातला अयनान्त. या दिवशी सूर्य शक्‍य तितक्या 
उत्तरेकडे उगवतो. दुसरा बरिन्दु या विरुद्धचा म्हणजे 
श्िशिरातळा अयनान्त, या दिवशी रात्र सर्वात मोठी व 
दिवस सर्वात लहान असतो व सूर्य शाक्य तितक्या 
दक्षिणकडे उगवतो. तिसरा व चौथा बिन्दु शरत्सपात 
ब वसन्तसंपात हे होत. या दिवशी सूर्य बरोबर पूर्वेकडे 
उगवतो व दिवस व रात्र सारखींच असतात, या बिंदूना 
संपात म्हणण्याचे कारण सूर्याचा मार्ग जे क्रान्तिवृत्त 


... 


व एथ्वीच्या मध्यावस्ची रेघा जे विधुववत्त यांचा छेद 
जिथे होतो तिथे हे बिन्दु असतात. था बिंदूवर सूये 
असताना तो थेट पूर्वेकडे का उगवतो हे स्पष्ट आहे. 
विपुवचृत्त प्रथ्वीच्या त्ररोबर मध्यावर आहे, उत्तरेकडे 
वा दक्षिणेकडे नाही. 

एथ्बी सूर्याभोवती फिरते तज्नीच ती स्वतःभोवती 
देखील फिरते. एथ्वी हे एक फिरणारे चाक मानले तर 
त्या चाकाला एक आस आहे अशी कल्पना करता 
येते. हा आस एथ्वीच्या मधोमध दक्षिणोत्तर असतो. 

पृथ्वीच्या आसात व गाडीच्या चाकाच्या आसात 
एक फरक आहे. चाकाचा आस स्थिर असतो, त्याचे 
डोके पिंगा घालीत नाही, पण पृथ्वीचा आस हळूहळू 
फिरणाऱ्या भोबऱ्याच्या शिराप्रमाणे पिंगा घालतो. 
पृ्वीच्या आसाचे टोक कंपासच्या टोकाप्रमाणे चकर 
मारते. त्याची एक चक्कर पूण होण्यास २६००० वर्णे 
लागतात. 

पृथ्वीचा आस पिंगा घालीत असल्यामुळे प्रथ्वीची 
पूवेपश्चिम मध्यरेषा जे विपुवव्रत्त तेही गोल फिरते व 
साहजिकच विषुववृत्ताचा क्रान्तिवताशी म्हणजे सुर्याच्या 
मार्गाशी जो छंद किवा संपात होतो तोही चक्कर 
मारतो, यालाच संपातबिंट्चे चलन म्हणतात. संपा- 
ताच्या दिवशी दिवस व रात्र सारखीच लांब असतात. 
तेव्हा संपातबिंदूचे चलन होते म्हणजेच दिवस व रात्र 
सारखीच लांब असण्याचा योग नेहमी सारख्याच काला- 
वधीने येत नाही. सध्या संपात मागे सरकत आहे 
म्हणून तो दरवर्षी गतवर्षाच्या मानाने सुमारे २० 
मिनिटानी आधी यतो, संपात दरवषी थोडा थोडा 
आधी आला म्हणजे अर्थातच अयनान्त देखील आधी 
आलेच पाहिजेत. कारण संपात व अयनान्त हे दोन्ही 
एकाच चक्रावरचे ब्रिंदू आहेत. 


सूर्याची बार्षिक प्रदक्षिणा 

संपात किती कालाने आला हे घड्याळाने ठरता 
येते तसेच नक्षत्रावरूनही ठरवता येते, नक्षत्र म्हणजे 
विशिष्ट तारांचा पुंज, पृथ्वी सुर्याभोवती एका वर्षात 
एक प्रदक्षिणा घालते. अर्थात्‌ ती रोज सूर्याच्या 
वेगळ्या बाजूळा असते. पृथ्वीच्या या स्थानांतरामुळे. 
आकाशात निरनिराळ्या रात्री एकाच वेळी निरनिराळी 
नक्षत्रे दिसतात. एका वर्षातून २७ नक्षत्रांचा फेरा 


1-4 


उक" 


"करखगघरचिघजज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वेदांचा काल 


पूर्ण होतो. म्हणून सूय वर्षातल्या निरनिराळ्या वेळी 
निरनिराळ्या नक्षत्रात असतो असे म्हणतात. संपा- 
ताच्या वेळी तो एका विशिष्ट नक्षत्रात असतो. संपात 
योग्य तितका आधी आला म्हणजे तो त्याच्या 
आधीच्या नक्षत्रात असतो. यामुळे संपाताच्या वेळी 
सूर्य कोणत्या नक्षत्रात होता हे माहीत असेल तर तो 
संपात कोणत्या काळी घडला हे गणिताने सांगता येते. 
संपाताप्रमाणेच अयनांचाही आरंभ वा शेवट कोणत्या 
नक्षत्रांत हात असे हे माहीत असेल तर त्यांचा काल 


काढता येतो. 
संपातबिंदूच्या चलनाने नक्षत्रांच्या उद्याचे स्थान 


देखील बदलते. प्रथ्वीच्या पिंग्याने विषुवव्रृत्ताची पातळी 


बदलली की पूर्वी विषुबवृत्ताच्या पातळीत असलेले नक्षत्र 
त्या पातळीत राहत नाही. म्हणून एखादे नक्षत्र अमुक 
काळी कुठे उगवत होते हे माहीत असेल तर गणिताने 
तो काल काढता येतो. 


ज्योतिषाने कालनिर्णय कसा करता येतो याचे 
आतापर्यंत थोड विवेचन केळे, या काठनिरणयाचे गणित 
अगदी अचूक असल्यामुळे त्याबद्दद वाद होऊ शकत 
नाही. वाद होतो तो ज्या उल्लेखांच्या आधारे गणित 
करण्यात येते त्यांच्या अर्थाबद्दल होतो. हे उल्लेख कोणते 
याची चर्चा पुढील लेखात करू. 


€3€3€9€9>€9€>€9€>€>€>€>€>€3€>€3€>€3€>€>€3€>&) 


५ नवभारत ” मासिक 
जाहिरातीचे दर 


ण ( 
. 
| 0) 
। ७ 
त अर्धे पान पाव पान 0) 
ए) सबंध पान ९ 
(0 रु. २५ रु. २० 

रु. ६० 0) 
:] १. कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अघिक आकार, (१ 
१] 
(0) २, धावत्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, ९) 
0 ३ न बषौतीळ किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, 0) 
७ ' संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, | 0) 
९) जाहिरातीच्या आकारावर व्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल, 0) 
“) व जाहिरातीसंबंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : १ 
00 व्यवस्थापक “ नबभारत ” मासिक (१) 
१) प्राज्ञ प्रेस, वाई जि० सातारा 
€8€38:€8€93€9€3€933833 :€3€3€3€93€3 €3€9:€3€3 

| ४९ 


शेक्षणिक पुनर्घटना: एक परिसंवाद 


म. गांधींनी मांडलेल्या शिक्षणविषयक कल्पनांच्या 
अनुरोधाने “ शैक्षणिक पुनर्घटना ' या विषयावर गांधी 
स्मारक निधीच्या मुंबई शाखेच्या वतीने दि. १७१ 
१८ ऑगस्ट १९६३ रोजी “ मणिभुवन ' ( स्मारक 
निधीचे कार्यालय व महात्मा गांधींचे मुंबईतील निवास- 
स्थान ) मध्ये सुमारे ४० निमंत्रित शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये 
एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आलेला होता. या 
तज्ज्ञांमध्ये बहुतेक मुंबईतील पूव-प्राथमिक, प्राथमिक, 
माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणसंस्थांचे प्रमुख होते. 
अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री श्री. शांतिलाल 
शहा यांची योजना करण्यात आलेली होती. 


गांधी स्मारक निधीचे कार्याध्यक्ष श्री, वैकुंठलाळ 
मेहता यांच्या प्रास्ताविक भाषणानंतर अध्यक्षांचे 
भाषण झाले. चंचेसाठी पूव -प्राथमिक, प्राथमिक आणि 
माध्यमिक असे तीन विभाग पाडण्यात येऊन इच्छे- 
प्रमाणे या पेकी कोणत्याही विभागात बसून चर्चेत भाग 
घेण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला देण्यात आलेले होते. त्या- 
प्रमाण दोन्ही दिवसात मिळून प्रत्येक विभागात सुमारे 
पाच तास मनमोकळी चर्चा झाल्यावर शेवटच्या 
अडीच तासांच्या खुल्या अधिवेशनात या त्रिविध 
चर्चेतील निष्कषे मांडण्यात आळे आणि त्यावर सर्वानी 
मिळून पुनः चर्चा केली. शेवटी अध्यक्षांचे समारोपात्मक 
भाषण झाले. चर्चेत भाग घेणाऱ्या काही लोकांकडून 
पृव- प्राथमिक प्राथमिक आणि माध्यमिक अवस्थां- 


मधील मूलोद्योग शिक्षण या तीन विषयावर आगाऊ , 


टिपणे मागविली होती. आधारासाठी त्यांचा उपयोग 
करूनच चर्चा झाली, असे सामान्यतः म्हणावयास 
हरकत नाही, 

विभागानुसार चर्चेचे निष्कषे येणेप्रमाणे - 


पूर्व-प्राथमिक - 

पूवे-प्राथमिक शिक्षणक्षेत्रातील दुरवस्थेचे मुख्य 
कारण म्हणजे या क्षेत्राकडे अद्यापि द्यावे तसे लक्ष 
देण्यात आलेले नाही, किंवा ते कार्यक्षम करण्याची 
यंत्रणा उपलब्ध नाही. 


५० 


प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्ताराला आणि सुधार- 
गेळा लागेळ तितका पेसा खर्च करण्याला आपले सर- 
कार घटनेप्रमाणे बांधलेढे आहे. पण पूर्व-प्राथमिक 
शिक्षणासाठी सरकारवर अशा प्रकारचे कसलेही बंधन 
नाही, तथापि प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत 
करण्यासाठी सरकारने पूव प्राथमिक शिक्षणातील आपली 
जब्राबदारी उचलण्यास आता पुढे झाले पाहिजे. 


कमी दर्जाच्या पूवे-प्राथमिक शाळांच्या बेसुमार 
वाढीमुळे या शिक्षणाचा प्रश्न अधिकच गंभीर होत 
चाललेला आहे. या अनिनध वाढीला सरकारचे धोरण 
काही अंशी जब्राबदार असल्यामुळे भरकटत चाललेल्या 
या शिक्षणाचे गाडे अति त्वरेने सरळ रस्त्यावर आणून 
ठेवण्याची नेतिक जत्राबदारी सरकारवरच पडते. 


या विषयासंबंधी सरकारने नेमलेल्या पाणंदीकर 
आणि नाईक समित्यांनी सरकारला केलेल्या पुढील 
शिफारसींना आमचा पाठिंबा आहे; ( १ ) पूव प्राथ- 
मिक शिक्षणाच्या विकासासाठी आणि नियंत्रणासाठी 
सवे राज्याचे एक मंडळ स्थापन करण्यात यावे. (२) 
या शिक्षणासाठी ' ट्रेण्ड स्पेशल इन्स्पक्टोरेटःची तरतूद 
करण्यात यावी, (३) प्राथमिक शाळांच्या पहिल्या व 
इसऱ्या यत्तांमधून शिकविण्यासाठी पूव प्राथमिक शिक्ष- 
कांना मान्यता मिळावी, (४ ) प्राथमिक शिक्षकांच्या 
नोकरीच्या शती व पगारांची स्केल्स पूर्व-प्राथमिक 
शिक्षकांना लागू कराबी, (५ ) पूवे प्राथमिक ट्रेनिंग 
कॅलिजातीळ शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षकांच्या 
नोकरीच्या शती व॑ पगाराची स्केल्स लागू करण्यात 
यावी. र, ६ ) बेसिक प्रायमरी टेनिंग कॉलेजांचे आणि 
त्यांच्या प्रॅक्टिसिंग शाळांचे अ -इन-एडचे नियम पूर्व 
प्राथमिक शिक्षक ट्रेनिंग केलिजांना व त्यांच्या प्रॅकटिसिंग 
शाळांना लागू करण्यात यावे. 

पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी 
करण्यासंबंधी वरील दोन समि 
आले. आज देण्यात येणारा व 
दिलेला ग्रँट-इन- 


खास ग्रँट-इन-एड रुजू 
त्यात मतभेद आढळून 
नाईक समितीने मान्यता 
एडचा द्र बराच अयथाथ वाटतो. 


शैक्षणिक पुनघेटना : एक परिसंवाद 


पूर्व-प्राथमिक शाळांची अनित्रंध वाढ होण्याचे हे मुख्य 
कारण आहे असे वाटते, खेड्यातील आणि दाहरातील 
अशा संस्थांच्या गरजा विचारात घेऊन पाणंदीकर 
समितीने यासंत्रंधी दिफारसी केलेल्या आहेत. मागास- 
लेल्या आणि दुलाक्षेत वर्गांच्या शाळांना ग्रॅट-इन्‌-एडचे 
प्रमाण अधिक्र असावे, ही नाइक समितीची सूचना 
आम्हाला मान्य आहे. 


प्राथमिक शाळात प्रवेश देण्यात येणाऱ्या मुलांची 
वयोमर्यादा मुंबईच्या नगरपालिकेने सहा वर्षांवरून 
पावणे पाच वर्षावर खाली आणलेली आहे. सामान्यतः 
पूवे.प्राथमिक क्षेत्रात मोडणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची 
काळजी वहाण्यास नगरपालिका तयार आहे असे 
यावरून दिसते, हळूहळू सव पूर्व-प्राथमिक क्षेत्राची 
जब्राबदारी उचलण्यास नगरपालिका तयार होईल अशी 
आशा वाटते. पण सहा वर्षांच्या खालच्या मुलांना 
प्राथमिक शाळात प्रवेश देऊन सहाव्या वर्षानंतर त्याना 
जे शिकवावयाचे ते त्यांनी त्यापूवी शिकावे, अशी 
अपेक्षा बाळगण्यात त्या वयाच्या मुलांच्या गरजा 
विचारात घेण्यात आल्याचे दिसत नाही; म्हणून त्या 
वयाला योग्य असा आपल्या शिक्षणक्रमात नगरपालि- 
केने बदळ करण्याची आव्यकता आहे. 


प्राथमिक 

गांधीप्रणित मूळोद्योगाच्या कल्पनांचा प्राथमिक 
शाळेतील शिक्षणक्रमात अंतर्भाव करणे शक्‍य आहे. 
पहिलीपासून चौथीपर्यंत छंद म्हणून काही लहान मोठे 
सोपे हस्तव्यवसाय, ५ वी ते ७ वी पर्यंत निदान एका 
हस्तव्यवसायाचे सक्तीचे शिक्षण, आणि इतर विषयांच्या 
अभ्यासाशी त्यांचा स्वाभाविक रीतीने संबंध जोडता 
येईल, असेच हस्त-वयवसाय किंवा छंद शिकविण्यात 
यावे. अश्या योगाने मुलांमध्ये सर्जनशीलतेचा आनंद 
निर्माण करणे शक्‍य आहे. 

गांधी-तत्वज्ञानाचे दृष्टीने सामुदायिक जीवन, सत्य, 
न्याय, समता, प्रेम, सहकारिता, सहजीवन; साधी राहणी 
आणि उच्च विचारसरणी, स्पर्धावृत्तीचे निमूलन, 
श्रमाची महती, मानसिक, शारीरिक आणि आध्या- 
त्मिक विकासाचे शिक्षण, या विषयांचा प्राथमिक 
शाळांच्या अवस्थेमध्ये अंतर्भाव करणे शक्‍य आहे. 
हस्तव्यवसायाचे दृष्टीने किंवा अभ्यासाबाहेस्वे बोद्धिक 


शिक्षण म्हणून पहिल्या ४ इयत्तांमध्ये पुढील गोष्टींचा 
निरनिराळ्या श्रेणीने अंतर्भाव करता येईल: चित्रकला, 
कागदाचे किंवा कागदी किंवा लाकडी बोर्डाचे काम, 
मातीची चित्रे, बागकाम, दिवणकाम, साफसफाई, 
विद्यार्थ्याचे विविधमंडळ, प्रेक्षपीय स्थळांना भेटी 
आणि सफरी, महत्त्वाचे दिन साजर करणे, खेळ 
आणि विविध छंद. शेवटच्या सदरामध्ये पोष्टांच्या 
तिकिटांचा संग्रह, निरनिराळ्या चित्रांचा, नाण्यांचा, 
लेबलांचा किंवा भौगोलिक वस्तूंचा संग्रह, इंजिने 
विमाने, जहाजे, आगगाड्या, पवनचक्क्या यांचे नमुन 
तयार करणे, इत्यादी चा समावेश करणे रक्य आहे. 

५ बी ते ७ वी पर्यंतच्या इयत्तात वरच्याच गोष्टी 
अधिक कौशल्याने करण्याखेरीज बांबू किंवा वेत यांच्या 
वस्तू तयार करणे, पुस्तक्रांधणी, च्या किवा तत्‌ 
सहद गवताच्या वस्तू, शिवणकाम, सूतकताई, विणकाम, 
दोरकाम, काथ्याचे काम, मातीची भांडी, ग्रहजीवन- 
शास्त्र, घरातील स्टोव्ह, सायकली, विजेच्या दिव्यांचे 
स्विचेस, पाण्याचे नळ, कुलपे, पुस्तक बांधणी, कंदिल, 
छत्र्या, फॉऊंटन पेन, छपरांची गळती, मोडलेल्या 
बिजागऱ्या, भांडी, पडदे, चादरी, फर्निचर यांची 
दुरुस्ती, किंवा दाराच्या आणि खिडक्यांच्या कडी- 
कोयड्यांची सफाई, नांवाचे बोड रंगविणे, पादतराणांचे 
पॉलिश, कागदाची फुले- हार, वगरे कामे शिकविता 
येतील. 

पहिल्या ४ इयत्तांमध्ये कोणतीही हस्तकला नसावी. 
फक्त छंदांना अवसर द्यावा, जी हस्तकला निवडली 
असेल तिचे शिक्षण ५ बी पासून ७ वी पर्यंत ३ वर्षे 
देण्यात यावे. एका शाळेत वरच्या प्राथमिक वर्गांना 
एकच एक मुख्य हस्तव्यवसाय शिकविला जावा. अधिक 
शिकवू नयेत. 

हस्तव्यवसायाचा अभ्यासाच्या इतर बौद्धिक विष- 
यांच्या अभ्यासाशी ओहून ताणून जोडलेला संबंध 
हानिकार ठरतो. 

ज्याना ' मूलोद्योगाच्या शाळा ' असे संबोधण्यात 
येते त्या शाळा आपल्या विद्यार्थांना माध्यमिक शिक्ष- 
णात प्रवेश देण्याला पात्र करण्याचे दृष्टीने आतापर्यंत 
पूर्णपणे यशस्वी झालेल्या नाहीत. तथापि येथे करण्यात 
आलेल्या सूचनांचा अवलंब करण्यात आला तर हा 
दोष काढून टाकणे शक्‍य आहे. 


५१ 


नवभारत 


मूलोय्योगाच्या शिक्षणामध्ये एक मोठे वैशिष्ट्य असे 
आहे की त्यामुळे आपला फुरसतीचा वेळ सत्कारणी 
लावता येतो. तसेच शाळेतील शिक्षणाचा बाहेरील 
जीवनाशी संबंध जोडता येतो. 


विद्याथ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक प्रगतीची 
जबाबदारी पालकांइतकीच शिक्षकांवर असते “ हे त्यानी 
लक्षात ठेवळे पाहिजे. विद्याथ्योसाठी बालभवने, 
क्रीडांगणे, मनोरंजनाची केंद्रे, तयार करण्यात यावी, 
पण त्यांची व्यवस्था शिक्षकांनी साक्षात्‌ आपल्याकडे 
घेऊ नये. ती जबाबदारी मुख्यतः बाहेरच्या लोकांवर 
असावी आणि समाजाचा एक घटक एवढ्याच 
नात्याने त्या लोकांबरोबर शिक्षकांनी त्यात लक्ष घालावे. 
तसेच शाळांनी असल्या केंद्रांचा कारभार आपणांकड 
प्रत्यक्षपणे न घेणे बरे, शहरांतील महिलामंडळासारख्या 
खाजगी संस्थांचे या बाबतीतील सहकार्य फलदायी ठर- 
णार आहे. ्याळांसाठी मोकळ्या जागा, क्रीडांगणे, 
बागा, सभागृहे मिळवून देणे किंवा रहाण्याच्या इमारती- 
पैकीं काही जागांचा उपयोग करू देणे, हे समाजाने 
आपले कतंब्य समजळे पाहिज. त्याचप्रमाणे छदाला 
किंवा हस्तब्यवसायाला उपयुक्त ठरतील अश्शी साधन- 
सामग्री समाजाने शाळांना उपलब्ध करून दिली 
पाहिजे. निरनिराळ्या कलाकुसरीमध्ये निष्णात अस- 
लेल्या समाजातील कलावंतांनी शाळातील मुलांशी 
संपर्क ठेवून त्याना आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा 
फायदा द्यावा. सर्वे सामाजिक आणि सरकारी समारंभाचे 
शाळा हे स्वाभाविक केंद्र समजण्यात यावे. समाजां- 
तील नेत्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना 
मधून मधून मटी देऊन मुलांच्या कलाकृतींचा परामर्श 
घ्यावा, उत्तेजनाने त्यांचा गौरब करावा. समाजातील 
एक मान्यतेचे स्थान म्हणून शाळांची प्रतिष्ठा राखली 
गेळी पाहिजे. उलट, सर्व प्राथमिक शाळांनी वर 
सांगितलेल्या धोरणाप्रमाणे आपल्या शिक्षणक्रमांची 
आंखणी केली पाहिजे. 


प्राथमिक शिक्षण सुधारण्याच्या दृष्टीने पुढील 
सूचनांचा अवइय विचार व्हावा. ट्रेड असतील 
अक्याच शिक्षकांची नेमणूक व्हावी; ट्रेनिंग संस्थांतील 
प्रवेशाची किमान गुणवत्ता वाढविण्यात यावी; ट्रेनिंग 
कॉलेजांची संख्या वाढवावी; तसेच त्या केलिजांचा 


अनुक्रमणिका 


५र 


दर्जा वाढवावा; प्रत्येक ५ वघ्रीनी सुव्यवस्थित अक्ा 
रिफ्रेशर कोसेची योजना करण्यात यावी; बुद्धिवान 
लोकांनी या व्यवसायाकडे वळावे म्हणून पगारांची 
स्केल्स्‌ वाढविण्यात यावी. 

सघ्या प्रत्येक वर्गामध्ये मुलांची संख्या बेसुमार 
वाढल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खाळावत चाललेला आहे. 
हा दोष काढून टाकण्यासाठी प्राथमिक शाळांची 
संख्या वाढविण्यात यावी. अपरिहार्य असेल तेथे 
डुवक्‍्त पद्धतीचा अवलंब्र करण्यात यावा. शाळातील 
प्रत्यक्ष शिक्षणाचे तास कमी केले पाहिजेत. विशेषतः 
पहिल्या ब दुसऱ्या इयत्तातील तास कमी करण्यात आले 
तर तेच शिक्षक राहिलेल्या वेळात अधिक विद्याथ्यांना 
श्विकवू शकतील, दोहोंपेक्षा अधिक वर्ग शिकवायचे 
असतील तर निदान दोन शिक्षकांची योजना व्हावी. 
एकाचवेळी एकाच शिक्षकाला तीन किंवा अधिक वर्ग 
शिकविण्याचे काम पडू नय, 

ह्स्तव्यवसायाला किंवा शारीरि 
तून पुरेशी जागा मिळू शकत नाही. आर.टी. ओ. नी 
विशिष्ट वेळात दाहरातील विशिष्ट भाग रह॒दारीला 
द्‌ कला तर त्या रस्त्यावर शाळातील विद्यार्थ्यांचे खे 
कवायती, सारले शारीरिक कायक्रम र आल चत 
येतील, खेड्यांमेध्य अशी जागा उपलब्ध करून देणे 
तेथील लोकांचे कर्तव्य आहे. शाळा आणि बाहेरचा 
लुमाज यामधील परस्पर सहकाय वृद्धिंगत झाले पाहिज. 
प क. पितृदिन, बालदिन, विद्यार्थीदिन, वृक्षा- 

द ग पालक यांचे छत्र स्थापन करावे. 
साळच्या सहागार मंडळात शिक्षक आणि पालक 
यांचे प्रतिनिधी असावे. न 


नपड करण्याला भरपूर अवसर मिळावा म्हणून 


ध्य मुढांपुढे विविध प्रकारचे 


क शिक्षणाला शाळा- 


[दा स्थानिक 


व्यवसाय ५ ते ७ मक र 
पर्यंतच्या विद्याथ्यांना सक्तीचा 


करण्यात यावा. 
माध्यसिक- 


गांधी प्रणीत तत्वांना अनुसरून माध्यमिक शिश्ष 
णाचे क्षेत्त अधिक ८ यी. को 
पा अ मंग यापक आणि जीवनानुगामी करणे 
* हस्तकलांचे द्वारा अधिक कौशल्य संपा- 


उक 
्ट् 2) गक 


-कखगघर चिज, 
या 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


शैक्षणिक पुनधेटना : एक परिसंवाद 


दन करणे, समाजविकास योजनामध्ये माग घेणे, उत्पादक 
स्वरूपाची कार्ये करवून घेणे, श्रमाची महृती आणि 
स्वावलंबन या गुणांची विद्यार्थ्यात वाढ होईल अ्या 
कायक्रमांची योजना करणे, असे या क्षेत्रविस्ताराचे 
स्वरूप थोडक्यात सांगता येईल. 

या विषयावर चर्चा चाळू असताना एका मुद्याचे 
बाऊतीत मात्र बराच मतभेद दिसून आला. सातवीनंतर 
माध्यमिक्र शाळांमध्ये हस्तव्यवसायाळा मुळीच स्थान 
नसावे असे एका गटाने आग्रहपूवक सांगितले 
विद्यार्थ्यामध्ये आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि योजकता 
निर्माण करण्याचे दृष्टीने आठवी, नववी आणि दहावी, 
या यत्तांमध्ये उपयुक्त आणि उत्पादक हस्तकलेचे शिक्षण 
सक्तीचे ठेवावे असे दुसर्‍या गटाचे तितक्‍याच आग्रहाचे 
म्हणणे हा सक्तीचा विषय निवडताना अश्शी गमके सांग- 
ण्यात आली की. (१) मोठेपणी करता येण्यासारखा तो 
व्यवसाय असावा, (२) त्याचे शेक्षणिक मल्य मोठे असावे 
(३) आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर होणारा माल त्यातून 
निर्माण करता आला पाहिजे. या दृष्टीने पुढील व्यवसाय 
सुचविण्यात आले- ( १ ) कापसाची क्रिंवा लोकरीची 
कताई आणि विणाई (२) भाजीपाल्याची लागवड 
(३) काडंबोड, लाकडी बोर्ड यांच्या वस्तू (४) 
मातीच्या वस्तू (५) काथ्याच्या वस्तू (६) बांबू 
आणि वेत यांच्या वस्तू (७ ) इलेक्ट्रिक वायरिंग 
(८) शिलाई (९ ) वुकबाइंडिंग इत्यादि. 

अभ्यासाच्या इतर बौद्धिक विषयाशी वरील व्याव- 
सायिक विष्रयांचा संत्रंध जोडण्याचा आग्रह सोडला 
तर आठवी पासून पुढे हे विषय शिकविण्याला दुसऱ्या 
गटाचा विरोध नव्हता. 

बाह्य जीवनाशी प्रत्यक्ष आणि निकटचा संब्रंध यावा 
म्हणन शाळेच्या दैनंदिन कार्यक्रमात पुढील गोष्टींना 
स्थान असावे, याबद्दल सर्वसामान्य मतेक्य आढळून 
आले. साफसफाई, स्वच्छता, आरोग्य, सांधिक वृत्ति 
समाजसेवा, परोपकार, सहकारांची भावना, स्वावलजन 
साहष्णुता इत्याद र 

शाळांना जोडन शेते, बागा, कुक्कुटपालन कटर, छद- 
मंदिरे, परिश्रमाल्यें, विज्ञान प्रयोग-चर्चा-केंद्रे किंवा 

स्या उपकरणांनी युक्त अश्यी यंत्रालये, ठेवल्यास 
मुलांच्या हस्तकोदल्याला, प्रेरणा आणि अवसर मिळत 


जाईल. 


वरील सर्वे गोष्टी करावयाच्या तर वर्गातील मुलांची 
संख्या मर्यादित केली पाहिजे. तसच या सूचनांच्या 
अमलवजावणीसाठी अवद्य त्या खर्चाची तरतूद कर- 
ण्यात आली पाहिजे, 

याहून सर्वात महत्त्वाची सूचना अक्यी करण्यात 
आली की वा परिसंवादाला सफलता यावी म्हणून 
त्यात केलेल्या सूचना कार्यवाहीत आणण्याचे 
दृष्टीने गांधी स्मार निधीने एक ब्िन-सरकारी आणि 
कायम मंडळ नेमण्यात येण्यासाठी पुढाकार ध्यावा. 
माध्यमिक शाळाचालकांबरोबर विचारविनिमय करून 
या मंडळाने राक्‍यतेच्या दृष्टीने वरीळ योजनेतील 
विविध त्राव्रींची युक्तायुक्तता ठरवावी आणि दाक्‍य 
तितक्‍या लवकर काही निवडक शाळांमधून त्यांची 
कार्यवाही सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा, 

अध्यक्ष श्री. शांतीलाल राहा यांनी आपल्या समा- 
रोपाच्या भाषणात या महत्त्वाच्या सूचनेकडे स्मारक 
निधीच्या चालकांचे लक्ष वेधले. हा परिसंवाद मुख्यतः 
मुंबई राहराला अनुलक्षूनच घडवून आणण्यात आलेला 
होता असा त्यांनी खुलासा केला. आपल्या मुलांच्या 
शिक्षणाकडे पालकांचे पूर्वीइतके लक्ष नसते याबद्दल 
त्यांनी खेद्‌ व्यक्त केला. आपला मुलगा कोणत्या वर्गात 
आणि कोणत्या शाळेत आहे, हेही न जाणण्याइतकी 
काही पालकांच्या औओदासीन्याची मजल गेलेली आहे. 
आर्थिक कारणांमुळे पित्याप्रमाणे मातेलाही आता 
नोकरी करावी लागते आणि त्यामुळे मुळे शाळेत 
सोडली की आपले कर्तव्य संपळे असे त्यांना वाटते. 
हली नोकरीची प्रथा इतकी वाढली आहे की नवऱ्याला 
भरपूर मिळकत असलेल्या बायकाही मिळेल त्या 
नोकरीमागे धावतात आणि मुलांच्या शिक्षणाकडे मात्र 
दुलंक्ष होते. प्रत्येक अनिष्ट गोष्टींबद्दल सरकारला जबाब- 
दार धरण्याची प्रवृत्ति अलीकडे फारच वाढते चालली 
आहे. पण सरकारची जशी कतेब्ये असतात तक्षी पाल- 
कांची, शिक्षकांची आणि संस्था चालकांचीही असतात 
हे विसरून चालणार नाही. नित्याच्या घरगुती व्यव- 
हारात लहानसहान दुरुस्तीची कामे नेहमी निघत 
असतात. त्यांचे ज्ञान मुलांनी आपल्या शाळेय जीवनात 
करून घेतले तर त्यात त्यांचा व कुटुंबाचा फायदा 
आहेच पण रिवांय हस्तब्यवसायामुळे शिक्षणपद्धतीला 
निराळे वळण लागून समाजा'चाही फायदा होईल, 


५३ 


अनुक्रमणिका 


0 ुः 


“करर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी 
संगणकीकृत 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 
(१) 


' कालिदास-कला व विचार ? 

आपल्या मासिकात माझ्या “ कालिदास, कला 
व विचार ? या पुस्तकावर एका वर्षाच्या अवधीत 
प्रा. वि. म. बेडेकर व म. म. डॉ. बा. वि. 
मिराशी या दोन विद्वानांची चिकित्सक परीक्षणे 
प्रसिद्ध करून आपण एका परीने माझ्या पुस्तकाचा 
गोरवच केला आहे, या सौहार्दाबद्दद मी आपला व 
या दोन्ही विद्वान्‌ परीक्षणकारांचा %णी आहे. 

या परीक्षणात प्रदाशित केलेल्या मताबद्दल वा 
मतमेदाबद्दळ मला काहीच म्हणावयाचे नाही. कारण 
अशा प्रकारच्या अभ्यासात मतभेद हे ग्रहीतच 
धरावे लागतात. तथापि डॉ, मिराशी याच्या परी- 
क्षणातील एका गोष्टीकडे मात्र अगदी आवर्जून खुद्द 
त्यांचे व आपल्या वाचकांचे लक्ष, वेधणे अवश्य 
वाटते. 

डॉ. मिराशी यानी माझा रघुवंशविषयक दृष्टि- 
कोन ( नवभारत, सप्टेंबर १९६३) पुढील 
शब्दात-त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दाक्यतो माझ्याच 
शब्दात-दिला आहे. “' रघुवंश हे वेष्णव काव्य 
लिहिताना होव कालिदासा'चा उद्देश वेष्णव नैतिक 
आदर्शावर टीका करण्याचा होता. रामाची सीतेवर 
खरोखरीच प्रीति होती काय आणि सीतेचा त्याग 
करण्यात त्याने राजा आणि न्यायाधीश या नात्याने 
आपले कर्तव्य केले काय याविषयी कालिदासाच्या 
मनात संशय होता. 

यावर त्यानी आपले भाष्य पुढीलप्रमाणे केले 
आहे:- 

“ रघुवंश लिहिण्यात कालिदासाचा उद्देश 
वैष्णव नैतिक आदर्शावर टीका करण्याचा होता असे 
* विलक्षण विधान ' माईणकरांनी केले आहे ! 
पण याच्या उलट कालिदासाची शृत्ति होती हे रघु- 
वंशाच्या पहिल्या सर्गातील “ सो5हमाजन्मशुद्धा- 
नाम? इत्यादि छोकांवरून दिसून येईल, सीतेवर 


रामाची खरोखर प्रीति होती कःय याविषयी कालि- 
दासाच्या मनात संशय होता हे विधानही असेच 
“ मिथ्या ' आहे ! त्याला उत्तर रघुवंशाच्या 
“* बभूव रामः सहसा सबाष्प: ( रघुवंदा १४-८४ ) 
या *छोकात सापडेळ, कालिदासाचे सर्व म्रन्थ 
पूर्णपणे काळजीपूर्वक न वाचता एखाद्याच 
'छोकाचे पिष्टपेषण करून अनुमान काढण्यात त्या 
कविश्रेष्ठाला अन्याय होतो. * 


हृ सारे विवेचन बहुधा माझ्या पुस्तकातील 
ए. ११३ वर आलेल्या विवेचनास उद्देशून असावे. 
तथापि डॉ, मिराशी यांनी माझे म्हणून दिलेले मत 
वस्तुत: माझ नाही, ते सुप्रसिद्ध पाश्चात्य पंडित 
डॉ. रुबेन यांचे आहे. मी तसे या परिच्छेदाच्या 
सुरवातीस अगदी स्पष्ट म्हटलेही आहे!-- 

* 16९ 1९60 106 ९॥(९1 110 00 हा'6६(९ 
७ ९0०00०४९७५ 0एटा* घय ४]॥७॥९९0॥101 0 


७ ॥९181'9 फ०॥८, !01 (18 18 ए०्पाते ४७० 


08९ ७१॥७]९०७ए९. ४१७६ 1६ 18. 16७0ए श्&ाःऱ 


कतिल्य]७ ४० ६४९१९९ ७1 ७ ७॥९७ 
118 00861'ए68 1७ ॥एहा'९ फ़ ॥७४ए९ । 
रक्ाडण8४8 810] ९०६ 

581४७ 1०९६ ६0 0७६ 
पपा 68३ ९७भट६ त 
पा९ ०५7५०९ ॥९ ]8 


ल 
९]६0०1॥९ ७7 ७ 


006 7०७९ 18 ९४९1४ 
811682 ७०टाहणा 0! 
१९७७॥]७॥४, गुण ए8 


-हप्व्ण्पट्ट ६० हाद कळताच 
(7. 118) 


असे म्हणून पुढे रुबेन यांची प्रत्ये 
चित्राबद्दलची मते दिली आहेत. त्या 
वाक्यात दिलीप, रघु, 
मते देऊन राम सीता 
शब्दात दिली आहेत. 

1, रहात 
॥९॥. फए7!) ७126 
७((10॥66 0०! िदचया&, 9 
॥र ०७९०७1४ १०१७ 


क व्यक्ति- 
एका प्रदीध 
अज यांच्या बिषयींची त्यांची 
विषयक त्यांची मते पुढील 


४&8 ॥0६ 


प दट्टा९- 
एप 1]9 


1101 
९ ग01.1150'8 1881; 
(60 1802, 5६या& 


1-8 


बाचकांचा पत्रव्यवहार 


8100 8180 ७611101 116 
88 ताट 810 ॥पवष्ट९, 
891] ७ द्या हल्यात शिप्छ ठषपलां8९ 
(1118 एदा808४७ 10९81; 16 600 'पठं8 
एढाछाकएघ १४०७७७४. 58 118 800९०७ 0 
०एवेश' ४० फणा ९2 & पप्पाला खी १0०९8 
व्याद्राणापष्ट ७ वशाल 8 छावे ९110089010 
लाला, (७ए.40-50 ) ? 


हे सर्व विवेचन रुवेन यांचे आहे हे दशविण्या- 
करिता या परिच्छेदाच्या शेवटी पृष्ठे ४०-५० 
असा रुबेन यांच्या ग्रंथातील प्रष्ठांकांचा निर्देशही 
स्पष्ट आहे, रघुवंशविषयक माझे विवेचन, रुबेन 
यांच्या मताचे परीक्षण व खंडन पुढील परिच्छेदात 
व त्या सर्वच प्रकरणात आहे, 


तेव्हा डॉ. मिराशींनी दिलेला माझा म्हणून 
दृष्टिकोन वस्तुतः माझा नाही व ' विलक्षण व 
मिथ्या ? अशी म्हटलेली विधानेही माझी नाहीत. 
इतकेच नव्हे तर या आपल्या भाष्यपर परिच्छेदात 
त्यांनी ज्या “ सो5हमाजन्मध्युद्धानाम्‌' व “ बभूव 
रामः सहसा सबाष्पः ? इत्यादि छोकांकडे माझे लक्ष 
वेधण्याचा यत्न केळा आहे ते छोक त्याच संदभात 
माझ्या पुस्तकात प्र, ९७ व प्र. १११ वर आलेले 
आहेत, माझ्या प्रतिपादनात व डॉ. मिराशी यांच्या 
मतात फारसे अंतर नाही हे स्पष्ट दिसेल. यापेक्षा 

जास्त काय लिहू १ लोभ आहेच. वृद्धि व्हावी. 
_ टी. जी. माईणकर 


9प]ऱ 10060१ 811. 
व ७०६९0 ]०80] ४ 


(२) 
“ राजकवि तांबे : नवे आकलन ” 


सप्टेंबर १९६३ च्या आपल्या अंकात प्रा. द. 
मि. कुलकणीं यांचा “ राजकवि तांबे : नवे आकलन 
( उत्तरार्ध ) ! हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. 
लेखाच्या मौलिकतेबद्दल प्रा, कुलकर्णी यांना धन्य- 
चाद॒ | 


५५ 


सदर लेखात प्रा. कुलकर्णी यांनी तांबे यांच्या 
मध्ये गीतरचनेची आवड निर्माण होण्याची कारणे 
देताना “ नाटकांतील पदे, जयदेवाचे काव्य, रहस्थ- 
वादी कवींच्या कविता, टागोरांचे मार्गदरान यामुळे 
तांब्यांची पद्रचनेची आवड वाढली असेल. *” असे 
म्हटले आहे, यात एक महत्त्वाचा उल्लेख राहून 

गेल्यांचे दिसते म्हणून मुद्दाम लिहीत आहे. 
राजकवि तांबे यानी प्रसिद्ध आंग्ल गीतिकवि 
टेनिसन याचा सखोल अभ्यास केला होता. टेनिसन 
हा गीते ( 8००४३ 3 लिहिणाऱ्यामध्ये वरच्या 
दर्जाचा मानला जातो. नादमधुर शब्दयोजना हे 
त्यांचे वैशिष्ट्य | त्याचे (10 'ह्याांद्ण्ा ) 
हे काव्य तांब्रे यांना मुखोद्गत होते, याचा उलेख 
प्रा. कुलकर्णी यांच्या वाचनातून सुटणे अशक्य वाटते. 
- कमलाकर दीक्षित 


(३) 
: काव्यस्फूर्ति ब काव्यप्रतिभा 

प्रा, सदा कऱ्हाडे “ काव्यस्फूर्ति व काव्यप्रतिभा ? 
या लेखात ( नवभारत सप्टेंबर १९६३ ) म्हणतात- 
“: स्फूर्ति, प्रतिमा, कल्पना यांचे कितीही सामर्थ्य 
कविजवळ असले, पण त्याच्याजवळ सर्जनशील मन 
नसले तर ज्या अनुभवाला त्याला साकार करावयाचे 
आहे, तो अनुभव साकार होऊच शकणार नाही, ? 
माझ्या मते हे विधान निरथेक आहे. ज्या कंवि- 
जवळ स्फूर्ति, कल्पना व प्रतिभा आहे त्याच्याजवळ 
सर्जनशील मन नसणे हे संभवतच नाही. अनेक 
फुले फ्लॉवर-पॉटमध्ये आहेत. परंतु “' पाकळ्या 
नसत्या तर त्या फुलांना फ्लावर-पॉटमध्ये जागा 
मिळाली नसती, ?? अश्शा प्रकारच्या विधानामध्ये 
काही अर्थ नसतो. अहो, पाकळ्या नाहीत ती फुले 
कसली ? आणि सर्जनशील मन नाही ते स्फूर्ति, 
प्रतिभा व कल्पनेने संगमित झालेले कवि-मन कसले ! 

सर्जनशीलमन ही काही ईश्वरदत्त देणगी नाही, 
सर्जनशील मनामुळे स्फूर्ति, प्रतिभा व कल्पना यांचा 


नवभारत 


संगम होतो असे म्हणणे घाडसाचे होईल. कारण 
सर्जनशील मन हे तात्कालिक असते. स्फूति, प्रतिभा 
ब कल्पना यांचा संगम होताक्षणिच ते बनत असते. 
ही आपोआप घडणारी नैसर्गिक क्रिया आहे. 
- जवाहर मुथा 
(४) 
हिंदी साहित्यातील संत नामदेव 

सप्टेंबर १९६३ च्या अंकात प्रा. राजनारायण 
मौर्य यांचा अनुवादित लेख “' हिंदी साहित्यातील 
संतमताचे आद्य प्रवर्तक संत नामदेव ? वाचला. 
प्रा. मौ यांचा संत नामदेव यांना संतमताचे आद्य- 
प्रवर्तक म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न पूर्णत्वाने सफल 
झाला नाही. याचा अथे मी त्यांच्या प्रतिपाद्य विष- 
याच्या प्रतिकूल आहे असा मात्र नाही. मला मह- 
त्वाचे वाटणारे काही मुद्दे येथे मांडतो. 

( १ ) संत नामदेव संतमताचे आद्य संत 
होते हे निर्विवाद आहे. परंतु “ संतमताचे आद्य- 
प्रवर्वक ?? म्हणताना काही मर्यादा मात्र पडतील. 

(२ ) हिंदी वाड्याच्या भक्तिकाळाच्या संद- 
र्भात संतमताची विशिष्ट विचारप्रणाली आहे त्या 
दृष्टीने संत नामदेव आद्य-प्रवर्तक ठरतील असे नाही, 

(३ ) आद्य-प्रवर्तकाची वैचारिक प्रभावळ 
कबीराप्रमाणे संत नामदेव उत्तर भारतात निर्माण 
करू शकले नाहीत. 

(४ ) कबीरावर संत नामदेवाचा प्रभाव वेय- 
क्तिक खरूपाचाच असण्याचा संभव फार, संत- 
मताची वैचारिक पार्श्वभूमि बनविण्यात संत नाम- 
द्वेव एकटे होते असे म्हणता येणार नाही. 


५६ 


वरील मुद्यावरून थोडक्यात असे म्हणता येईल 
की निरगुणसंप्रदायाची वैचारिक व भक्तिविषयक पाश्व- 
भूमि बनविण्यात दक्षिणेच्या आचचायाप्रमाणे नाम- 
देवाचेही स्थान प्रमुख होते; परंतु संतमताला लोका- 
भिमुख बनविण्याचे व तदनुषंगाने विशिष्ट परंपरा 
निर्माण करण्याचे प्रमुख कार्य कबीराने केले, हिंदी 
इतिहासकारांनी संत नामदेवाचे करण मान्य केले 
आहे- 

गुरु परसादी जेदेव नामा 
प्रगटि के प्रेम इन्हे के जाना । - 

या कबीराच्या सूचक उद्गांरावरून संत नाम- 
देवाचा कबीरावरील प्रभाव स्पष्ट होतो; परंतु संत- 
मताच्या दीर्घकालीन परंपरेचे सूत्रधार कवीरच दिसि- 
तात. त्यांच्या प्रमावळीत अनेक लहान मोठे संत 
उदयास आले, संतमतावरील श्रद्धा, त्यातील तत्त्वे व 
तदनुसार कृति करणारा सत्यशोधक कबीर अदम्य 
आत्मविश्वासाने सहजधर्माची स्थापना करतो; त्यामुळे. 
संत नामदेव व कबीर यांच्यात संतमताचे अंधत्ब 
फक्त संत नामदेव याना देता येणार नाही; किंबहुना 
संतमताचे भावनात्मक व वैचारिक अधिष्ठान कबी- 
राने निर्माण केल्यामुळे संत नामदेवाचे ण जमेस 
धरून आद्य-प्रवर्तकाचे स्थान फक्त नामदेवाला न 
देता दक्षिणेकडून भक्तीचा प्रवाह प्रवाहित करणाऱ्या 
आचार्याच्या मालिकेतच संत नामदेवांचे स्थान 
मानणे उचित होईल; व एवढे कार्य हिंदी बाड्यये- 
तिहासकांरानीही मान्य केळे आहे, 


-प्रा. प्यारेलाल गोहेल. 


पुस्तक परिचय -- 


दोन कविता संग्रह : (१) गंधवेणा 
( २ ) पुनवेचा थेंब 

श्री. गजमल माळी यांचा “गंधवेणा ? हा 
हिला कवितासंग्रह अलीकडे प्रसिद्ध झाला, मराठ- 
गञ्यातील आजच्या उगवत्या कवींमध्ये श्री, 
गाळी यांचे नाव साक्षेपी रसिकांना विशेष परि- 
ग्रयाचे आहे. गेली पाच-सात वषें त्यांची कविता 
गवेगळ्या मासिकातून रसिकासमोर आली. ती 
सारखी वाचकासमोर येत राहिली, वाचकाना दिसत 
राहिली -आणि म्हणून त्याना तिची ओळख पूर्वी- 
पासनच आहे. पण ओळख असली तरी आज- 
पावेतो बाचकांशी तिचा दाट परिचय नव्हता. ती 
मासिकातून दिसली आणि मासिकाबरोबरच दृष्टि- 
आड झाली हे त्यांचे कारण, आता मराठवाडा 
साहित्य परिषदेने माळी यांची कविता संग्रहरूपाने 
प्रसिद्ध केल्याने तिची स्वभाववेशिष्ट्ये एकत्रितपणे 
पाहण्याची सोय झाली आहे, 

खरी कविता म्हणजे काय याची नीट जाणी- 
वही नसते अश्या कोवळ्या वयात लिहिलेल्या कवि- 
तांचा हा पहिलावहिला संग्रह. त्यामुळे नकळत 
अनेक समकालीन प्रसिद्ध कवींच्या अनुकरणाऱचा 
ठसा माळी यांच्या कवितेवर उमटलेला आहे. 
आपल्या क्षेत्रातील आपल्या पूर्वीच्या प्रतिभावंतांचे 
त्रइण उरीशिरी बाळगणे यात गेर फारसे काही नाही. 
उमेदवारीच्या या काळात जे जे आपण वाचतो व 
त्यातले जे जे आपल्याला विशेष आवडते त्याचे 
संस्कार आपल्या मनावर व नंतर लेखनावर झाल्या- 
शिवाय रहात नाहीत, त्यामुळे एका अर्थी हे सारे 
अंपरिहार्य आहे, स्वाभाविक आहे 

परंतु ही स्वामाविकता मानूनही काही उणीवा 


बोलन दाखविणे आवदयक आहे कवीला निष्का- 


रण बोचकारे काढणे हा त्यामागचा उद्देश नाही 
माळी आता पुनः नव्या दमाने लिखाण करू लाग- 
तीळ तेव्हा त्याना या सूचनांचा उपयोग व्हावा 


न, भा. ८ 


अनुक्रमणिका 


ही त्यामागची आपलेपणाची भावना आहे. हा 

कवितासंग्रह वाचताना एक शंका वारंवार माझ्या 

मनात आली. ती अशी की, गजमल माळी यानी 

आतापर्यंत फक्त कवितांचेच वाचन केले की काय 

आजच्या विपुळ आणि विविध प्रकारच्या गद्य 
लिखाणाचा अभ्यास माळी यांनी केला नसेल काय! 

परंतु असे म्हणणे काहीसे धारिष्टाचे होईल. कारण 

माळी हे मराठी विषयाचे तरुण प्राव्यापक आहेत. 

शिवाय विद्यार्थीदशेत असताना त्यांनी दाखविलेले 

कोतुकही नजरेआड करता येत नाही. पण मग त्या 

वाचनाच्या संपन्न खुणा त्यांच्या कवितेत का दिसत 

नाहीत १ गद्यवाचन हे पद्यलिखाणाला उपकारक 

ठरू शकते याची जाणीव नसल्यामुळे माळी 
यांच्यातला कवि गद्य वाचताना झोपी जात असेल 

काय ? ह्या नुसत्या दोका आहेत, त्यातून सुचवायचे 
ते इतकेच की, माळी यांनी जुने-नवे मराठी गद्य 
यापुढे अभ्यासपूर्वक वाचावे व आपल्या काव्य- 
लिखाणासाठी त्याचा उपयोग करून ध्यावा. त्यामुळे 
मनातली नेमकी भावना नेमक्या शब्दात व्यक्त 
करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली त्यांची राब्दसंप- 
दाही वाढेळ, आणि माळी यांच्या कवितेत आज 
अनेक ठिकाणी जाणवणारा शाब्दांचा परिणामद्मून्य 
तोचतोपणाही कमी होईल. 

काव्याचे वाचन माळी यांनी केलेले दिसते. 

पण तेही अगदी अलीकडच्या कवींच्या काव्याचेच 

असावे. असा त्यांच्या कविता वाचताना समज 

होतो. ज्ञानदेव-नामदेवापासून तो तुकाराम-राम- 

दासापर्यंतच्या संतकाव्याची कुठलीही उत्कट खूण 
माळी यांच्या काव्यात हग्गोचर होत नाही, रामं- 

जोशी, अनंतफंदी, होनाजी, परशराम, प्रभाकर, . 
सगनभाऊ या शाहीरांची भावकळा वा शब्दकळा 
देखीळ माळी यांच्या कवितेला अपरिचित दिसते. 

त्यामुळे प्रेमाची आणिं निसर्गाची साचेबंद कहाणी: 
एवढेच या कवितासंग्रह्ाचे मूल्य मागे उरते, चोच, 


"करखखगघरचि्जचञ, 


७७ 


नवभारत 


पंख, आकाशातल्या तारा, भूमीवरचे पाणी, उलणारी 
शेंग, यमुना, गोपी, कृष्ण या शब्दांची पुनरुक्ति तर 
इतकेवेळा होते की, केवळ पुनरुक्तीमुळे विटलेला 
वाचक या शब्दामागे असलेला खरा भावही स्वीका- 
रायला तयार होत नाही. आता यापुढे तरी गजमल 
माळी यांच्या कवितेने य़ा मर्यादेपाशी रेंगाळू नये. 


हा संग्रह वाचताना एक गोष्ट तर कुणालाही 
जाणवेल की, माळी यांचे हृदय हे खरेखुरे कवि- 
हृदय आहे. त्यांच्या भाबनावर खोटेपणाचा आरोप 
कुणीही सुद्द्‌ करू शकणार नाही. त्यांच्या पोळलेल्या 
प्रेमाच्या दुःखछटा खऱ्या आहेत. त्यांची निसर्गाची 
ओढही प्रामाणिक आहे. आता त्यांनी प्रयत्न करा- 
यला हवा तो यासाठी की, हे सारे मुळातल्या तीन्रतेने 
वाचकांना कसे जाणवेल ? ही धडपड माळी यांनी 
आतापर्यंत केली नाही का? केली आहे. ती कधी 
कधी अर्धी जमली आहे. अर्धी फसली आहे, 'कांठ', 
८ अमूर्त व्यक्तित्वांचे सापळे ?, “ हरवलेले हिर्वे नभ! 
ह्या कविता अक्या प्रामाणिक भावनेला तीव्रतेने 
अभिव्यक्त करू पाहणाऱ्या पण त्यात पूर्णपणे 
यशस्वी न झालेल्या कविता आहेत, कधी नेमके 
शब्द हाती लागत नाहीत, तर कधी हवी तशी 
न्चपखल प्रतिमा सापडत नाही. आणि मग वापरून 
बापरून चोपडी झालेली शब्दनाणी इच्छेविना वापरावी 
लागतात ! डोळ्यासमोर समजून उमजून कविता 
नासलेली पाहावी लागते, माळी यांच्या जिव्हारी हे 
दुःख सलत असावे अशी माझी समजूत आहे. 

या सलीतूनच माळी यांची अस्सल कविता बाहेर 
येईल असे मला खात्रीने वाटते. माळी यांचा पिंड 
कवीचा आहे, त्याच्या भावना तीव्र आहेत. ते जर 
प्रयत्नशील राहतील तर खास त्यांची कविता त्यांना 
लवकरच लिहिता येईल. किंबहुना या त्यांच्या 
पहिल्या संग्रहातही अश्या काही यशस्व्री कविता अधून 
मधून हाती लागतात, “ कथाई? हे अशा कवितेचे 
एक उदाहरण, कवीच्या भावविश्वातला एक वंचित 


कालखंड या कवितेतून अतिशय उत्कटपणे आणि 
उत्कृष्टपणे व्यक्त झाला आहे. “ माझे आकाश ? 
ही मुक्तछंदातली सरळ साधी कविता, पण केवढ्या 
तरी भयानक दुःखाला सहज पेलून धरण्याची ताकद 
तिच्यात आहे. हेच सामर्थ्ये माळी यांच्या कविते- 
मध्ये सर्वत्र दिसो एवढीच माझ्यासारख्याची त्यांच्या- 
कडून जिव्हाळ्याची अपेक्षा, 


मराठवाड्यातून जसे गजमळ माळी हे कवि 
म्हणून पुढे येत आहेत तसेच विदर्भातून ' मधुकर 
केचे ? हे देखील कवि या नात्याने रसिकाच्या कौतु- 
काचा विषय होत आहेत. त्यांचा * पुनवेचा थेंब! 
हा दुसरा कवितासंग्रह पॉप्युलर प्रकाशनातर्फे अली- 
कडे प्रसिद्ध झाला आहे. या संग्रहाच्या फक्त एक 
-दीड वर्षें आधीच केचे यांचा ' दिंडी गेली पुढे ? 
हा पहिला कवितासंग्रह बाचकासमोर सादर झाला 
होता. त्या पहिल्या संग्रहाने केचे यांना फार मोठी 
लोकप्रियता मिळवून दिली. याचे एक उघड उघड 
कारण असे होते की, ज्याच्य़ा रक्तातच भाविकपणा 
आहे-आस्तिक्‍्यबुद्धि आहे-अक्शा महाराष्ट्राच्या 
मनाला मढेंकरी, करंदीकरी, किंवा मुक्तिबोधी संप्र- 
दायातली मिल -गिरण्या-यंत्रे यांच्याच विषयी 
सारखी बोलणारी आणि पंढरपूरच्या सावळ्या 
श्रीरंगाची साधी आठवणही न ठेवणारी कविता रुचत 
नव्हती. पण रुचत नव्हती तरीही इलाज नव्हता. 
कारण हे कवि सारखे तेच लिहीत होते. आणि 
ज्यांच्याकडन काही अनुकूळ अपेक्षा कराव्या अशी 
नवीन पिढीही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकीत 
होती-ऱत्याबद्दळ काहीसा अंध अभिमान बाळगून 
पुढे चालली होती. महाराष्ट्रातली भाविक रसिकता 
अशा रीतीने काहीशी नाराज असतानाच मधुकर 
केचे यांचे अभंग, त्यातला विठ्ठलाविषयीचा भक्ति- 
भाव, त्यातली संतांविषयीची आपुलकी ही महा- 
राष्ट्रासमोर आली. आणि खूप दिवसानंतर खास 
आपले काही आपल्याला मिळाळे या आनंदाने 
महाराष्ट्राने या कबीला पोटाशी घरले. 


दट 


पुस्तक-परिचय 


याचे आणखीही एक कारण होते. केचे यांची 
कविता जितकी भाविक होती तितकीच समजायला 
सोपी सुद्धा होती, म्हणून वाचकाने ती आवडीने 
जिभेवर खडीसाखरेसारखी घरली. दुर्बोधतेमुळे आणि 
क्रिष्टतेमुळे कडवट लागणाऱ्या कवितांच्या काळात 
त्यांना केचे यांच्या कवितेने दिलासा दिला, 


आणखी एक गुण त्याळा कारणीभूत झाला. 
केचे यांनी संतांचा मागोवा घेत कविता लिहिली 
म्हणून तर ती वाचकांना आवडलीच; पण वाच- 
कांना त्याहून अधिक आनंद झाला तो याचा की, 
केचे हे संतांजवळ उभे राहून सुद्धा खतःचा वेगळे- 
पणा व आगळेपणा सांभाळून आहेत. त्यांचे विचार, 
त्यांच्या भावना, त्यांचे शब्द, त्यांचे अलंकार, त्यांची 
कल्पना, त्यांची अभिव्यक्ति पड्धति-या सर्वावर त्यांच्या 
खतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा स्पष्ट ठसा उमटलेला आहे. 

ही सारी वैशिष्ट्ये पुनः एकदा आपल्या अंगा- 
खांद्यावर खेळवीत केचे यांची कविता “ पुनवेच्या 
थेंबा? च्या रूपाने मराठी वाचकांसमोर आली अस- 
णार अशीच अपेक्षा कोणीही करील. किंबहुना केचे 
यांचा हा दुसरा कवितासंग्रह असल्यामुळे त्यातळी 
कविता आणखी काही जास्तीचे सौंदर्य व सामथ्य 
घेऊन प्रकट होईल अशीही अपेक्षा केचे यांचेकडून 
केली गेली असल्यास नवल नाही. ही अपेक्षा हा 
संग्रह पुरी करतो काय! “ पुनवेच्या थेंबा ' तील 
केचे हे “ दिंडी गेळी पुढे ' च्या थोडे देखीठ 
समोर सरकले नाहीत दे सत्य सूर्यप्रकाशाइतके चक्क 
आहे | या संग्रह्मतल्या काही कविता शी 
स्पर्धा करू शकतात हे खरे आहे; पण बात 
केविता * दिंडी ? च्या अर्ध्यापर्यंतसुद्धा उच उडू 


शकत नाहीत ही चिंतेची गोष्ट आहे, ' य 
फल्बणी झाली ?, वळवाच्या सरी '; ' उरते गाणं 
सामान्य, स्थूळ 


तरी !, * गढी ? अशासारख्या सामा 
ध॒ 

आणि वर्णनात्मक कविता या संग्रहाच्या जी र 

,अनेक आहेत. ' दिंडी गेली पुढे ' मधल्या अ शा 


त 


५९ 


अर्थपूर्ण, मावघन व मोजक्या पण मार्मिक शब्दात 
व्यक्त होणाऱ्या कविता ज्या कवीने लिहिल्या तोच 
कवि ह्या सरळ निवेदनात्मक आणि निव्वळ विस्ता- 
रात्मक कविता लिहितो आहे ही जाणीव कशीशीच 
वाटते ! मधुकर केचे यांच्या पहिल्या संग्रह्मातील-- 

नियुंगाचा पांथ 

आलो तुझ्या दारीं 

तुला हाक मारी - देई थारा 

तुझें घर नाही 

नित्याचा सुक्‍काम 

माझे परंधाम - तुझ्यापार. 
ह्या असामान्य ओळी वाचल्या तेव्हा वाटले होते 
की, हा भव्यदिव्य प्रवास त्यांच्या पुढच्या कविता- 
संग्रहातून आपल्याला दिसेल, पण इथे पाहावे तो 
केचे स्थूळ निसगवरणने लिहीत बसलेले आणि 
झिंग्या भोयाची दारुडी गोष्ट सांगत असलेले । 

याचा अथे काय १ केचे मागे चालले आहेत 

असे म्हणावे काय ! पण चटकन असा आरोप 
करण्यापूवी एक शक्‍यता बोलून दाखविली पाहिजे. 
£ पुनवेचा थेंब * हा जरी प्रसिद्धीच्या दृष्टीने केचे 
यांचा दुसरा कवितासंग्रह असला तरी त्यातल्या अनेक 
कविता ह्या ' दिंडी गेली पुढे ? च्याच काळात किंब- 
हुना त्याही आधी, लिहिण्यात आल्या असाव्या, महा- 
राष्ट्रातल्या वाचकासमोर पहिल्याने जाताना जरा व्यव- 
स्थित जावे या स्वाभाविक हेतूने केचे यानी आपल्या 
अनेक कवितांपैकी श्रेष्ठ प्रतीच्या मोजक्याच कविता 
: दिंडी गेळी पुढे ' तून प्रसिद्ध केल्या असाव्या. व 
एकदा मानाचा मुजरा मिळाल्यानंतर मग उरलेल्या सर्व 
महान्‌ आणि लहान कविता “ पुनवेच्या थेंबा'तून 
मोर ठेवल्या असाव्या, असे घडले असेल तर 


वाचकास ह. 
यापुढे समीक्षकांनी या दोन ना एक समजून 


केचे यांचा उमेदवारीचा व उत्कर्षाचा काल ठरविला 
पाहिजे. आणि असे नसेल तर! - पण असे घडूच 
नये ( नागपूर नभोवाणीच्या सौजन्याने ) 
न --प्रा. श्रीधर शनवारे 


सार-संकलन 


चचाचणीबंदी करार : 


सोव्हिएट सरकारचे निवेदन 

वातावरण, अंतराळ व जलांतर्गत अण्वस्त्र चाचण्यांना 
चन्दी घालण्याच्या करारावर मॉस्कोत स्वाक्षऱ्या झाल्या, 
या बातमीचे लोकांनी सहषे स्वागत केले. शांततापूर्ण 
सहअस्तित्वाच्या तत्त्वास जागून, आंतरराष्ट्रीय प्रश्न 
सोडविण्यासाठी व्यवहार्य पाऊळ उचलण्यात आले. हे 
पाऊल म्हणजे शुभारंभ आहे असे या कराराबाब्रत सर्वे- 
सामान्य लोकांचे मत आहे. अनेक देशांच्या सरकारांनी 
या करारावर सह्या करण्याचा आपला उद्देश जाहीर 
केला आहे. आंतरराष्ट्रीय तेढ कमी होण्याची आणि 
ज्याचा भलामोठा बोजा अखेर जनतेवस्च पडतो त्या 
ास्त्रस्पधेळा कावूत ठेवण्याची खरीखुरी दाक्‍यता या 
कराराने निर्माण झाली आहे, हे जनतेने बरोबर ओळ- 
खले आहे. 

समाजसत्तावादी देक्षांचे अण्वस्त्र चाचणीबंदीच्या 
प्रश्नावाबत ज काही सामुदायिक मत आहे ते वॉर्सा 
करारबद्ध देशांचे सरकारप्रमुखत आणि कम्युनिस्ट व 
कामगार पक्षांच्या मध्यवर्तींचे प्रथम सेक्रेटरी यांच्या 
परिषदेतल्या निर्णयात व्यक्त झाले आहे. त्यात म्हटले 
आहे. “ अण्वस्त्र चाचणीबंदी करार पार पडला हा 
सोविएत युनियनच्या व सवे समाजसत्तावादी देशांच्या 
अविचलित शांतताप्रिय विदेशनीतीचा परिणाम असून 
८ भिन्न समाजपद्धतींच्या देशात सहअस्ेित्व? या 
लेनिनवादी धोरणाचा तो विजय आहे. परिषदेचे मत 
असे आहे की, या कराराने आंतरराष्ट्रीय तेढ कमी 
होण्यास साहाय्य होईल आणि जनतेच्या ्यांतताल्याचे, 
नव्या जागतिक युद्धाच्या धोक्‍्याविरुद्ध द्यावयाच्या 
लढ्याचे, ते एक अनुकूल साधन ठरेल. ? 

या कराराच्या प्रशंसेब्ाबत सर्वेसाधारण मतेक्‍्य दिसत 
असताना याच वातावरणात अण्वस्त्र चाचणीबंदी करा- 
राला उघड उघड विरोध करण्याचे साहस करणारी काही 
हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी मंडळी आहेत आणि 
स्यात आश्चये वाटण्यांजोगे काही नाही. कारण जे 


अनुक्रमणिका 


अण्वस्त्र-चाचणीवंदीला विरोध करतात ते, मग ते कोण- 
तीही शाव्दिक कसरत करून दाखवूद्यात, आंतरराष्ट्रीय 
तढ सोम्य करण्याच्या धोरणाचे आणि आक्रमक व 
युद्धखोर शक्ती नष्ट करणाऱ्या धोरणाचे विरोधक अस- 
ल्याचे शाबीत होते.. 

या अश्या लोकात प्रथम म्हणजे अमेरिकेतल्या 
“ हिंख माणसांचा * समावेश होतो. ते * कम्युनिस्टा- 
पासून उपद्रवाचा ' बागुलबोवा करून याहून अधिक 
विनाशकारक अस्त्र निर्माण करण्याची रक्‍यता या 
करारामुळे अमेरिका गमावून बरसणार आहे अशी 
ओरड करीत आहेत. नवे लष्करी जुगाराचे डाव र्च- 
णारी पश्चिम जमंनीची जी लष्करवादी व सडवादी 
छावणी आहे त्यातल्या अतिजहाल लोकांचा या करा- 
राला विरोध करणाऱ्यात समावेश आहे. फ्रेंच राजकीय 
गोटांच्या छावणीतही हे असे पराकोटीला पोहोचलेले 
लोक आहेत. कोणत्या कारणाने कोणास ठाऊक, पण 
त्यानी असे ठरविलेले दिसते की, आंतरराष्ट्रीय तणा- 
तणी कमी करण्याच्या कामी किंवा इतर देशांशी मैत्री 
राखण्याच्या कामी हातभार लावल्यास फ्रान्सचे वैभव 
नष्ट होईल आणि हे वैभव अणुरीम्बशी दोस्ती करण्याने 
आणि वाटेल ते करून अण्वस्त्रांची रास रण्याने 
ह्विगुणित होईल ! 

हे असे विचार अत्यंत युद्धखोर साम्राज्यवादी 
गोटांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त केळे जातात तेव्हा 
त्यात आश्चय वाटण्यासारखे काही नसते. पण अण्वस्त्र 
चाचणीबंदी कराराला, कम्युनिस्टांकडून, आणि तोही 
समाजसत्तावादी देशाच्या प्रमुख पदावर असलेल्या 
कम्युनिस्टांकडून, विरोध होतो तेव्हा साहजिक विस्मय 
वाटल्यावाचून राहत नाही. 

चिनी जनसत्ताकाचे सरकार आपल्या निवेदनात 
असा दावा करते की, हा करार पार पाडण्याचा उद्देश 
* तीन राष्ट्राची अण्वस्त्र ठेकेदारी भकम करणे? हा 
असून सोविएत युनियनचा त्या करारात सहभाग 
म्हणजे “अमेरिकन साम्राज्यशाहीपुढे शारणागति? आहे. 


६० 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकलन 


यापेक्षा अधिक भरमसाट विधानाची कल्पनाही 
करता येत नाही. अण्वस्त्र चाचणीबंदी कराराची निकड 
लावताना सोविएत युनियनळा व सवे शांततांप्रेमी 
शक्तींना तो करार म्हणजे मानवजातीच्या संरक्षणाची 
एक महत्त्वाची उपाययोजना आहे असे वाटते. किरणो- 
त्सर्गी पदार्थापासून वातावरण, पाणी व बाह्य अवकादा 
दूषित झाल्यास त्याचे धोकादायक परिणाम मानवजातीला 
भोगावे लागतील, ते टाळण्याच्या दृष्टीने ही उपाय- 
योजना आहि. जे सोविएत युनियनवर दोषारोप करतात 
आणि या समाजसत्तावादी देशाला भांडवलदार 
देशांच्या रांगेत बसवितात ते हा करार म्हणजे सोवि- 
एत युनियनचा अप्वस्त्र ' ठेकेदारीचा ? प्रयत्न आहे 
आणि ही ' साम्राज्यशाहीपुढे शरणागति ? आहे असा 
आमभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, 


चिनी सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की 
अण्वस्त्र चाचणीबंदी कराराने सव प्रकारच्या अप्वस्त्नांना 
बंदी घालण्याचा, अप्वस्त्रांचे साठे नष्ट करण्याचा, त्यांचे 
उत्पादन बंद करण्याचा, प्रश्न पूर्णांशाने सोडविला 
नाही. हे सवे प्रश्न या कराराने सोडविले नाहीत यात 
कांही वाद नाही. करार जितका व्यापक तितका अधिक 
चांगला ही गोष्ट सर्वस्पष्ट आहे. संपूर्ण व सावंत्रिक 
निःशस्त्रीकरणाचा करार लौकरात लौकर पार पाडणे हा 
तर आदडी उपाय होय. जसे पूर्वी तसेच आताही 
आम्ही अश्या कराराचा आग्रह धरतोच. कदाचित्‌ 
चिनी नेत्यांना हा प्रश्न एका झटक्यात सोडवून दाख- 
विण्याचे गुपित माहीत असेल ! 

बहुधा असे दिसते की, वाक्‍ताडनामुळे भान न राहि- 
लेल्या चिनी नेत्यांच्या मते, तर्कशास्त्र त्यांच्या बाबतीत 
बंधनकारक नसते. त्याच्यावर कुणी तर्कशास्त्राची सक्ति 
करता नये ! चिनी सरकारच्या निवेदनात एके ठिकाणी 
म्हटले आहे की, अण्वस्नर चाचणीबंदी करारात अण्व- 
रावर संपूर्ण बंदी व त्यांचा विनाश यांची ततूंद नसल्या- 
मुळे हा करार जनतेला काहीही देत नाही. आणि 
दुसर्‍या ठिकाणी त्याच निवेदनात म्हटले आहे की, या 
करारात जमिनीखालंच्या अण्वस्त्र चाचण्यांच्या बंदीची 
तर्वूद नसल्यामुळे करार वाईट आहे. परिणामी चिनी 
सरकारलासुद्धा तत्त्वतः हे मान्य आहे की अण्वस्त्र 
चाचण्या बंद करणे ही एक चांगली गोष्ट असून लोकां- 


६१ 


अनुक्रमणिका 


चीही तश्शीच मागणी आहे. पण निवेदनात पुढे थोड्या 
ओळी जाऊ दिल्यानंतर चिनी सरकार या कराराला 
विरोधी अद्या एकापाठोपाठ एक कल्पक सभंत्री मांडते. 
अण्बस्त्रांच्या निर्मूलनाचा प्रश्न संपूर्णतया सुटला 
नसल्यामुळे हा अण्वस्त्र चाचणीबंदी करार म्हणजे 'ठक- 
बाजी ? आहे अद्या तऱ्हेचे दावे याच सदरात मोडतात. 
ही उपाययोजना निःशस्त्रीकरणाचे हे महत्त्वाचे 
कार्य पार पाडण्यास साहाय्य करते की अडथळा आणते, 
असा प्रश्न विचारल्यास ते योग्य ठरेल.. साम्राज्यशाही 
छावणीतल्या शांततेच्या ठाम शत्रूंचा अपवाद सोड- 
ल्यास, सर्वजण हे कवूळ करतात को अण्वस्त्र चाचणी- 
ब्रंदी करार घडून आल्याने निःशास्त्रीकरणात प्रगति 
होण्यास अधिक अनुकूल पूर्वपरिस्थिति प्रात झाली 
आहि. भांडवलदारी देशातळे कम्युनिस्ट आणि समाज- 
सत्तावादी देशाच्या नेतृत्वपदी असलेले कम्युनिस्ट पक्ष 
या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देतात ते असे की, 
अण्वस्त्र चाचणीवंदी करार पार पाडल्याने सावत्रिक व 
संपूर्ण निःशस्त्रीकरणाच्या लढ्याला साहाय्य होते. पण 
चिनी जनसत्ताकाचे सरकार विरुद्ध भूमिकेचा आग्रह 
धरते. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की साऱ्या 
जगाची चुकी झाली आहे आणि फक्त चिनी जनसत्ता- 
काच्या सरकारलाच काय ते खरे सत्य गवसले आहे ! 


चिनी जनसत्ताक सरकारच्या या एकूण विचाराला 
अगतिकतेची ब नैराश्याची दुर्गाधे येत आहे. पूर्वींच्या 
काळी आमच्या देशात *“ सवेच्या सर्व; नाहीतर काही 
नको,? ही एक म्हण प्रचारात होती. चिनी सरकारच्या 
विचाराचे सार आणि ही म्हण यात साम्य आहे. 
ज्यांचा विनाश इतिहासाने अटळ ठरविला आहे आणि 
ज्यांच्या पायाखाळची जमीन घसरत आहे अ्ा लोकां- 
कडून हा विचार आला तर ते बहुधा समजण्यासारखे 
आहे. 

पण ज्या देशाचे सरकार समाजसत्तावादी समाजाची 
निर्मिति करीत आहे त्याच्याकडून अशी भूमिका व्यक्त 
होणे अनाकलनीय आहे. चिनी जनसत्ताकाचे सरकार 
असा दावा करते की, अण्वस्त्र चांचणी बंदी कराराचे 
पयवसान “ अमेरिकन साम्राज्यश्शाहीला लष्करी दृष्ट्या 
लाभ करून देण्यात होईल; तसेच चीनसह सव शांतता- 
प्रेमी देशांनी आपले “' संरक्षणात्मक सामर्थ्य भक्कम 


-करखगघर चि्रजसज) 
फम िरठनक 


संगणकीकृत 


नवभारत 


करण्याची शक्‍यता ” गमाविण्यात त्या कराराचे पर्यव- 
सान होईल. 

हे तकशास्त्र अजब खरेच ! आमचे शात्रूसुद्धा कबूल 
करतात की, आजच्या जगात सोविएत युनियनपाशी 
सबोहून अधिक शक्तिमान अण्वस्त्र आहेत; ती अण्वस्त्र 
कोणत्याही लक्ष्यावर प्रक्षेपित करण्याची सर्वाहून अधिक 
प्रगत साधने सोविएत युनियनपाशी आहेत. 

अण्वस्त्र चांचणी बंदी करार पार पडल्याने आजचे 
शक्तिसतुलन बदलते काय १ नाह, बदलत नाही. या 
कराराने सोविएत युनियनचे पारडे जर हलक झाले 
असत, जर या कराराने दुसर्‍या बाजूला एकतर्फी लाभ 
करून दिला असता, तर सोविएत सरकारेन या कराराला 
मान्यताच का दिली असती ? हे सवे सिद्ध करण्या- 
साठी खास प्रमाणांची काही आवश्‍यकता नाही. 

शेवटी, या कराराने सर्वात अधिक फायदा कोणाचा 
झाला हा प्रश्न उपस्थित करावयाचा तर अण्वस्त्र चांच- 
णीच्या प्रश्नांबाबत, समाजसत्तावादी देशकुळातला 
अण्वस्त्रयुक्त देश या नात्याने, सोविएत युनियन हाच 
देश शक्तिसंतुलनात बदळ झाला आहे किंवा नाही, 
आणि झाला असल्यास कोणत्या दिशेने, हे ठराविण्यास 
जास्त चांगल्या परिस्थितीत आहे असे मानणे अधिक 
सयुक्तिक नव्हे काय ? 

अण्वस्त्र चांचणीबंदी कराराबाबत नकारात्मक वृत्ति 
घारण करण्यास पोषक आणि मतान्तर करू शकणारे 
एकही वादप्रमाण चिनी सरकारपाशी नाही. खरे 
पाहता शांततेच्या व समाजसत्तावादाच्याच हिताचे, 
ब लोकहिताचे, धोरण आखणारे सरकार या करारास 
नापसंती कशी दाखवू शकेल १ 

भिन्न समाजपड्धतींच्या देशातील शांततापूर्ण सह- 
अस्तित्वाचे जे लेनिनवादी धोरण आहे त्याच्या विरुद्ध 
जाणारी अशी ही चिनी जनसत्ताक सरकारची भूमिका 
आहे. त्यामुळे चिनी नेते समाजसंत्तावादी देशकुलाच्या 
विरुद्ध, समग्र जागतिक कम्युनिस्ट चळवळी विरुद्ध, 
आणि युरोप, आशिया, आफ्रिका, व अमेरिका यातील 
सव शांतताप्रेमी लोकांविरुद्ध, आपण होऊन उघड- 
पणे उभे राहिले आहेत. 

आमच्या देशावर, सोविएत युनियनच्या धोरणावर, 
हछा चढविणारे हे निवेदन म्हणजे चिनी नेते ध्येयप्रणा- 


६२ 


लीचे मतभेद आंतर-देशीय पातळीवर नेऊन ठेवतात 
याचा आणली एक पुरावा आहे, हे दृष्टीआड करणे 
शक्‍य नाही. हा अणप्वस््र चाचणीबंदी करार करून 
सोविएत सरकारने सोविएत लोकांच्या हितसंबंधांचा 
विश्वासघात केला, चीनसह सर्व समाजसत्तावादी 
देशातल्या लोकांच्या हितसनधांचा विश्वासघात केला, 
सवे जगातील क्षांतताप्रेमी लोकांच्या हितसंबंधाचा 
विश्वासघात केला, अशी असमंजस विधाने या निवद- 
नात दिसतात. त्याचा अर्थ चिनी नेते थ्येयप्रणालीचे 
मतभेद आंतर-देश्ीय पातळीवर नेऊन ठेवतात असा 


लावल्यावाचून गत्यतर नाही. 


आज मानवजातीला जी गोष्ट संत्रस्त करीत आहे 
त्या गोष्टीपासून श्रमिक लोकांच्या आशा-आकांक्षा- 
पासून, ज्यांनी सखवतःला पोथीनिष्ठ संकेतानी कोंडून 
घेतले आहे, अद्या लोकांना आपल्या प्रथ्वीग्रहावर 
घडून येत असलेळे भव्य बदल दिसत तरी नसावेत किंवा 
ते बदल आपल्याला दिसत नाहीत असा बहाणा तरी ते 
करीत असावेत. आज जागतिक अप्वस्त्र युद्धाला अट- 
काव करण्यास समथ असलेल्या लोकांची इच्छा व 
विवेकशक्ति याजवर असे लोक विश्वास ठेवीत नाहीत. 


चिनी जनसत्ताकाचे सरकार सोविएत युनियनच्या 
भूमिकेत विसंगती शोधून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
पण अवतरणांची कृत्रिम निवड आणि शब्दांची किमया 
करीत असताना साहजिकच त्यांना साध्या सत्याचा 
विसर पडतो, ते सत्य म्हणजे जीवन दिरिंगाई करू शकत 
नाही हेच होय. विज्ञान व तंत्रशास्त्र झंझावाताच्या वेगाने 
विकसित होत आहे. काल जे अमान्य वाटत होते 

आज अत्यंत उपयुक्त, नव्हे सर्वात अधिक उपयुक्त, 
ओहे असही सिद्ध होऊ शकेल, 


न र सरकारप्रमुखांच्या सहभागाने निःशस्त्रीकरणासह 
सवे संबंधित प्रश्नांबाबत आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलाव- 
ण्याची चिनी जनसत्ताक सरकारची जी सूचना आहे 
त्याला सोविएत सरकार हरकत घेऊ शकत नाही. 
कारण ती एक प्रकारे सोविएत सरकारची स्वतःचीच 
सूचना आहे. सोविएत सरकारने वारंवार केलेल्या 
सूचनांपकी ती एक सूचना आहे. अशी सूचना 
करताना आम्ही ज्या भूमिकेचा आधार घेतला-आणि 


जी भूमिका मांडलीही-ती ही की चिनी जनसत्ताकाच्या 


नवभारत 


परंतु सिंकियांगचे वायव्य सरहर्द्दीवरील परिस्थिती 
मात्र धोकादायक आहे. कारण रशियन राज्यक्रान्ति 
नंतर सोव्हिएट सरकारने झारने केलेळे चीन बरोबरील 
सवे तह रद्द झाळे आहेत असे समजावे असे घोषित 
कले होते. तदनुसार रकश्षियाने वेळोवेळी मिळविलेल्या 
सुलखावरीळ आपला हक्क सोडावयास पाहिजे होता. या 
घोषणेचा चीनवर फार चांगला परिणाम त्यावेळी झाला 
होता. प्रत्यक्षात मात्र ही घोषणा कोणीही मनावर 
घेतली नव्हती. आज मात्र सिंकियांग व त्याचे वायव्ये- 
कडील मुळूस्र वादग्रस्त होऊन बसला आहे. 

१९४९ साली चिनी फोजा जेव्हा सिंकियांगमध्ये 
घुसल्या, तेव्हा पूव तुर्कस्तान लोकसत्ताकातील जनतेच्या 
आपल्यावरील विश्वासासंब्रंधी खात्री नसल्यामुळे स्टालि- 
नने त्यास विरोध केला नाही. तेव्हापासून पेकिंगची 
त्यावर अबाधित सत्ता चाळू आहे. 

यावरून या मुलखातील सीमेबद्दळ दोन्ही राष्ट्रात 
तेढ उत्पन्न होण्याची फार मोठी भीति आहे. प्रत्यक्ष 
आस मात्र भ्रूभागापेक्षा त्यातील जनतेकडूनच होण्याचा 
संभव आहे. कारण आउटर मोंगोलियाने चिनी संरक्षण 
झुगारून देऊन वैचारिक वादात सुद्धा रशियाचेच 
वर्चेस्व मान्य केळे आहे ही गोष्ट चीनचे लक्षातून सुट- 
लेली नाही. 

गेल्या चौदा वर्षात सिंकियांगचे जनतेत असतोष 
पसरत असल्याची बातमी पेकिंगने सुद्धा अनेक वेळा 
प्रसिद्ध केली आहे, चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे कचेरीतून 
नाहीसे झालेल्या सभासदात मध्य आशियातील बरेच 
सभासद्‌ होते हे विसरून चालणार नाही. रशिया व 
चीन यांचेतील सिंकियांगवद्दलचा वाद नवा नसून तो 
शांभर वर्षे चालणार आहे. न 

(लंडन टाइम्स विकली रिव्ह्यु, १२ सप्टेंबर १९६३ 8) 


पाकिस्तान चीन 


पाकिस्तानचे नॅशनळ असेब्ठीने पाश्चात्य विशेषतः 
अमेरिकनविरोधी भावनांमध्ये पराकोटी गाठली आहे, 
परंतु आता त्यांतील वाफ निघून गेळी आहे असे 
वाटते. या भावनेचे खरे स्वरूप भारतविरोधी असून 
ब्रिटन व अमेरिका यांनी चिनी आक्रमणानंतर भारतास 
दिलेल्या लष्करीमदतीचा तो परिणाम आहे. भारताशी 
चाललेल्या पाकिस्तानचे तंट्यात आपण पाकिस्तानला 


६४ 


अनुक्रमणिका 


मदत करू अशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हमी पाश्चात्य 
राष्ट्रांनी कधीही दिलेली नाही, हे जरी खरे असले, 
तरी ज्या अथी पाकिस्तान पाश्चालराष्ट्रांना कम्युनिस्ट 
राष्ट्रांविरद्ध पाठिंबा देत आहे त्या अर्थी आपले शत्रू 
विरुद्ध (भारताविरुद्ध ) या राष्ट्रांचा आपणास. 
पाठिंबा मिळेळ अश्नी त्याला आज्या वाटत होती. 
अश्शी मदत नाकारणे म्हणजे विश्वातधात होय असे 
पाकिस्तानला वाटते, 


कारमीरचा तंटा मिटविण्याची अट न घालता 
ब्रिटनने व अमेरिकेने भारतास दिळेळी मदत म्हणजे 
आगीत तेल ओतणे होय; या मदतीमुळे येथील सत्ता- 
समतोल बिघडून भारत शिरजोर बनत आहे; भारता- 
कडून लष्करी आक्रमण होण्याचा फारसा संभव नसला 
तरी ते अशक्य आहे असे मात्र वाटत नाही. विशेषतः 
नेहरूनंतरचे भारतात उजव्या गटाची सरशी होऊन 
जनसंघ प्रभावी ठरल्यास फाळणी विरोधी गट सत्तारूढ 
होऊन पाकिस्तानचे पारिपत्त्य केल्याखेरीज राहणार 
नाही, अशी पाकिस्तानची भावना आहे | 


लष्करी दृष्ट्या बलवान्‌ होणार्‍या भारताची पाकि- 
स्तानठा डुसऱ्याच एक कारणामुळे भीती वाटत 
आहे. बलाढय भारत समझोत्यास कधीही तयार होणार 
नाही ही मुख्य भीती होय. 


तथापि आता पाश्चात्य विरोधी 
पाकिस्तानात मंदावला आहे. बादळ व गडगडाट ह्वे- 
तच जरल्यासुळे आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधातील 
मर्यादा लक्षात घेऊन वैफल्याची भावना तेथे दृढ होत 
आहे. आर्थिक व लष्करी दृष्ट्या पाकिस्तान पाश्वाच्य 
राष्ट्रावर सवस्वी अवलंबून आहे. त्यामुळे साहजीकच 
आंतरराष्ट्रीय संबंधात जपून पावले टाकणे त्याला जरूर 
पडते. त्याचप्रमाणे शीतयुद्ध थेड होऊ लागल्यामुळे 
व चीन-रशिया संब्रंध बिघडल्यामुळे तटस्थतेच्या धोर. 
णाचाही फारसा उपयोग होण्याची शक्‍यता नाहीशी 
झाली आहे. शीतयुद्धाने दोन टोकास गेलेल्या राष्ट्रा- 
तील अतर आता झपाट्याने कमी होत आहे. या 
सवांचा भारताला मात्र भरपूर फायदा 
पूर्वीची सर्वांत मोठी, परस्परविरोधी मध्यावर 


चीनविरुद्ध भारताला मदत करण्यास सरसावलेली दिसून 
येत आहेत. 


भावनेचा जोर 


ह: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकळन 


- पाकिस्तानची परिस्थिति. त्यामुळे जास्त ब्रिकट 
झाली आहे. दोन बलाढ्य राष्ट्रातील तेढीचा फायदा 
त्याना आता मिळत नाही... म्हणन; ते. चीनशी जास्त 
जवळचे संबंध जोडू पहात आहे 
“, परतु २९ ऑगस्ट रोजी झालेला चीन-पाकिस्तान 
हवाई वह्यतूक-करार ही या संबंधाची अंतिम. मर्यादा 
ठरेळ असे वाटते. परराष्ट्रमंत्री भूतो यानी अर्सेब्ठीत 
जरी घोषणा केली असली तरी परस्परसाहाय्यान्वा करार 
या दोन. राष्ट्रात होण्याचा फारसा संभव नाही, आणि 
कदाचित तो झालाच तर त्यास विशेष महत्त्व नाही 
सचीनशी व्यापारी व आर्थिक संबंध वाढवावे असा 
पोकिस्तानातःलोकप्रवाह आहे परंतु चीनची अन्तर्गत 
परिस्थिति त्याला. फारशी अनुकूल नाही. 

अमेरिकेने कितीही दाब आणण्याचा प्रयत्न केला 
तरी भारत-चीन संघर्षामुळे उत्पन्न झालेल्या परिस्थि- 
तीत चीन-पाकिस्तान संबंधात एक प्रकारचा सलोखा 


सतत. कायम. राहील, पाकिस्तानचे. सरहद्दीवर एका 
बाजूस विरोधी भारत व दुसरे बाजस विद्वेष सलोखा 
नसलेला, अफयाणिस्तान! हे: असल्यामुळे तिसऱ्या सीमे- 
वरील चीनशी मैत्री ठेवणे ऱ्याला अपरिहार्य वाटल्यास 
नवल नाही. चीनचे दृष्टीनेपण पाकिस्तानशी चांगले 
संबंध ठेवणे सो्यांचे व जरूरीचे आहे. कारण पुढेमागे 
भारताशी, लष्करी' संघंध झाल्यास, एकः सीमा. बिनधोक 
असणे. जरूर आहे.. त्याचप्रमाणे सव बाजूंनी बंदिस्त 
होत जाणाऱ्या चीनला पाकिस्तानी झरोका उपयुक्त 
बाटणे' साहजिकच, आहे. दोन्ही राष्ट्रातील वैचारिक 
फकर सोडून. दिल. तरी. आर्थिक ब. लष्करी दृष्ट्या पाकि- 
स्तान चीनवर अवलंबून राहू शकत नाही. त्याला 
पाश्चिमाच्य सष्टांची: मदत घ्यावीच लागेल, पाकिस्तानी 
अर्थमंत्री, ( ते. अमेरिकेच्या बाजूचे आहेत व त्यांचे 
वर्चस्व वाढत आहे ) ही गोष्ट अध्यक्ष आयुबखान 
यांचे नजरेसमोर आणींत आहेत' असे समजते. 


- ( द्वि इकॉनॉमिस्ट, ७ सप्टेंबर १९६३ ) 


छि २२७-/७०-/२२७०५-२२७०2०.गळिकाग्िक याय 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरील उपाययोजना 
ळेवक्रा-चा. अ.. दाभोलकर 
र किं. २ रुपये 


प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाहे ( सातारा ) 


व सीकती सती न िन्मिनन्िव् निव न्रिवदन्िन्द नयु ्रिध्ट 


र्व फाझफाठ्शाळाफडळ घंफयाळा 
॥ (१) धमंकोदा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ _ किंमत 
र्व साधी बांधणी ... व किल - ५२.००. 
कापडी बांधणी ... होतीत ह. क ७३-० ० 
1 (२) धमकोदा - उपनिषत्का्ड भाग १ ते ४ की 
साधीबांधणी .... ... ... ११०२००: 
कापडी बांधणी ... मकर नकी १३८-०० 
( ३.) घसकादा- संस्कारकाण्द.. माग १ ला. ... एष 
कापडी बांधणी...  .... . ... ७२००५: 
(४) मीमांसादशन ... कळळ. कळक... आ २५.०० 
र्‌ (५) मीमांसांकोश ... भाग १ ते ६ २००-०० 
(६ ) कोंषीतकित्राह्णारण्यकविषयकोडा ...  ... ३६.०० 
1 (७) बौद्धागमार्थसंग्रहः कक शिक २०-०० 
(८) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मण्ाखरी जोशी) ... आ 
' (९.) वेदिक संस्कृतीचा विकास... कळे. क, ६-०० 
(१०) नवमानवतावाद ... वी विडी .. २.५० 
(११) मानवाचा आदशे कळक, *. "काळू प. भमान ् 9 
(१२) चावांक - इतिहास आणि तत्तज्ञान 
(प्रा, सदाशिव आठवले)  ._ ह कप 
(१३) ग्रीताबेश (डॉ, गो. वि, देवस्थळी ) . ५० 
र्व (१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | 
न ( श्री. चा, अ. दाभोलकर)  .... रव्क 
०॥॥"->-7खा “....-- 


२९९१, ९०. 9. 5177 ण 


र तरत सकरम्राय यया हययय11154444711214 कककककेकककश्‍वत ततर हय कय) याव कध्य पमडकाड, 


शिर्यन्टारसनयास्कस्खलार ॥ 


पा परी गळ 
ण्या यम 
१0 म 


४.५, 

भभ 2 

क 
00141 


पती निरी 
प 
ध 


७ तल्य उड्या भाताच्या समाने 


्ययय व परिभ्रन वरण्यास अतिशय 
आहे, त्यमुळे तो राष्ट्रीय पुगईयनेर्‍्या 

कायत सुक्ीय माग घेऊ शकतो, त्यांचे बाईमडिळ 
घड आहेत, आपल्या पुढाथे ₹ त्यो 
त्यानीं उप बय 


प्रतीक आहे. तो 
उव्यः टू 


ऱ्ग ४२ याः य 


॥ "५ व्हान म 


गंत रक्कन गंतदिर 


वि 
"प. गा 

र्ण रि री रि । 
पा्यगी | फळ य 


| 


धस्स ७००-......>..... 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
१ 


%१९१५-१११०१- 211::4294 3.5. 
ध्यम 
५ र्क गा द्य र. 


तीर? था ्हा: 

उपसेयाधक कद ध्व फे 

र पेडक, अल्प दुबल पःमना दुटम्युभ तसिवा 
ठिझशोनाठी भे २, भपिवालय मुंबई 


, ताहययाच्या ठिक्भोलाठी मा 
ह गं 


51 १००2 र र केर | 

प्र ऱ्या जण ते. चाले क; मं छझ रा पी, 
ः ध्या 

3 


संगणकीकृत 


